सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ३ रे , राजपत्र क्र . १७ट 


गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल/ मे २७-३, २०१७ : वैशाख ७- १३ , शके १९३९ 


[ पृष्ठे ४६ ,किंमत : 0. 00 रुपये 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 

अनुक्रमणिका 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती, पृष्ठे 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार- ब व ७६९ 
चार - क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत ते 
त्याच्याव्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित ७७० 
असलेले नियम व आदेश . 


भाग एक - अ ( भाग चार- अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले पृष्ठे 

आहेत त्या व्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी - 
संबंधित असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका, जिल्हा परिषदा ते 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपंचायती, 
नगरपरिषदा , जिल्हा नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण व 
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम , या अन्वये 
काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


७७० 


संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी केवळ ते 

औरंगाबाद विभागाशी संबंधित असलेले . 


८१४ 


शासकीय अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


१ 


LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT, 

Hutatma Rajguru Chowk, 

Madam Cama Road, 
Mantralaya , Mumbai-400 032. 

Date : 03rdApril, 2017 . 
No . SPP - 1117 /83/C . R . 22 /D -XIV : - In exercise of the 
powers conferred by Sub - Section (8 ) of the Section 24 of 
the Code of Criminal Procedure, 1973 ( ActNo.II of 1974 ), the 
Government of Maharashtra hereby appoints 
Adv. Keshavrao Shriram Godage, Sangamner, Ahmednagar 
as “ Special Public Prosecutor " for conducting the case 
bearing No. 02 /2009 pending before Sessions Court, 
Ahmednagar which is arising out of C .R . No . 204 /2008 
registered with Sangamner City Police Station , Sangamner. 


2 . Lump sum fees of Rs.75 ,000 /- (Rupees Seventy five 
thousand only) as quoted by Adv. Keshawrao Shriram Godage 
has been already deposited by the applicant Mr. Jagannath 
Bhaurao Ghugarkar to the Government, vide R .B . I. Challan . 
No. 5268 dated 03 . 04 . 2017 . The amount will be paid to Adv. 
Keshawrao Shriram Godage after completion of the case. 

3. His appointment is strictly subject to the conditions of 
service laid down in the Maharashtra Law Officers 
( Appointment , Conditions Of Service and Remuneration ) 
Rules, 1984 . 

4 . The Government reserves the right to revoke /modify / 
annul the order without assigning any reasons. 

By order and in the name of the Governor of 
Maharashtra , 

SANJEEV KELUSKAR , 
Under Secretary, Law & Judiciary Department. 


औ . भाग १ – १७ 


७६९ 


७७० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल / मे २७- ३ , २०१७ : वैशाख ७- १३ , शके १९३९ 


भाग १ - पुरवणी 


मौजे चिंचोली ता . जि . औरंगाबाद गट नंबर ८३ पीर साहेब इनाम 


Law and Judiciary Department 

HutatmaRajguru Chowk, 

___ MadamCama Road , 
Mantralaya ,Mumbai- 400032 

Dated : 07thApril, 2017 . 


उपरोक्त दाव्यात असे नमूद करण्यात आलेले आहे की , वरील 
इनाम जमिनी , मौजे चिंचोली ता . जि . औरंगाबाद येथील पीर साहेब इनाम 
धार्मिक सेवा पार पाडण्याच्या प्रयोजनार्थ आहे . दावा सांगणारे श्री . शेख 
लडू भाई शेख महेबुब व इतर हे त्यांचे वडिलांचे उपरोक्त मिळकतीबद्दल 
एकमेव कायदेशीर वारस आहेत . तेव्हा त्यांच्या नावाने विरासत मंजूर 
करण्यात यावी . 


__ या संबंधी आक्षेप असणाऱ्या व्यक्तींनी अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या 
तारखेपासून सहा आठवड्याच्या कालावधीमध्ये खालीलसही करणाऱ्यांकडे 
आक्षेप द्यावा . 


No .SPP- 1416/ 2517 / C. R. 463 / D - XIV :- In exercise 
of the powers conferred by sub -section (8 ) of the section 
24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 ( Act No. II of 
1974 ), the Government of Maharashtra hereby appoints 
Adv. Rajendra P. Mugdia, as “ Special Public Prosecutor ” 
for conducting the Sessions Case No. 87 / 2016 pending 
before the Sessions Court, Aurangabad which is arising 
out of C . R . No. 1202/ 2015 registered at Khultabad Police 
Station, Dist . Aurangabad . 

2 . His appointment is strictly subject to the conditions 
of service laid down in the Maharashtra Law Officers 
(Appointment, Conditions Of Service and Remuneration ) 
Rules , 1984. 


जर वर नमूद कालावधीमध्ये आक्षेप प्राप्त न झाल्यास नियमाप्रमाणे 
दावा सांगणाऱ्यांच्या नांवेविरासत मंजूर करण्यात येईल आणि नंतर आलेल्या 
आक्षेपांचा विचार करण्यात येणार नाही, यांची नोंद घ्यावी . 


औरंगाबाद , १६ जोनवारी २०१७ . 

दुर्वाचनिय , 
उप जिल्हाधिकारी ( अतियात ) औरंगाबाद . 


3 . Lump sum fees of Rs. 30 ,000 /- (Rupees Thirty Thou 
sand only) as quoted by Adv. Rajendra P. Mugdia , has been 
already deposited by the applicant Shri. Mahamd Anis 
Mahamd YusufManiar to theGovernment, vide R . B . I. Challan . 

No. 3163 dated 30. 03 . 2017. Theamount will be paid to Adv . 
Rajendra P . Mugdia , after completion of the case . 

4 . The Government reserves the right to revoke /modify / 
annul the order without assigning any reasons. 

By order and in the name of the Governor of 
Maharashtra, 


R. V. CHAVAN, 
Section Officer , Law & Judiciary Deparment. 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहा : - १ ) श्री . श . अ . अ .र औटी, जिल्हा न्यायाधीश -२ , उस्मानाबाद 
यांचे पत्र जा .क्रं . ९९२/ २०१७. दिनांक ६ फेब्रुवारी , २०१७ रोजी सादर 
केलेला विहित नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 

२) जिल्हा न्यायालय - २ , उस्मानाबाद आदेश क्र . काव्यवि/प्रशा/ १०८५ / 
२०१७, दिनांक ९ फेब्रुवारी , २०१७. 
३ . मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांचे पत्र क्र . JOTI/ 2116/ 127/2017 . 
dated 9th February, 2017 . 

आदेश 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे जिल्हा न्यायालय , 
उस्मानाबाद आदेश क्रमांक काव्यवि /प्रशा /१०८५/ २०१७, दिनांक ९ फेब्रुवारी , 
२०१७ मध्ये अंशत: बदल करुन खालील प्रमाणे सुधारीत आदेश निर्गमीत 
करितात. 

क्र . काव्यवि/( प्रशा)/ ११४३/ २०१७:- श्री पी . जे. पाटील, जिल्हा न्यायाधीश -३ , 
उस्मानाबाद यांचेकडे श्री . एस. ए.ए . आर. औटी, जिल्हा न्यायाधीश -२ , 
उस्मानाबाद यांचेदिनांक १६ फेब्रुवारी, २०१७ ते दिनांक १९ फेब्रुवारी , २०१७ 
पर्यंतचे रजेचे कालावधीतील ठेवण्यात आलेला जिल्हा न्यायाधीश -१ , उस्मानाबाद 
व जिल्हा न्यायाधीश- १, भूम तदर्थजिल्हा न्यायाधीश- १, भूम यांचेन्यायालयाचा 
विशेष कार्यक्षेत्राचा कार्याभार हा या आदेशान्वये रद्द करण्यात येत आहे. 

जिल्हा न्यायाधीश - १ , भूम तसेच तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश - १, भूम यांचे 
न्यायालयाचा दिनांक १५ फेब्रुवारी , २०१७ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक 
२१ फेब्रुवारी , २०१७ च्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंतचा (किरकोळ व प्रशासकीय 
कामकाजाचा कार्यभार वगळून ) कार्यभार हा श्री एस. आय .पठाण , जिल्हा 
न्यायाधीश-१ , उस्मानाबाद यांचेकडे या आदेशान्वये ठेवण्यात येत आहे . 
उस्मानाबाद , १० फेब्रुवारी , २०१७ 

आर. आर .देशमुख , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद. 


उप जिल्हाधिकारी ( अतियात ) यांजकडून 


जाहीर प्रगटन 


विषय - हैद्राबाद अतियात चौकशी कायदा १९५२ विरासत बाबत . मौजे 
चिंचोली ता . जि . औरंगाबाद येथील ईनाम गट नंबर ८३ बाबत विरासत 
कार्यवाही करणेबाबत . 


___ क्र .२०१७/ जमाबंदी- २/ इनाम / कवी- २/ १११ . - श्री . शेख लडू भाई 
शेख महेबुब व इतर रा.चिंचोली , ता . जि . औरंगाबाद यांनी औरंगाबाद 
येथील गट नंबर ८३ पीर साहेब इनाम बाबत विरासत कार्यवाही मंजूर 
करण्यासाठी अर्ज सादर केलेला आहे . शेख महेबुब रहेमान, हे दिनांक २३ 
डिसेंबर १९९५ रोजी मयत झालेले असून त्यांचे वारस म्हणून विरासत 
कार्यवाही दाखल केली आहे . विरासत कार्यवाहीसाठी नमूद केलेला जमीनीचा 
तपशिल खालीलप्रमाणे आहे . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल / मे २७- ३, २०१७ : वैशाख ७-१३ , शके १९३९ 


७७१ 


नुसार मंजूर करण्यात येवून, दिनांक १७ फेब्रुवारी , २०१७ रोजी कार्यालयीन 
वेळेनंतर पासून ते दिनांक २१ फेब्रुवारी, २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी 
पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती अ.नि. नावंदर, सह दिवाणी न्यायाधीश , 
क . स्तर , व न्यादंडाधिकारी , प्र. वर्ग, उमरगा म्हणून काम पहातील . 

जर श्रीमती अ.नि . नावंदर , ह्या सदरील रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या 
सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर, व न्यायदंडाधिकारी , प्र. वर्ग, उमरगा 
म्हणून कार्यरत राहील्या असत्या . 

( दोन ) 
श्रीमती अ.नि .नावंदर , सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, व न्यायदंडाधिकारी , 
प्र . वर्ग , उमरगा ह्यांच्या सदरील रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा 
कार्यभार हा श्री चं.प्र .काशिद , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , व 
न्यायदंडाधिकारी, प्र. वर्ग, उमरगा यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 


उस्मानाबाद , १७ फेब्रुवारी , २०१७ 

आर. आर .देशमुख , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहा :- १ ) श्री . श . अ. अ.र औटी , जिल्हा न्यायाधीश-२ , उस्मानाबाद यांचे 
पत्र जा .क्रं . ९९२/ २०१७, दिनांक ६ फेब्रुवारी , २०१७ रोजी सादर केलेला 
विहित नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 

आदेश 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात - 

क्र . काव्यवि/(प्रशा)/ १०८५/ २०१७.- श्री . श. अ . अ .र औटी , जिल्हा 
न्यायाधीश -२, उस्मानाबाद यांची दिनांक १३ फेब्रुवारी, २०१७ ते दिनांक १८ 
फेब्रुवारी , २०१७ या ( ०६ ) सहा दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा 
( रजा ) नियम १९८१ , मधील नियम -५० नुसार (रजेमागील दिनांक १२ 
फेब्रुवारी, २०१७ आणि रजेपुढील दिनांक १९ फेब्रुवारी , २०१७ या दोन 
दिवसाच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) मंजूर करण्यात येवून , दिनांक ११ फेब्रुवारी , 
२०१७ रोजी लोकन्यायालयाचे कामकाज संपल्यानंतर पासून ते दिनांक २० 
फेब्रुवारी, २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . श. अ . अ .र औटी ,जिल्हा न्यायाधीश - २ , 
उस्मानाबाद म्हणून काम पहातील . 

जर श्री . श. अ . अ.र औटी , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते 
जिल्हा न्यायाधीश- २ , उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहीले असते . 

( दोन ) 
श्री . श. अ . अ.र औटी, जिल्हा न्यायाधीश -२ , उस्मानाबाद यांच्या दिनांक 
११ फेब्रुवारी, २०१७ रोजीचे लोकन्यायालयाचे कामकाज संपल्यानंतर पासून 
ते दिनांक १५ फेब्रुवारी , २०१७ रोजी पर्यंतचा रजेच्या/ सुट्टीच्या कालावधीत 
त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री . रा. ना . रोकडे, जिल्हा न्यायाधीश- ४ , 
उस्मानाबाद यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 
__ श्री . श. अ . अ.र औटी, जिल्हा न्यायाधीश -२ , उस्मानाबाद यांच्या दिनांक 
१६ फेब्रुवारी , २०१७ ते दिनांक १९ फेब्रुवारी , २०१७ रोजी पर्यंतचा रजेच्या / 
सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा सर्व कार्यभार आणि त्यांच्याकडे 
ठेवण्यात आलेला जिल्हा न्यायाधीश -१ , उस्मानाबाद , जिल्हा न्यायाधीश -१ , 
भूम व तर्थजिल्हा न्यायाधीश- १, भूम यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार 
( कार्यालयीन प्रशासकीय कामाचा कार्यभार वगळून ) हा श्री . प्र . ज .पाटील , 
जिल्हा न्यायाधीश- ३, उस्मानाबाद यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 
उस्मानाबाद , ९ फेब्रुवारी , २०१७ . 

आर . आर . देशमुख , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहा :- १ ) श्रीमती र .र. तेहरा , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद 
ह्यांचे पत्र जा .क्रं . ६४६/ २०१७, दिनांक ९ फेब्रुवारी , २०१७ रोजी सादर 
केलेला विहित नमुन्यातील परिवर्तीत रजेचा अर्ज . 

२) जिल्हा न्यायाधीश आदेश जा . क्र .१०८३ / २०१७ दिनांक ९ फेब्रुवारी , २०१७. 
३ ) श्रीमती र.र. तेहरा , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांचे पत्र 
जा . क्र . ७३० / २०१७, दिनांक १५ फेब्रुवारी , २०१७ अन्वये प्राप्त झालेला 
विहीत नमुन्यातील वैद्यकीय व स्वास्थ प्रमाणपत्र . 

आदेश 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात - 

क्र . काव्यवि /(प्रशा)/ १२८६/ २०१७ .- श्रीमती र .र . तेहरा, मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद हृयांची दिनांक ९ व १० फेब्रुवारी, २०१७ या 
( ०२) दोन दिवसांच्या रजेच्या कालावधीतील त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार 
या कार्यालयाचे आदेश जा . क्र . १०८३/ २०१७, दिनांक ९ फेब्रुवारी , २०१७ 
अन्वये श्री . शौ . बा. देसाई , सह दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर व अपर मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी, उस्मानाबाद यांच्याकडे ठेवण्यात येवून विहित नमुन्यातील 
वैद्यकीय अस्वास्थ्य व स्वास्थ्य प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्यानंतर रजेचे स्वरुप 
जाहीर केले जाईल असे नमूद करण्यात आले होते . 

श्रीमती र .र.तेहरा , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांनी त्यांचे 
न्यायालयाचे पत्र जा . क्र . ७३० / २०१७, दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१७ अन्वये 
त्यांचे विहीत नमुन्यातील वैद्यकीय अस्वास्थ्य व स्वास्थ्य प्रमाणपत्र या 
कार्यालयास सादर केलेले आहे . त्यावरुन श्रीमती र .र. तेहरा , मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी, उस्मानाबाद ह्यांची दिनांक ९ व १० फेब्रुवारी , २०१७ या 
( ०२) दोन दिवसांची वैद्यकीय कारणावरुन उपभोगलेली रजा ही महाराष्ट्र 
नागरी सेवा (रजा ) नियम १९८१ , मधीलनियम - ६१, नुसार परिवर्तीत रजा 
म्हणून या आदेशन्वये घोषीत करण्यात येते . 
उस्मानाबाद , १७ फेब्रुवारी , २०१७ 

आर . आर. देशमुख , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहा :- १ ) श्रीमती अ. नि . नावंदर , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , 
उमरगा यांचे पत्र जा . क्र . ५२८ / २०१७, दिनांक १७ फेब्रुवारी , २०१७ अन्वये 
प्राप्त झालेला विहित नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 

आदेश 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात - 

क्र . काव्यवि /(प्रशा)/१२८७/ २०१७.- श्रीमती अ.नि . नावंदर , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , क . स्तर , व न्यादंडाधिकारी , प्र. वर्ग, उमरगा ह्यांची दिनांक १८ 
फेब्रुवारी , २०१७ ते दिनांक २० फेब्रुवारी , २०१७ या ( ०३ ) तीन दिवसांची 
अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१, मधील नियम - ५० 


७७२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल / मे २७- ३ , २०१७ : वैशाख ७- १३ , शके १९३९ 


भाग १ - पुरवणी 


१० 


निवडणूक आणि रजेच्या पुढे दिनांक २४ /२/ २०१७, २५/ २/ २०१७ व 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 

२६/ २/ २०१७ रोजी अनुक्रमे महाशिवरात्र , चौथा शनिवार व रविवार निमित्त 

असलेल्या सुट्यांचे लाभासह मंजूर करीत आहेत . तसचे त्यांना दिनांक 
पहा :- १ ) श्री र. भा . हनवते , दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर लोहारा यांचे 

१५/२/ २०१७ रोजीचे कायालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक २७/२/ २०१७ 
पत्र जा .क्रं . १५० / २०१७. दिनांक ७ फेब्रुवारी , २०१७ अन्वये प्राप्त झालेला रोजीचेकार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंतच्या कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
विहित नमुन्यातील परिवर्तीत रजेचा अर्ज . 

देण्यात येत आहे . 
२) जिल्हा न्यायालय आदेश जा . क्र . १०१८ / २०१७, दिनांक ७ फेब्रुवारी , ___ श्री . ए.एन . पाटील , हे रजेवरुन परत आल्यानतंर त्यांना त्यांचेपुर्वीच्याच 
२०१७. 

पदावर नेमण्यात येईल . 
३ ) श्री र. भा . हनवते , दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर लोहारा यांचे पत्र श्री . ए.एन . पाटील , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती जिल्हा 
जा . क्र . १७२/ २०१७, दिनांक १४ फेब्रुवारी , २०१७ अन्वये प्राप्त झालेले न्यायाधीश- ३, व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, लातूर या पदावर तात्पुरत्या 
वैद्यकीय व स्वास्थ प्रमाणपत्र . 

स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 
आदेश 

श्री . ए.एन.पाटील ,यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचेन्यायालयाचा 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 

कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २१ /७/२०१६ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
करितात - 

ठेवण्यात येईल . 
क्र . काव्यवि / ( प्रशा)/१२८४/ २०१७.- श्री र. भा . हनवते , दिवाणी न्यायाधीश , 

लातूर , १५ फेब्रुवारी , २०१७ . 
क . स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग लोहारा यांची दिनांक ७ फेब्रुवारी , 

व्ही . डी . डोंगरे , 
२०१७ ते १० फेब्रुवारी, २०१७ या ( ०४) चार दिवसांची रजा या कार्यालयाचे 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर . 
आदेश जा . क्र . १०१८ / २०१७, दिनांक ७ फेब्रुवारी , २०१७ अन्वये मंजूर 
करण्यात येवून वैद्यकीय प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्यानंतर रजेचे स्वरुप जाहीर 
केले जाईल असे नमूद करण्यात आले होते . 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडुन 
श्री र भा . हनवते , दिवाणी न्यायाधीश , क. स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्र . पहा :- १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३२१/ २०१६, दिनांक २१ /७/ २०१६ . 
वर्ग लोहारा यांनी त्यांचे न्यायालयाचे पत्र क्र . १७२ / २०१७, दिनांक १४ 

२) श्री . एस . सी .मगरे, जिल्हा न्यायाधीश - १, अहमदपूर यांची दिनांक 
फेब्रुवारी , २०१७ अन्वये त्यांचे वैद्यकीय अस्वास्थ्य व स्वास्थ्य प्रमाणपत्र या 

४/ २/ २०१७ ते १२ / २/ २०१७ पर्यंतची ( ०९ ) दिवसाची परावर्तीत रजा वैद्यकीय 
कार्यालयास सादर केले आहे. त्यावरुन श्री र. भा . हनवते, दिवाणी न्यायाधीश , 

___ कारणावरुन मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 
क . स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग, लोहारा यांची दिनांक ७ फेब्रुवारी , 
२०१७ ते १० फेब्रुवारी , २०१७ या ( ०४) चार दिवसांची परावर्तीत रजा ३ ) रजा मागणीचे पुष्ट्यर्थ दाखल केलेले वैद्यकीय प्रमाणपत्र व 
महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १९८१, मधील नियम -६१ नुसार ___ तंदुरुस्तीचे प्रमाणपत्र. 
उपभोगलेली रजा ही वैद्यकीय कारणावरुन परिवर्तीत रजा म्हणून या 

४ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा 
आदेशान्वये घोषीत करण्यात येते . 

रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 
उस्मानाबाद , १७ फेब्रुवारी , २०१७ . 

आदेश 
आर. आर . देशमुख , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 

क्र . काव्यवि/( प्रशा)/६७९/ २०१७.- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, लातूर हे श्री . 
एस. सी .मगरे, जिल्हा न्यायाधीश- १ , अहमदपूर यांची दिनांक ४/ २/ २०१७ ते 
१२/२/ २०१७ पर्यंतच्या ( ०९ ) दिवसाच्या वैद्यकीय कारणांवरुन उपभोगलेल्या 

परावर्तीत रजेस कार्योत्तर मंजूरी देत आहेत . 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 

श्री . एस . सी . मगरे , हे रजेवरुन परत आल्यानतंर त्यांना त्यांचे पुर्वीच्याच 
पहा :- १) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३२१/ २०१६, दिनांक २१/ ७/ २०१६ . 

पदावर नेमण्यात आले होते . 
२) श्री . ए. एन. पाटील , जिल्हा न्यायाधीश-३ , लातूर यांची दिनांक 

__ श्री . एस . सी .मगरे , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती जिल्हा 
१७/ २/ २०१७ ते २३ / २/ २०१७ पर्यंतची ( ०७ ) दिवसाची अर्जित रजा मंजूर 

न्यायाधीश - १, अहमदपूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू 
करणेबाबतचा विनंती अर्ज. 

ठेवण्यात आली होती . 
३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा श्री . एस. सी .मगरे , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा 
रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 

कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २१ /७/२०१६ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
आदेश 

ठेवण्यात आला होता . 
क्र . काव्यवि/( प्रशा )/ ६७१/ २०१७.- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर हे 

लातूर , १७ फेब्रुवारी , २०१७ . 
श्री . ए. एन.पाटील , जिल्हा न्यायाधीश -३ , व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , लातूर 

व्ही . डी .डोंगरे , 
यांची दिनांक १७/ २/ २०१७ ते २३ / २/ २०१७ पर्यंतची (०७) दिवसाची अर्जित 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर . 
रजा, रजेच्या मागे दिनांक १६/२/ २०१७ रोजी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल/ मे २७- ३ , २०१७ : वैशाख ७- १३ , शके १९३९ 


७७३ 


११ 


रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २/३/ २०१७ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेपुर्वीपर्यंतच्या कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


आहे . 


पहा :- १) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३२१/ २०१६ , दिनांक २१ / ७/ २०१६ . 


श्रीमती एस . एम .कनकदंडे, ह्या रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 


२ ) श्री . एच. एस . भुरे , २रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , उदगीर 
यांची दिनांक २०/ ०२/ २०१७ ते २२/०२/ २०१७ पर्यंतची ( ०३) दिवसाची अर्जित 
रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 


३ ) अधिक्षक (प्रशासन विभाग), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा 
रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


____ श्रीमती एस. एम.कनकदंडे, ह्या रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
३रे सह दिवाणी न्यायाधीश , व. स्तर , लातूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात 
तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 

श्रीमती एस. एम . कनकदंडे, यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २१/ ७/ २०१६ च्या संदर्भीय 
आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात येईल . 


आदेश 


लातूर , २० फेब्रुवारी , २०१७ . 


क्र . काव्यवि/( प्रशा)/ ७२१/ २०१७.- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर हे 
श्री . एच .एस. भुरे , २रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , उदगीर 
यांची दिनांक २०/ ०२/ २०१७ ते २२ /०२/ २०१७ पर्यंतची ( ०३) दिवसाची अर्जित 
रजा मंजूर करीत आहेत , तसेच त्याना दिनांक १९/ २/ २०१७ रोजीच्या 
कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २३ / ०२/ २०१७ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेपुर्वीपर्यंतच्या कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत 


व्ही . डी . डोंगरे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, लातूर . 


१३ 


आहे . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


श्री . एच. एस . भुरे, हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचेपुर्वीच्याच 
पदावर नेमण्यात येईल . 


श्री . एच. एस. भुरे , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती २रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , उदगीर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात 
तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 


पहा :- १) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३२१/ २०१६, दिनांक २१ / ७/ २०१६ . 

२) श्री . एस. डी . गावडे, सह दिवाणी न्यायाधीश , क. स्तर, उदगीर 
यांची दिनांक १३/ ०२/ २०१७ ते १५/ ०२/ २०१७ पर्यंतची ( ०३) दिवसाची अर्जित 
रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज. 


३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा 
रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


श्री . एच .एस. भुरे, यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २१ / ७/ २०१६ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
ठेवण्यात येईल . 


आदेश 


लातूर , २० फेब्रुवारी , २०१७. 


व्ही . डी . डोंगरे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर . 


क्र . काव्यवि /( प्रशा)/ ७१२/ २०१७.- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, लातूर हे 
श्री . एस . डी .गावडे, सह दिवाणी न्यायाधीश , क .स्तर , उदगीर यांच्या 
दिनांक १३/ ०२/ २०१७ ते १५ / ०२ / २०१७ पर्यंतच्या ( ०३ ) दिवसाच्या उपभोगलेल्या 
अर्जित रजेस , दिनांक १६/ २/ २०१७ रोजी पंचायत समिती व जिल्हा परिषद 
निवडणूका निमित्त असलेल्या सुट्टीच्या लाभासह कार्योत्तर मंजूरी देत 
आहेत . तसेच त्यांना सदरील कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यात आली होती. 


१२ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


पहा :- १) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३२१/ २०१६, दिनांक २१/ ७/ २०१६ . 

२) श्रीमती एस .एम .कनकदंडे, ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश , व . 
स्तर , लातूर यांची दिनांक २७/०२/ २०१७ ते १/०३/ २०१७ पर्यंतची ( ०३ ) 
दिवसाची अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 


श्री . एस. डी .गावडे, हे रजेवरुन परत आल्यानतंर त्यांना त्यांचे पुर्वीच्याच 
पदावर नेमण्यात आले होते . 

श्री . एस . डी .गावडे, हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती सह 
दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , उदगीर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच 
पुढे चालू ठेवण्यात आली होती . 


३) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा 
रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


आदेश 


श्री . एस . डी . गावडे, यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २१/ ७/ २०१६ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
ठेवण्यात आला होता. 


लातूर , २० फेब्रुवारी, २०१७. 


क्र . काव्यवि/(प्रशा)/ ७११/ २०१७ .- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर हे 
श्रीमती एस . एम .कनकदंडे, ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व . स्तर , लातूर 
यांची दिनांक २७/०२/ २०१७ ते १/ ०३/ २०१७ पर्यंतची (०३) दिवसाची अर्जित 
रजा, रजेच्या मागे दिनांक २४/ २/ २०१७, २५ /०२/ २०१७ व २६/०२/ २०१७ 
रोजी अनुक्रमे महाशिवरात्री, चौथा शनिवार व रविवार निमित्त असलेल्या 
सुट्यांच्या लाभासह मंजूर करीत आहेत . तसेच त्यांना दिनांक २३ / २/ २०१७ 


व्ही . डी . डोंगरे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, लातूर . 


७७४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल / मे २७- ३ , २०१७ : वैशाख ७- १३ , शके १९३९ 


भाग १ - पुरवणी 


१४ 


या 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


पहा :- १) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३२१/ २०१६ , दिनांक २१ / ७/ २०१६ . 


२ ) श्री . एम . एम . गादिया , दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , औसा 
यांचीदिनांक २७/ ०१/ २०१७ ते २९/ ०१/ २०१७ पर्यंतची ( ०३) दिवसाची अर्जित 
रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 


श्री . एम .एम .गादिया, हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग औसा , या 
पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात आली होती . 

श्री . एम .एम. गादिया , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २१/ ७/ २०१६ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
ठेवण्यात आला होता . 
लातूर , ८ फेब्रुवारी , २०१७. 

व्ही . डी . डोंगरे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर . 


३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा 
रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


आदेश 


१६ 


क्र . काव्यवि /( प्रशा)/ ७१३ / २०१७ .- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर हे 
श्री . एम. एम .गादिया , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , औसा यांची दिनांक 
२७/ ०१/ २०१७ ते २९ /०१/ २०१७ पर्यंतची (०३ ) दिवसाच्या उपभोगलेल्या 
अर्जित रजेस , कार्योत्तर मंजूरी देत आहेत . तसेच त्यांना सदरील कालावधीत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात आली होती . 


श्री . एम. एम . गादिया , हे रजेवरुन परत आल्यानतंर त्यांना त्यांचे पुर्वीच्याच 
पदावर नेमण्यात आले होते . 


श्री . एम . एम . गादिया , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, औसा या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात 
तशीच पुढे चालू ठेवण्यात आली होती . 


श्री . एम. एम . गादिया , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २१/ ७/ २०१६ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
ठेवण्यात आला होता . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडुन 
पहा :- १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३२१/२०१६ ,दिनांक २१/ ७/ २०१६ . 

२) श्रीमती एस . एम .शिंदे, जिल्हा न्यायाधीश- २, लातूर यांची दिनांक 
१३/ ०२/ २०१७ ते १५/०२/ २०१७ पर्यंतची ( ०३) दिवसाची अर्जित रजा मंजूर 
करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 

३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा 
रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 

आदेश 
क्र . काव्यवि/( प्रशा)/ ५९५/ २०१७.- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर हे 
श्रीमती एस. एम.शिंदे, जिल्हा न्यायाधीश- २, लातूर यांची दिनांक १३/ ०२ / 
२०१७ ते १५/ ०२ / २०१७ पर्यंतची ( ०३ ) दिवसाची अर्जित रजा , रजेच्या मागे 
दिनांक १२ / २/ २०१७ रोजी रविवार निमित्त असलेल्या सुट्टीच्या लाभासह 
मंजूर करीत आहेत . तसेच त्यांना दिनांक ११/ २/ २०१७ रोजीच्या 
लोकन्यायालयानंतर ते दिनांक १६/ २/२०१७ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत 
या कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 

श्रीमती एस . एम.शिंदे, ह्या रजेवरुन परत आल्यानतंर त्यांना त्यांचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 

श्रीमती एस. एम .शिंदे, ह्या रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
जिल्हा न्यायाधीश - २, लातूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे 
चालू ठेवण्यात येईल . 
__ श्रीमती एस. एम.शिंदे, यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २१/ ७/ २०१६ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
ठेवण्यात येईल. 
लातूर , ९ फेब्रुवारी , २०१७ . 

व्ही . डी . डोंगरे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर . 


लातूर , २० फेब्रुवारी , २०१७. 


व्ही . डी . डोंगरे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर . 


१५ 


१७ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहा :- १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३२१/ २०१६, दिनांक २१/ ७/ २०१६ . 

२) श्री . एम .एम . गादिया , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
औसा यांच्या दिनांक ३०/ ०१/ २०१७ ते ६/ ०२/ २०१७ पर्यंतची ( ०८ ) दिवसाची 
अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 

३) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा 
रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 

आदेश 
क्र . काव्यवि /( प्रशा)/ ५८४/ २०१७.- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, लातूर हे 
श्री . एम . एम . गादिया , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी 
प्रथम वर्ग, औसा यांच्या दिनांक ३० /०१/ २०१७ ते ६/ ०२/ २०१७ पर्यंतची 
( ०८ ) दिवसाच्या उपभोगलेल्या अर्जित रजेस , दिनांक २८ / १/ २०१७ व 
दिनांक २९ / १/ २०१७ रोजीच्या सुट्टयांच्या लाभासह कार्योत्तर मंजूरी देत 
आहेत . तसेच त्यांना सदरील कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यात आली होती. 

श्री . एम .एम .गादिया, हे रजेवरुन परत आल्यानतंर त्यांना त्यांचेपुर्वीच्याच 
पदावर नेमण्यात आले होते . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


पहा :- १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३२१/ २०१६ , दिनांक २१ / ७/ २०१६ . 


२ ) श्री . एस . जी .नंदीमठ , सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
उदगीर यांची दिनांक १३/ २/ २०१७ ते १५/ २/ २०१७ पर्यंतची ( ०३ ) दिवसाची 
अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज. 


३ ) अधिक्षक (प्रशासन विभाग ), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा 
रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल/ मे २७- ३ , २०१७ : वैशाख ७- १३ , शके १९३९ 


७७५ 


आदेश 


__ श्री . जी .एच.पाटील , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २१/ ७/ २०१६ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
ठेवण्यात येईल . 


लातूर , १३ फेब्रुवारी, २०१७ . 


क्र . काव्यवि(प्रशा)/ ६०८ / २०१७ .- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर हे श्री . 
एस . जी .नंदीमठ , सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, उदगीर यांची 
दिनांक १३ /०२/ २०१७ ते १५/ ०२/ २०१७ पर्यंतची ( ०३ ) दिवसाच्या अर्जित 
रजा, रजेच्या मागे दिनांक ११ /२/ २०१७ व १२ /२/ २०१७ अनुक्रमे दुसरा 
शनिवार व रविवार असलेल्या सुट्यांचे लाभासह मंजूर करीत आहेत . 
तसेच त्यांना दिनांक १० /२/ २०१७ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते 
दिनांक १६/ २/ २०१७ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानची देण्यात येत आहे . 


व्ही . डी . डोंगरे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर . 


१९ 


प्र . प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहा :- १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३२१/ २०१६ , दिनांक २१/ ७/ २०१६ . 


श्री . एस . जी .नंदीमठ , हे रजेवरुन परत आल्यानतंर त्यांना त्यांचे पुर्वीच्याच 
पदावर नेमण्यात आले होते . 

श्री . एस . जी .नंदीमठ , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, उदगीर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात 
तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 

श्री . एस . जी .नंदीमठ , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २१/ ७/ २०१६ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
राहील. 


२) श्री . एम . व्ही .कुर्तडीकर , जिल्हा न्यायाधीश -१ , निलंगा यांची 
दिनांक १४ /०२/ २०१७ ते १८ / ०२/ २०१७ पर्यंतची ( ०५ ) दिवसांची अर्जित 
रजामंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 

३) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा 
रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


आदेश 


लातूर , १० फेब्रुवारी , २०१७ . 


व्ही . डी . डोंगरे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर . 


क्र . काव्यवि(प्रशा)/६४३/२०१७.- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, लातूर हे श्री . 
एम . व्ही . कुर्तडीकर , जिल्हा न्यायाधीश- १ , व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
निलंगा यांची दिनांक १४/ ०२/ २०१७ ते १८ /०२/ २०१७ पर्यंतची ( ०५ ) दिवसाची 
अर्जित रजा , मंजूर करीत आहेत . तसेच त्यांना दिनांक १३/ ०२/ २०१७ 
रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १९/ ०२/ २०१७ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 


१८ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


आल 


श्री . एम . व्ही . कर्तडीकर , हे रजेवरुन परत आल्यानतंर त्यांना त्यांचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 


पहा :- १) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३२१/२०१६ ,दिनांक २१ /७/ २०१६. 

२ ) श्री . जी .एच. पाटील , सह दिवाणी न्यायाधीश , व. स्तर , निलंगा 
यांची दिनांक १३/ ०२/ २०१७ ते १८ / ०२/ २०१७ पर्यंतची ( ०६ ) दिवसाची 
अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 


श्री . एम . व्ही . कुर्तडीकर , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
जिल्हा न्यायाधीश- १ , व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, निलंगा या पदावर 
तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 


३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा 
रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


श्री . एम . व्ही . कुर्तडीकर , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २१/ ७/ २०१६ च्या संदर्भीय 
आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात येईल . 


आदेश 


लातूर , १४ फेब्रुवारी , २०१७ . 


एस. डी . जगमलानी , 
प्र. प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर . 


क्र . काव्यवि( प्रशा)/ ६३६/ २०१७.- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, लातूर हे श्री . 
जी .एच. पाटील, सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , निलंगा यांची दिनांक 
१३/ ०२/ २०१७ ते १८ / ०२/ २०१७ पर्यंतची ( ०६ ) दिवसाची अर्जित रजा , 
रजेच्या मागे दिनांक ११/ ०२/ २०१७ व १२/०२/ २०१७ रोजी अनुक्रमे दुसरा 
शनिवार व रविवार निमित्त असलेल्या सुट्टीच्या लाभासह मंजूर करीत 
आहेत . तसेच त्यांना दिनांक १०/ ०२ / २०१७ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर 
ते दिनांक १९ / २/२०१७ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंतच्या कालावधीत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 

श्री . जी . एच.पाटील , हे रजेवरुन परत आल्यानतंर त्यांना त्यांचेपुर्वीच्याच 
पदावर नेमण्यात येईल . 


२० 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


पहा :- १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३२१/ २०१६ ,दिनांक २१/ ७/२०१६ . 


श्री . जी . एच. पाटील , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती सह 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , निलंगा या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात 
तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 


२) श्री . डी . पी .कासट , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , देवणी 
यांची दिनांक २७/ ०२/ २०१७ ते ४/ ०३/ २०१७ पर्यंतची ( ०६ ) दिवसांची अर्जित 
रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 


३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा 
रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


७७६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल / मे २७- ३ , २०१७ : वैशाख ७- १३ , शके १९३९ 


भाग १ - पुरवणी 


आदेश 


श्री . एस. सी .पठारे , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचेन्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २१/ ७/ २०१६ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
ठेवण्यात येईल . 


लातूर , २२ फेब्रुवारी , २०१७ . 


व्ही . डी . डोंगरे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर . 


क्र . काव्यवि( प्रशा)/ ७४०/ २०१७.- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर हे श्री . 
डी . पी . कासट , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम 
वर्ग, देवणी यांची दिनांक २७ / ०२/ २०१७ ते ४/ ०३/ २०१७ पर्यंतची ( ०६ ) 
दिवसाची अर्जित रजा , रजेच्या मागे दिनांक २४/ २/ २०१७, २५ / २/ २०१७ व 
२६/ २/ २०१७ रोजी अनुक्रमे महाशिवरात्र, चौथा शनिवार व रविवार आणि 
रजेच्या पुढे दिनांक ५/ ३/ २०१७ रोजी रविवार निमित्त असलेल्या सुट्यांचे 
लाभासह मंजूर करीत आहेत . तसेच त्यांना दिनांक २३ / २/ २०१७ रोजीचे 
कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक ६/ ३/ २०१७ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंतच्या कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत 
आहे . 


जिल्हा उपनिबंधक यांजकडून 


वाचा :- १ ) महाराष्ट्र शासन वटहुकूम नं १४ दि . १३/ १० / १९८१ . 


श्री . डी . पी .कासट , हे रजेवरुन परत आल्यानतंर त्यांना त्यांचे पुर्वीच्याच 
पदावर नेमण्यात येईल . 


२) महाराष्ट्र शासन कृषी सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग, मंबई अधिसुचना 
क्र . सहिससी / १०८१ / ३३३२/ २२०/ १५सी दि . २० / १०/ १९८१ . 


३ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य 
पुणे यांचे परिपत्रक क्र . एडीएम / १८४/ १५६( २ ) दिनांक १९/ ३/ १९६८ . 


श्री . डी . पी . कासट , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, देवणी या पदावर 
तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 
___ श्री . डी . पी . कासट , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २१/ ७/ २०१६ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
ठेवण्यात येईल . 


४ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था महाराष्ट्र राज्य 
पुणे यांचे कार्यालयाकडील पत्र दिनांक २४/ ६/ २०१६ . 


५) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था महाराष्ट्र राज्य 
पुणे यांचे परिपत्रक दिनांक १ / १/ २०१७ . 


लातूर , २१ फेब्रुवारी , २०१७. 


व्ही . डी . डोंगरे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर . 


६ ) साईबाबा जनता सहकारी बँक लि . लातूर यांचे पत्र दिनांक २/ २/ २०१७ . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ ( १ ) व 
नियम १०७ अन्वये आदेश 


२१ 


प्रमुखजिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


पहा :- १) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३२१/ २०१६, दिनांक २१ / ७/ २०१६ . 


२ ) श्री . एस . सी . पठारे , ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
लातूर यांची दिनांक २१/ ०२/ २०१७ ते २३/ ०२/ २०१७ पर्यंतची ( ०३) दिवसाची 
अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 

३) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा 
रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


क्र . वि -१/ कलम १५६/ साईबाबा जनता बँक /६८३/ सन १७.- महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ अन्यवे मला प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी , बी. एल .वांगे, जिल्हा उपनिबंधक 
सहकारी संस्था , लातूर या अधिसुचनेद्वारे साईबाबा जनता सहकारी बँक 
लि . लातूर या बँकेच्या खालीलप्रमाणे नमुद अधिकाऱ्यांना महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ ( १) व ( २) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम १९६१ चे २ ( एच ) व ( जे ) तसेच नियम १०७ 
खालील पोटनियम ३,५ ,६,७,९, १० ,११ ( अपसेट प्राईस कायम करण्याची 
तरतुद वगळून ) १२,१३, १५ , १७, १८ व २० ( अ) नुसार वरील काद्ययाचे 
कलम १०१ अनुसार दिलेल्या वसूली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी 
दिनांक १ एप्रिल २०१७ ते दि . ३१ मार्च २०१८ या कालावधीकरिता अधिकार 
प्रदान करीत आहेत . 

सदरचे अधिकार खालील अटीस अधिन राहून प्रदान करण्यात येत 
आहेत . 


आदेश 


कार्यक्षेत्र 


क्र . काव्यवि /(प्रशा )/ ७५०/ २०१७.- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर हे श्री . 
एस. सी.पठारे , ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी, लातूर यांची दिनांक २१ /०२/ २०१७ ते २३/ ०२/२०१७ पर्यंतची 
( ०३) दिवसाची अर्जित रजा, रजेच्या पुढे दिनांक २४/ २/ २०१७, २५ / २/ २०१७ 
व २६/२/ २०१७ रोजी अनुक्रमे महाशिवरात्री, चौथा शनिवार व रविवार 
निमित्त असलेल्या सुट्यांचे लाभासह मंजूर करीत आहेत . 

श्री . एस. सी . पठारे , हे रजेवरुन परत आल्यानतंर त्यांना त्यांचे पुर्वीच्याच 
पदावर नेमण्यात येईल . 

श्री . एस . सी . पठारे , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती ३रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
लातूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात आली 
येईल . 


वसूली 
अधिकाऱ्याचे 
नाव 


व्याप्ती 


अधिकार प्रदान | शक्तीची 
केलेल्या 
अधिकाऱ्याचा 
हुद्दा 


| १ | 


श्री पृथ्वीराज धरमसिंग | वसुली अधिकारी विशेष वसूली |बँकेच्या 
चव्हाण 

व विक्री | कार्यक्षेत्रा 
अधिकारी । 


पूरते 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल/ मे २७- ३ , २०१७ : वैशाख ७- १३, शके १९३९ 


७७७ 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


वाचा :- पोलीस अधिक्षक जालना यांचे पत्र जा .क्र . जिविशा/ जा / का .व. सु / 

३७ ( १ ) ३/ २०१७ - ७११ , दि . २० / २/ २०१७ . 


मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ ( ३ ) 


आदेश 


क्र . २०१७ / आरबी - डेस्क - १ /पोल - १/ कावि . ६७३ - ज्या अर्थी माझ्या असे 
निदर्शनास आणुन देण्यात आले आहे की , विविध राजकीय व संघटनेच्या 
वतीने विविध मागण्या संदर्भात धरणे , मोर्चे, निदर्शनास , रास्तारोको इत्यादी 
सर्व प्रकारची आंदोलनात्मक कार्यक्रम घेण्याची शक्यता नाकारता येत 
नाही . 


१. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ व नियम 
१९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्जवसूली ची कार्यवाही करावी . 

२ . महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ अन्वये 
कर्ज वसूलीचे अधिकार केवळ महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० 
चे कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसूली प्रमाणपत्रांच्या 
अंमलबजावणीकरिता असतील . 

३. प्रस्तुत व्यक्तीची बदली , सेवा निवृत्ती, मृत्यु झाल्यास प्रदान केलेले 
अधिकार आपोआप रद्द होतील. 
४. या कार्यालयास उपरोक्त अधिकार मागे घेण्यास हक्क राहिल . 

५. विशेष वसूली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसूलीचे 
कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास तसेच प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास अधिकार 
काढून घेतले जातील व कायदेशीर कारवाई करण्यात येतील . 

६ . मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १९४२/ २०१३ दि . 
बेसिन कॅथॉलीक को ऑपरेटीव्ह बँक विरुध्द महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात घेऊन 
वसूलीची कार्यवाही करतांता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० व 
नियम १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसूलीची कार्यवाही 
करावी . 

७. वसूली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही महाराष्ट्र शासन 
नियुक्त आणि सिव्हील कोर्ट किंवा एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट या शब्दाचा अथवा 
तत्सम शबदांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसूली अधिकाऱ्यांनी 
त्यांच्या नावापुढे वसूली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 
१९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये ) असे लिहावे . 

८ . नियमाप्रमाणे अधिकार ( सरचार्ज ) वसुल करुन संस्था स्तरावर 
त्यांची स्वतंत्र नोंदवही ठेवून जमा झालेल्या सरचार्ज ज्या त्या वेळी शासकीय 
कोषागारात भरणा करुन केलेल्या चलनाच्या प्रतीसह अहवाल दरमहा या 
कार्यालयास सादर करावा . 

९ . शासन निर्णय क्र . संकिर्ण - १५०४ / प्र. क्र . २३१ / १५- स दिनांक 
२३/ ११/ २००६ अन्वये विशेष वसूली अधिकाऱ्यांना सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर 
करणेस मनाई आहे . 

१० . संस्थेची मागणी व थकबाकी वसुली अभावी संस्थेस येणारी अडचण 
याबाबी लक्षात घेवून थकबाकी वसूली होण्याच्या दृष्टीकोनातुन संस्थेने 
प्रस्तावातील केलेल्या मागणीस अनुसरुन सदरचे अधिकार प्रदान करणेत 
येत असून होणारा सरचार्ज चलनाचा भरणा संस्थेचे मुख्यालय ज्या ठिकाणी 
असेल तेथील संबंधित निबंधक कार्यालयामार्फत तपासणी करुन शासकीय 
कोषागारात जमा करण्यात यावा . 

११. विशेष वसुली अधिकारी यांनी थकबाकीदाराकडून प्रमाणपत्रानुसार 
होणारी रक्कत व अधिभार याशिवाय इतर कोणताही खर्चवसुल करण्यात 
येवू नये. 

१२ . जप्त केलेल्या मालमत्तेचा ताबा विक्री प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच 
लिलाव खरेदीदारास देण्यात येईल . तोपर्यंत मालमत्ता केवळ जप्त करण्यात 
येईल व ही जप्ती जारी ठेवतांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 
१९६० व त्याखालील नियमांचे पालन होणे आवश्यक आहे . या काळात 
कर्जदारांस अशा मालमत्तेच्या ताब्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही . 
लातूर , २ मार्च, २०१७ . 

बी . एल.वांगे , 
जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , लातूर . 


दिनांक २३/ ०२/ २०१७ रोजी जालना जिल्हयात जिल्हा परिषद व पंचायत 
समिती - २०१७ सार्वत्रिक निवडणूकीची मतमोजणी संबंधित तालुक्याच्या 
ठिकाणी होणार आहे. दिनांक २४/ २/ २०१७ रोजी महाशिवरात्र सण साजरा 
होणार आहे. त्याअनुषंगाने मोठ्या प्रमाणात जिल्हयात अनेक ठिकाणी 
महादेव मंदीर परिसरात यात्रा भरण्यात येते , वरील पार्श्वभुमी लक्षात घेता 
कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहणेसाठी व जिल्ह्यात कोठेही अनुचित 
प्रकार घडू नये त्यासाठी जालना जिल्ह्यात मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ 
चे कलम ३७(३ ) लागू करणे आवश्यक आहे . 


च 


त्याअर्थी मी , आर. टी . इतवारे, अपर जिल्हादंडाधिकारी , जालना मुंबई पोलीस 
अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (३) अन्वये अधिकाराचा वापर करुन याद्वारे 
पाच ( ५ ) किंवा अधिक व्यक्तींना जमण्यास किंवा सभा, मिरवणुका,मोर्चा 
काढण्यास मनाई करीत आहे . 


हा आदेश कामावरील कोणताही अधिकारी किंवा कर्मचारी यांना लागू 
होणार नाही. तसेच विवाह , अंत्ययात्रा आणि पोलीस अधीक्षक जालना व 
उपविभागातील पोलीस अधिकारी जालना , अंबड , परतूर ,भोकरदन यांनी 
विशेषरीत्या परवानगी दिलल्या मिरवणुका, सभा ,मोर्चा यांना लागू होणार 
नाही . 


हा आदेश संपूर्ण जिल्ह्यासाठी दिनांक २२/ २/ २०१७ चे ०६ .०० वाजेपासून 
ते दिनांक ८ / ०३ / २०१७ चे २४ .०० वाजेपर्यंत अंमलात राहील . 


हा आदेश आज दिनांक २२/ २/ २०१७ रोजी माझ्या सही-शिक्यानिशी 
देण्यात आला आहे. 


जालना, २२ फेब्रुवारी, २०१७ . 


आर . टी .इतवारे , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, जालना . 


७७८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल / मे २७- ३ , २०१७ : वैशाख ७- १३ , शके १९३९ 


भाग १ - पुरवणी 


२४ 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 
वाचा :- पोलीस अधिक्षक जालना यांचे पत्र जा .क्र .जिविशा/ जा / का .व. सु/ 
२०१७ - ७११, दि .६/ २/ २०१७. 

मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ ( १ ) 


आदेश 


क्र . २०१७/ आरबी - डेस्क - १/ पोल - १/ कावि . ६७४ .- ज्या अर्थी माझ्या असे 
निदर्शनास आणुन देण्यात आले आहे की ,विविध राजकीय व संघटनेच्या 
वतीने विविध मागण्या संदर्भात धरणे , मोर्चे, निदर्शनास , रास्तारोको इत्यादी 
सर्व प्रकारची आंदोलनात्मक कार्यक्रम घेण्याची शक्यता नाकारता येत 
नाही . 


BY DISTRICT & SESSIONS JUDGE 

OFFICE ORDER 

( No. B- 2/ 21 of 2017 ) 
READ :- Application dated 23 /02/ 2017 submitted by 
Shri S . B .Ganapa , 4th Jt. Civil Judge ( J.D .) & JMFC , Jalna for 
grant of earned leave and order passed on it . 
___ No ./ Estt./ 803 of 2017. - The Principal District & Sessions 
Judge , Jalna is pleased to grant extended earned leave for (03 ) 
days w .e. f. 19 /02 /2017 to 21/02/2017 with permission to leave 
the headquarters to Shri S . B. Ganapa, 4th Jt. Civil Judge (J. D . ) 
& JMFC , Jalna . 

On return from the said leave Shri S . B .Ganapa, is reposted 
as 4th Jt . Civil Judge ( J. D .) & JMFC , Jalna . 

No Locum tenens is necessary . 

Certified under note 2 below M .C .S . ( Pay) Rule 39 that, 
Shri S . B .Ganapa , would have continued to officiate as 4th Jt. 
Civil Judge (J. D .) & JMFC , Jalna had he not proceed on leave 
for the above period . 

In his absence the charge of his Court dated 19 /2 /2017 
___ was kept withSmt . N. N. Joshi , 2nd Jt . Civil Judge (J. D .) & 

JMFC , Jalna and charge dated 20 /2 /2017 & 21/2 /2017 was kept 
with Shri G .B . Pawar, 5th Jt . Civil Judge ( J. D .) & JMFC in 
addition to their own duties . 

Note has been taken in the Service Book of the concerned . 
___ Jalna, 24 February 2017 . 

Smt. S. S. Kosamkar, 
Principal District & Sessions Judge, Jalna. 


दिनांक २३/ ०२/ २०१७ रोजी जालना जिल्हयात जिल्हा परिषद व पंचायत 
समिती - २०१७ सार्वत्रिक निवडणूकीची मतमोजणी संबंधित तालुक्याच्या 
ठिकाणी होणार आहे . दिनांक २४/ २/ २०१७ रोजी महाशिवरात्र सण साजरा 
होणार आहे. त्याअनुषंगाने मोठ्या प्रमाणात जिल्हयात अनेक ठिकाणी 
महादेव मंदीर परिसरात यात्रा भरण्यात येते , वरील पार्श्वभुमीवर कायदा व 
सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही , त्याअर्थी 
मी , आर. टी . इतवारे , अपर जिल्हादंडाधिकारी , जालना , मुंबई पोलीस 
अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ ( १ ) अन्वये अधिकाराचा वापर करून याद्वारे 
खालील निर्देश देत आहे, शासकीय कर्तव्य पार पाडणाऱ्या कर्मचाऱ्याव्यतिरिक्त 
इतर कोणतीही व्यक्ती सार्वजनिक ठिकाणीकिंवा त्या आसपास , 

अ) . शस्त्रे , लाठ्या , सोटे , बंदुके , तलवारी , भाले , चाकू , व इतर 
शरीरास इजा अथवा अपाय करण्याऱ्या वस्तू जवळ बाळगणार नाही . 


BY DISTRICT & SESSIONS JUDGE 


ब ). तीक्ष्ण पदार्थ अथवा स्फोटके सहज हाताळता येतील अशी घातक 
वस्तू जवळ बाळगणार नाही . 


OFFICE ORDER 


क ). दगड किंवा इतर उपकरणेकिंवा ( Means of Cousting ) 
प्रवर्तक शस्त्रे गोळा करून ठेवणार नाही किंवा जवळ बाळगणार नाही . 


ड ). व्यक्तींच्या किंवा समूहाच्या भावना जाणूनबुजून दुखविण्याचे उद्देशाने 
असभ्यतेने भाषण म्हणणार नाही, वाद्य वाजविणारे नाही, गाणे म्हणणार नाही. 


( No . B-2/22 of 2017) 
READ :- Application dated 28 /02/ 2017 submitted by 
Shri M .S . Quazi, Jt.Civil Judge (J.D .) & JMFC , Partur for grant 
of earned leave and order passed on it . 

No./Estt./878 of 2017 . - The PrincipalDistrict & Sessions 
Judge, Jalna is pleased to grant earned leave for (03 ) days 
w. e.f. 27/ 02 / 2017 to 1/ 03/ 2017 to Shri M. S . Quazi, Jt . Civil 
Judge (J . D . ) & JMFC, Partur. 


इ ) व्यक्तीचेकिंवा शवाचेकिंवा त्याच्या प्रतिकृतीचे प्रदर्शन करणार नाही . 


फ ) आवेषी भाषण, अंगविक्षेप , विडंबनापर नकला करणार नाही आणि 
सभ्यता किंवा नितीमत्ता यास बाधा येईल किंवा ज्यामुळे राज्याची सुरक्षितता 
धोक्यात येईल किंवा अराजक माजेल अशी चित्रे , निशाणी , घोषणा पत्रे 
किंवा कोणतीही वस्तू बाळगणार नाही . 


हा आदेश संपूर्ण जिल्ह्यासाठी दिनांक २२/ २/ २०१७ चे ०६ . ०० वाजेपासून 
ते दिनांक ८ / ०३/ २०१७ चे २४ .०० वाजेपर्यंत अंमलात राहील . 


___ On return fromthe said leave Shri M .S . Quazi, is reposted 
as Jt. Civil Judge ( J. D .) & JMFC , Partur. 

No Locum tenens is necessary. 

Certified under note 2 below M . C .S . ( Pay ) Rule 39 that, 
Shri M . S .Quazi, would have continued to officiate as Jt. Civil 
Judge (J. D .) & JMFC , Partur had he not proceed on leave for 
the above period . 

In his absence the charge of his Court was kept with 
Shri R . V. Pande , Civil Judge (J. D .) & JMFC , Partur in addition 
to his own duties. 

Note has been taken in the Service Book of the concerned . 


हा आदेश आज दिनांक २२/ २/ २०१७ रोजी माझ्या सही-शिक्यानिशी 
देण्यात आला आहे . 


जालना , २२ फेब्रुवारी , २०१७ . 


आर . टी . इतवारे , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , जालना . 


Jalna , 2 March 2017 . 

Smt. S .S . Kosamkar, 
Principal District & Sessions Judge, Jalna . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल/ मे २७- ३ , २०१७ : वैशाख ७- १३ , शके १९३९ 


७७९ 


२९ 


BY DISTRICT & SESSIONS JUDGE 

OFFICE ORDER 
(No. B - 2 /25 of 2017 ) 


२७ 
BY DISTRICT & SESSIONS JUDGE 

OFFICE ORDER 

(No. B -2 /23 of 2017 ) 
READ :- Application dated 1 /03 / 2017 submitted by 
Smt. S . D .Soni, Jt. Civil Judge (J.D .) & JMFC , Jalna for grantof 
earned leave and order passed on it. 

No./ Estt ./879 of 2017 . - The Principal District & Sessions 
Judge, Jalna is pleased to grant earned leave for (02) days 
w .e.f. 1/03/2017 to 2 /03/2017 to Smt. S . D .Soni, Jt. Civil Judge 
(J .D .) & JMFC , Jalna . 

On return from the said leave Smt. S .D . Soni, is reposted as 
Jt. Civil Judge (J.D .) & JMFC , Jalna . 

No Locum tenens is necessary . 

Certified under note 2 below M .C .S . (Pay) Rule 39 that, 
Smt. S . D . Soni, would have continued to officiate as Jt. Civil 
Judge ( J. D .) & JMFC , Jalna had she not proceed on leave for 
the above period . 

In her absence the charge of her Court is kept with Shri 
G . B . Pawar , 5th Jt. Civil Judge (J.D .) & JMFC , Jalna in ad 
dition to his own duties. 

Note has been taken in the Service Book of the concerned . 


READ :- Application dated 6 / 02 /2017 submitted by 
Shri D .B .Mhalatkar, 6th Jt. Civil Judge (S .D .) Jalna for grant 
of earned leave and order passed on it. 

No./Estt./894 of 2017 . - The Principal District & Sessions 
Judge , Jalna is pleased to grant earned leave for (07) days 
w .e .f. 4 /03/2017 to 10 /03 / 2017 with benefit of availment of 
suffixing holidays falling on 11/3 /2017 & 12 /3 /2017 with 
permission to leave the headquarters after office hours of 3 / 3 / 
2017 till before hours of 13 /3 / 2017 to Shri D . B .Mhalatkar, 6th 
Jt. Civil Judge ( S .D .) Jalna. 

On return from the said leave Shri D . B .Mhalatkar, is 
reposted as 6th Jt. Civil Judge ( S . D .), Jalna. 

No Locum tenens is necessary . 

Certified under note 2 below M .C .S . (Pay ) Rule 39 that, 
Shri D . B .Mhalatkar, would have continued to officiate as 6th 
Jt. Civil Judge ( S . D .), Jalna had he not proceed on leave for the 
above period . 

In his absence the charge of his Court is kept with 
Shri A . R .Ubale , 5th Jt. Civil Judge ( S . D .) , Jalna in addiotion 
to his own duties . 

Note has been taken in the Service Book of the concerned . 
Jalna , 2 March 2017 . 


Jalna , 1 March 2017 . 

Smt. S .S . Kosamkar, 
Principal District & Sessions Judge , Jalna . 


२८ 


Smt. S .S . Kosamkar, 
Principal District & Sessions Judge, Jalna. 


30 
BY DISTRICT & SESSIONS JUDGE 

OFFICE ORDER 


BY DISTRICT & SESSIONS JUDGE 

OFFICE ORDER 

(No. B -2 /24 of 2017 ) 
READ :- Application dated 2 /03/2017 submitted by 
Smt. N . N .Joshi, 2nd Jt . Civil Judge (J. D .) & JMFC , Jalna for 
grant of earned leave and order passed on it . 

No./Estt./893 of 2017 . - The Principal District & Sessions 
Judge, Jalna is pleased to grant earned leave for (03 ) days 
w .e .f. 2 /03 /2017 to 4 /03 /2017 to Smt. N . N .Joshi, 2nd Jt. Civil 
Judge (J.D .) & JMFC , Jalna. 

On return from the said leave Smt. N . N .Joshi, is reposted 
as 2nd Jt. Civil Judge (J.D .) & JMFC , Jalna . 

No Locum tenens is necessary . 

Certified under note 2 below M .C .S . ( Pay ) Rule 39 that, 
Smt. N .N . Joshi, would have continued to officiate as 2nd Jt. 
Civil Judge (J. D .) & JMFC , Jalna had she not proceed on leave 
for the above period . 

In her absence the charge of her Court alongwith charge 
of Juvenile Justice Board is kept with Shri S . B . Walke , 3rd Jt. 
Civil Judge (J.D .) & JMFC , Jalna in addition to his own duties. 

Note hasbeen taken in the Service Book of the concerned. 
Jalna, 2 March 2017 . 

Smt. S .S . Kosamkar, 
Principal District & Sessions Judge, Jalna. 


(No. B -2 /26 of 2017 ) 
READ :- Application dated 2 /03 / 2017 submitted by 
Shri S.S. Ingale , Civil Judge (J.D .) & JMFC ,Mantha for grant 
of earned leave and order passed on it. 

No./Estt./915 of 2017. - The Principal District & Sessions 
Judge , Jalna is pleased to grant earned leave for (03) days 
w .e .f. 6 /03 / 2017 to 8 /03/2017 with permission to leave the 
headquarters after completion of workshop remand dated 5 /3 / 
2017 till before office hours of 9 / 3 /2017 to Shri S . S .Ingale , 
Civil Judge (J. D .) & JMFC , Mantha. 

On return from the said leave Shri S .S .Ingale , is reposted 
as Civil Judge (J. D .) & JMFC ,Mantha . 

No Locum tenens is necessary . 

Certified under note 2 below M .C .S. (Pay) Rule 39 that, 
Shri S .S . Ingale, would have continued to officiate as Civil 
Judge (J. D .) & JMFC ,Mantha had he not proceed on leave for 
the above period . 


७८० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल /मे २७-३, २०१७ : वैशाख ७-१३, शके १९३९ 


भाग १ - पुरवणी 


In his absence the charge of his Court is kept with 
Shri R. V. Pande, Civil Judge (J . D .) & JMFC , Partur and in 
addition to his own duties. 

Note has been taken in the Service Book of the concerned . 
Jalna , 3 March 2017 . 

Smt. S .S . Kosamkar, 
Principal District & Sessions Judge, Jalna. 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . प्र . ज. पाटील, हे जिल्हा न्यायाधीश- ३ , 
उस्मानाबाद म्हणून काम पहातील . 

जर श्री . प्र. ज. पाटील , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते जिल्हा 
न्यायाधीश- ३, उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहीले असते . 


( दोन ) 


श्री . प्र . ज . पाटील , जिल्हा न्यायाधीश - ३, उस्मानाबाद यांच्या सदरील 
रजेच्या कालावधीतील त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री . श. अ. अ.र. औटी , 
जिल्हा न्यायाधीश - २, उस्मानाबाद यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 


३१ 
BY DISTRICT & SESSIONS JUDGE 


OFFICE ORDER 


उस्मानाबाद , २७ फेब्रुवारी , २०१७ 

श . अ. अ .र. औटी , 
प्र . प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


प्र . प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहा :- १) श्रीमती एस.ए. कानशिडे, दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर , तुळजापूर 
यांचे पत्र जा .क्रं . ८४९/ २०१७. दिनांक २७ फेब्रुवारी, २०१७ अन्वये प्राप्त 
झालेला विहित नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 


आदेश 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमित 
करितात . 


( No. B- 2/ 27 of 2017 ) 
READ :- Application dated 2/3 /2017 submitted by 
Shri S. N. Sarodiya, Jt. Civil Judge (J. D .) & JMFC , Ambad for 
grant of earned leave and order passed on it. 

No ./Estt./916 of2017 . - The Principal District & Sessions 
Judge, Jalna is pleased to grant earned leave for (03 ) days 
w .e .f. 6 /03/ 2017 to 8 /03 / 2017 with permission to leave the 
headquarters after completion of workshop dated 5 /3/ 2017 till 
before office hours of 9 /3 /2017 to Shri S .N .Sarodiya , Jt. Civil 
Judge (J.D .) & JMFC , Ambad . 

On return from the said leave Shri S .N .Sarodiya , is reposted 
as Jt. Civil Judge ( J. D .) & JMFC, Ambad . 

No Locum tenens is necessary . 

Certified under note 2 below M .C .S . (Pay) Rule 39 that, 
Shri S .N . Sarodiya , would have continued to officiate as Jt. 
Civil Judge (J. D . ) & JMFC , Ambad had he not proceed on 
leave for the above period . 

In his absence the charge of his Court is kept with 
Shri S . R .Bharad , 2nd Jt. Civil Judge ( J.D .) & JMFC , Ambad 
and in addition to his own duties. 

Note has been taken in the Service Book of the concerned . 
Jalna, 3 March 2017 . 

Smt. S . S . Kosamkar, 
Principal District & Sessions Judge , Jalna. 


क्र . काव्यवि /( प्रशा)/ १६३२/ २०१७.- श्रीमती एस. ए. कानशिडे, दिवाणी 
न्यायाधीश , क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी, प्र. वर्ग, तुळजापूर यांची दिनांक 
२८ फेब्रुवारी, २०१७ व दिनांक ४ मार्च, २०१७ या ( ०५ ) पाच दिवसांची 
अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१, मधील नियम -५० 
नुसार (रजेपुढील दिनांक ५मार्च, २०१७ या एक दिवसाच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) 
मंजूर करण्यांत येवून , दिनांक २७ फेब्रुवारी, २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर 
पासून ते दिनांक ६ मार्च, २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 


लय 


३२ 
प्र . प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहा :- १ ) श्री . प्र. ज. पाटील , जिल्हा न्यायाधीश -३, उस्मानाबाद यांचे पत्र 
जा .क्रं . १५३८ /२०१७. दिनांक २७ फेब्रुवारी , २०१७ रोजी सादर केलेला 
विहित नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 

आदेश 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमित 
करितात . 

क्र . काव्यवि /(प्रशा)/१६२६ / २०१७.- श्री . प्र. ज.पाटील , जिल्हा न्यायाधीश 
३, उस्मानाबाद यांची दिनांक २८ फेब्रुवारी , २०१७ व दिनांक १ मार्च, २०१७ 
या ( ०२) दोन दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम 
१९८१ , मधील नियम - ५० नुसार मंजूर करण्यांत येवून , दिनांक २७ फेब्रुवारी , 
२०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक २ मार्च, २०१७ रोजी 
कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एस .ए. कानशिडे, हे दिवाणी न्यायाधीश , 
क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र. वर्ग , तुळजापूर म्हणून काम पहातील . 

जर श्रीमती एस .ए . कानशिडे , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते 
दिवाणी न्यायाधीश , क .स्तर , व न्यायदंडाधिकारी, प्र. वर्ग , तुळजापूर म्हणून 
कार्यरत राहीले असते . 

( दोन ) 
श्रीमती एस .ए. कानशिडे, दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , 
प्र. वर्ग, तुळजापूर यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या/ सुट्टीच्या कालावधीत 
त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री . आर. एन. गायकवाड , सह दिवाणी 
न्यायाधीश, क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र .वर्ग, तुळजापूर यांच्याकडे ठेवण्यात 
येतो. 


उस्मानाबाद , २८ फेब्रुवारी , २०१७ . 

श . अ. अ .र . औटी , 
प्र . प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल/ मे २७- ३ , २०१७ : वैशाख ७- १३ , शके १९३९ 


७८१ 


३४ 


जाहीर प्रगटन 


जिल्हा उपनिबंधक यांजकडून 


वाचा - १) महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व विनियमन ) 
अधिनियम - १९६३ चे कलम - १४ ( ४) अ . 


क्र . जिउनि/ पणन/ कृउबास - गेवराई/निवडणूक / जा .प्र./ ९४१/ २०१७. 
महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व विनियमन ) अधिनियम 
१९६३ चे कलम - १४ ( ४) अ व महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास 
व विनियमन ) नियम - १९६७ चे नियम - ८३. अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा 
वापर करुन मी , एस . पी .बडे, जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , बीड 
कृषि उत्पन्न बाजार समिती, गेवराई , ता . गेवराई , जि .बीड च्या सन 
२०१६- १७ ते २०२१ - २२ या पंचवार्षिक कालावधी करिता मतदारसंघ निहाय 
निवडून आलेल्या सदस्यांची नावे खालीलप्रमाणे प्रसिध्द करीत आहे . 


२) महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व विनियमन ) नियम 
१९६७ चे नियम - ८३ . 


३ ) निवडणूक निर्णय अधिकारी, कृषि उत्पन्न बाजार समिती, गेवराई , 
जि . बीड तथा सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था ता . गेवराई , जि . बीड 
यांचेदिनांक ४/ ३/ २०१७ रोजीचे निवडणूक निकाल पत्र 


नमुना ११ ( क ) (नियम -८३ ) 


अ .क्र . निवडून आलेल्या उमेदवाराचे नावे 


निवडून आलेल्या सदस्यांचा संपुर्ण पत्ता 


ता 


ज्या मतदार संघात निवडून आले 

आहेत तो मतदारसंघ 


मु . पो . लुखामसला ता . गेवराई , जि . बीड 


सोसायटी मतदार संघ ( सर्वसाधारण ) 


काळे रावसाहेब अंकुशराव 
आहेर काकासाहेब रामराव 


मु . पो . उमापूर ता . गेवराई जि . बीड 


सोसायटी मतदार संघ ( सर्वसाधारण ) 


तौर शंकर आनंदराव 


मु . गोपतपिंपळगाव पो . रामपुरी ता . गेवराई जि . बीड । 


सोसायटी मतदार संघ ( सर्वसाधारण ) 
सोसायटी मतदार संघ ( सर्वसाधारण ) 


तळेकर रमेश शंकर 


मु. पो . फुलसांगवी ता . शिरुर कासार, जि . बीड 
मु .पांढरी पो . भोगलगांव , ता . गेवराई, जि . बीड 


निकम संतराम साहेबराव 


सोसायटी मतदार संघ ( सर्वसाधारण ) 


पवळ संभाजी शिवाजीराव 


मस्के पाटीलबुवा रंगनाथ 
पेटे आशाबाई वैजीनाथ 


मु . पो .सिरसमार्ग, ता . गेवराई, जि .बीड 
मु . पो. रामपुरी, ता .गेवराई, जि . बीड 
मु. पो . रांजणी, ता . गेवराई, जि . बीड 
मु . पो . मादळमोही, ता . गेवराई जि . बीड 


सोसायटी मतदार संघ ( सर्वसाधारण ) 
सोसायटी मतदार संघ ( सर्वसाधारण ) 
सोसायटी मतदार संघ ( महिला ) 
सोसायटी मतदार संघ ( महिला ) 
सोसायटी मतदार संघ ( इतर मागासवर्ग ) 
सोसायटी मतदार संघ (विजा/ भज ) 


हाक्कदार मिराबाई दत्ता 


काळे जनन्नाथ विठ्ठल 


मु . पो . पांडळसिंगी, ता . गेवराई , जि . बीड 


मु . पो. धोंडराई, ता . गेवराई, जि . बीड 
मु . कांबी , पो . भेडटाकळी , ता . गेवराई , जि . बीड 


ग्रामपंचायत मतदार संघ ( सर्वसाधारण ) 


११ नरोटे अशोक जबाजी 
१२ मुळे वंदना शाम 
१३ गवारे सुरेखा बद्रीनारायण 
१४ ससाणे अंजली धोंडीबा उर्फ धोंडीराम | 


रायण 


मु . पो . गुळज , ता . गेवराई , जि . बीड 


ग्रामपंचायत मतदार संघ ( सर्वसाधारण ) 


मु .तांदळा, पो . फुलसांगवी, ता . गेवराई, जि . बीड 


ग्रामपंचायत मतदार संघ ( अनुसूचित जाती/ 
जमाती) 


१५ पठाण अफसानाबी समिउल्ला 


मु . भाट आंतरवली , पो . देवपिंपरी, ता . गेवराई 
जि . बीड 


ग्रामपंचायत मतदार संघ ( आर्थिकदृष्ट्या 
दुर्बलघटक ) 


१६ पिसाळ मनोहर किसनराव 


मु . संतोषनगर मोंढा नाका गेवराई , ता . गेवराई , 


व्यापारी मतदार संघ 


जि . बीड 


१७ 


शेख वसीम शेख रशीद 


मु . पो . उमापुर , ता . गेवराई , जि . बीड 


व्यापारी मतदार संघ 


१८ 


पानखडे बाळासाहेब अंकुश 


मु . पो . राजपिंपरी, ता . गेवराई , जि . बीड . 


हमाल मापाडी मतदार संघ 


एस . पी .बडे, 
जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , बीड . 


७८२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल / मे २७- ३, २०१७ : वैशाख ७-१३, शके १९३९ 


भाग १ - पुरवणी 


३५ 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


वाचा :- पोलीस अधिक्षक जालना यांचे पत्र जा . क्र .जिविशा/ जा / का . व. सु / 

३७ ( १ ) ३/ २०१७- ८८४ , दि . ६/०३/ २०१७ . 


मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ ( ३ ) 


आदेश 


क्र . २०१७/ आरबी - डेस्क - १ / पोल- १ / कावि .- ९०० - ज्या अर्थी माझ्या असे 
निदर्शनास आणुन देण्यात आले आहे की ,विविध राजकीय व संघटनेच्या 
वतीने विविध मागण्या संदर्भात धरणे मोर्चेनिदर्शनास , रास्तारोको इत्यादी 
सर्व प्रकारची आंदोलनात्मक कार्यक्रम घेण्याची शक्यता नाकारता येत 
नाही . 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 
वाचा :- पोलीस अधिक्षक जालना यांचे पत्र जा . क्र .जिविशा/ जा / का . व. सु 
२०१७ - ८८४ , दि .६/३/ २०१७. 
मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ ( १ ) 

आदेश 
क्र .२०१७ / आरबी - डेस्क - १ /पोल-१ / कावि .८९९ .- ज्या अर्थी माझ्या असे 
निदर्शनास आणुन देण्यात आले आहे की ,विविध राजकीय व संघटनेच्या 
वतीने विविध मागण्या संदर्भात धरणे मोर्चेनिदर्शनास , रास्तारोको इत्यादी 
सर्व प्रकारची आंदोलनात्मक कार्यक्रम घेण्याची शक्यता नाकारता येत 
नाही . 

दिनांक २८ / २/ २०१७ रोजी पासून उच्च माध्यामिक परिक्षा सुरु झालेल्या 
आहेत . सदरच्या परिक्षा दिनांक २५/ ३/ २०१७ रोजी पावेतो चालणार आहेत 
दिनांक ७/३/ २०१७ ते दिनांक १/ ४/ २०१७ रोजी पावेतो १० वी च्या माध्यमिक 
परिक्षा सुरु होणार आहेत . दिनांक १२/ ३/ २०१७ रोजी होळी दिनांक १३/ ३ / 
२०१७ रोजी धुलीवंदन मोठ्या प्रमाणावर साजरा करण्यात येणार आहे . तसेच 
दिनांक १५/ ३/ २०१७ रोजी शिवजयंती तिथीनुसार साजरी करण्यात येणार 
आहे. वरील पार्श्वभुमीवर कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही, त्याअर्थी मी , आर . टी . इतवारे , अपर 
जिल्हादंडाधिकारी , जालना , मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम 
३७ ( १) अन्वये अधिकाराचा वापर करून याद्वारे खालील निर्देश देत आहे , 
शासकीय कर्तव्य पार पाडणाऱ्या कर्मचाऱ्याव्यतिरिक्त इतर कोणतीही व्यक्ती 
सार्वजनिक ठिकाणी किंवा त्या आसपास , 

अ ). शस्त्रे , लाठ्या , सोटे , बंदुके , तलवारी , भाले , चाकू , व इतर 
शरीरास इजा अथवा अपाय करण्याऱ्या वस्तू जवळ बाळगणार नाही . 

ब ). तीक्ष्ण पदार्थ अथवा स्फोटके सहज हाताळता येतील अशी घातक 
वस्तू जवळ बाळगणार नाही . 

क ) . दगड किंवा इतर उपकरणे किंवा ( Means of Cousting ) 
प्रवर्तक शस्त्रे गोळा करून ठेवणार नाही किंवा जवळ बाळगणार नाही . 

ड). व्यक्तींच्या किंवा समूहाच्या भावना जाणूनबुजून दुखविण्याचेउद्देशाने 
असभ्यतेने भाषण म्हणणार नाही, वाद्य वाजविणारे नाही , गाणे म्हणणार नाही . 
इ ) व्यक्तीचेकिंवा शवाचेकिंवा त्याच्या प्रतिकृतीचे प्रदर्शन करणार नाही . 

फ ) आवेषी भाषण , अंगविक्षेप , विडंबनापर नकला करणार नाही आणि 
सभ्यता किंवा नितीमत्ता यास बाधा येईलकिंवा ज्यामुळे राज्याची सुरक्षितता 
धोक्यात येईल किंवा अराजक माजेल अशी चित्रे, निशाणी, घोषणा पत्रे 
किंवा कोणतीही वस्तू बाळगणार नाही . 

हा आदेश संपूर्ण जिल्ह्यासाठी दिनांक ९/ ३/ २०१७ चे ०६ . ०० वाजेपासून 
ते दिनांक २३/ ०३/ २०१७ चे २४ .०० वाजेपर्यंत अंमलात राहील . 

हा आदेश आज दिनांक ६/०३/ २०१७ रोजी माझ्या सही-शिक्यानिशी 
देण्यात आला आहे. 


दिनांक २८/ २/ २०१७ रोजी पासून उच्च माध्यामिक परिक्षा सुरु झालेल्या 
आहेत . सदरच्या परिक्षा दिनांक २५/ ३/ २०१७ रोजी पावेतो चालणार आहेत 
दिनांक ७/३/ २०१७ ते दिनांक १/ ४/ २०१७ रोजी पावेतो १० वी च्या माध्यमिक 
परिक्षा सुरु होणार आहेत. दिनांक १२/३/ २०१७ रोजी होळी दिनांक १३/ ३/ 
२०१७ रोजी धुलीवंदन मोठ्या प्रमाणावर साजरा करण्यात येणार आहे . 
तसेच दिनांक १५/ ३/ २०१७ रोजी शिवजयंती तिथीनुसार साजरी करण्यात 
येणार आहे . वरील पार्श्वभुमी लक्षात घेता कायदा व सुव्यवस्था अबाधित 
राहणेसाठी व जिल्ह्यात कोठेही अनुचित प्रकार घडू नये त्यासाठी जालना 
जिल्ह्यात मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७( ३) लागू करणे 
आवश्यक आहे . 


त्याअर्थी मी , आर . टी . इतवारे, अपर जिल्हादंडाधिकारी, जालना मुंबई पोलीस 
अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ (३ ) अन्वये अधिकाराचा वापर करुन याद्वारे 
पाच ( ५) किंवा अधिक व्यक्तींना जमण्यास किंवा सभा,मिरवणुका,मोर्चा 
काढण्यास मनाई करीत आहे . 


हा आदेश कामावरील कोणताही अधिकारी किंवा कर्मचारी यांना लागू 
होणार नाही . तसेच विवाह , अंत्ययात्रा आणि पोलीस अधीक्षक जालना व 
उपविभागातील पोलीस अधिकारी जालना, अंबड , परतूर भोकरदन यांनी 
विशेषरीत्या परवानगी दिलेल्या मिरवणुका, सभा,मोर्चा यांना लागू होणार 
नाही . 


हा आदेश संपूर्ण जिल्ह्यासाठी दिनांक ९/ ३ / २०१७ चे ०६ .०० वाजेपासून 
ते दिनांक २३ / ०३/ २०१७ चे २४ .०० वाजेपर्यंत अंमलात राहील . 


हा आदेश आज दिनांक ६/ ०३ / २०१७ रोजी माझ्या सही-शिक्यानिशी 
देण्यात आला आहे . 


जालना, ६ मार्च, २०१७. 


जालना, ६ मार्च, २०१७ . 


आर . टी . इतवारे , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, जालना. 


आर . टी . इतवारे , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , जालना . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल / मे २७-३ , २०१७ : वैशाख ७-१३, शके १९३९ 


003 


३७ 


36 


BY DISTRICT & SESSIONS JUDGE 


BY DISTRICT & SESSIONS JUDGE 


OFFICE ORDER 


OFFICE ORDER 


( No . B -2 /29 of 2017) 


(No. B - 2/28 of 2017 ) 


READ :- Application dated 18 /02 /2017 submit 
ted by Smt. J .R . Pulate , 2nd Jt. Civil Judge ( S . D .) 
Jalna for grant of earned leave and order passed on it . 


READ :- Application dated 6 /03 /2017 submitted 
by Smt. S . D . Soni, Jt. Civil Judge (J . D .) & JMFC , 
Jalna for grant of earned leave and order passed on it. 


No./Estt./939 of 2017 . - The Principal District & 
Sessions Judge, Jalna is pleased to grant earned leave 
for (05 ) days w .e.f. 9 /03 / 2017 to 10 /03 /2017 and 16 / 
3 /2017 to 18 /3 /2017 to Smt. J.R . Pulate , 2nd Jt. Civil 
Judge (S .D .) Jalna . 


No./Estt ./938 of 2017 . - The Principal District & 
Sessions Judge , Jalna is pleased to grant earned leave 
for (02 ) days w .e.f. 6 /03 /2017 to 7 /03 /2017 to Smt. 
S . D .Soni, Jt. Civil Judge (J. D .) & JMFC , Jalna . 


On return from the said leave Smt. S . D .Soni, is 
reposted as Jt. Civil Judge (J .D .) & JMFC , Jalna. 


On return from the said leave Smt. J. R . Pulate , is 
reposted as 2nd Jt. Civil Judge (S . D .) Jalna . 


No Locum tenens is necessary. 


No Locum tenens is necessary . 


Certified under note 2 below M . C .S . ( Pay ) Rule 
39 that, Smt. J. R . Pulate , would have continued to 
officiate as 2nd Jt. Civil Judge ( S . D .) Jalna had she 
not proceed on leave for the above period . 


Certified under note 2 below M .C .S . (Pay) Rule 
39 that, Smt. S .D .Soni, would have continued to of 
ficiate as Jt. Civil Judge (J.D .) & JMFC , Jalna had she 
not proceed on leave for the above period 


In her absence the charge of her Court is kept with 
Shri S . K .Mungilwar, 3rd Jt. Civil Judge (S .D .) Jalna 
in addition to his own duties . 


In her absence the charge of her Court is kept 
with Shri G . B . Pawar, 5th Jt . Civil Judge (J. D .) & 
JMFC , Jalna in addition to his own duties. 


Note has been taken in the Service Book of the 
concerned . 


Note has been taken in the Service Book of the 
concerned . 


Jalna , 6 March 2017 . 


Jalna, 6 March 2017 . 

Smt. S .S . Kosamkar, 
Principal District & Sessions Judge , Jalna. 


Smt. S .S . Kosamkar, 
Principal District & Sessions Judge , Jalna . 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


७८४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल / मे २७-३ , २०१७ : वैशाख ७- १३ , शके १९३९ 


भाग १ - पुरवणी 


३९ 


जिल्हा उपनिबंधक यांजकडून 


ल0000 


वाचा :- 1 ) महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी विक्री ( विकास व विनियमन ) अधिनियमन 1963 चे कलम 14( 4 ) अ 

2 ) महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी विक्री ( विकास व विनियमन ) अधिनियमन 1967 चे नियम 83 नुसार 
3 ) निवडणुक निर्णय अधिकारी कृषि उत्पन्न बाजार समिती , ताडकळस तथा सहाय्यक निबंधक ,प्रशासन ) 
यांचेनिकाल पत्र दिनांक :-17/ 04 / 2017 . 

अधिसूचना 
जा .क्र .जिउनि/निवडणुक / कृउबास ताडकळस / अधिसुचना/ / 2017.- महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न बाजार खरेदी विक्री (विकास व 
विनियिमन ) अधिनियम 1963 चे कलम 14 ( 4 ) अ , ब नियम 83 अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करुन मा . जी . जी . पुरी , जिल्हा 
उपनिबंधक सहकाकरी संस्था , कृषि उत्पन्न बाजार समिती , ताडकळस, जि . परभणी च्या प्रदान सन 2017 - 2022 या कालावधीसाठी 
मतदार संघनिहाय निवडून आलेल्या नवनिर्वाचित सदस्यांची नांवे खालील प्रमाणे पसिध्दी करीत आहे . 

नमुना 11 क 

(नियम 83 पहा ) 
अ .क्रं | निवडून आलेल्या निवडून आलेल्या सभासदांचा 

ज्या मतदार संघातून निवडून आले 
सभासदांचे नांव 

संपूर्ण पत्ता 

आहेत तो मतदार संघ 
| अंबोरे दिलीप रामराव मु . पो .ताडकळस ता .पुर्णा जि . परभणी सहकारी संस्था सर्वसाधारण 
| जाधव पंडित बळीराम मु. पो .मजलापूर ता .पुर्णा जि .परभणी | सहकारी संस्था सर्वसाधारण 

जोगदंड अंकुश ग्यानदेव | मु .. देवठाणा पो . वझूर ता .पुर्णा जि . परभणी | सहकारी संस्था सर्वसाधारण 
4 ) | पौळ पांडुरंग नामदेव मु ..माहेर पो . देऊळगांव ता .पुर्णा जि . परभणी सहकारी संस्था सर्वसाधारण 

| भोसले रंगनाथ रामराव मु . पो. ताडकळस ता .पुर्णा जि . परभणी सहकारी संस्था सर्वसाधारण 

| रुद्रवार चंद्रकांत किशनराव | मु .. पो. ताडकळस ता .पुर्णा जि . परभणी सहकारी संस्था सर्वसाधारण 
7 ) | वरपुडकर अजित अनिलराव | मु ..वरपुड पो.मिरखेल ता .पुर्णा जि . परभणी सहकारी संस्था सर्वसाधारण 

अवरगंड रेखा अंकुशराव | मु .माखणी पो . ताडकळस ता .पुर्णा जि . परभणी | सहकारी संस्था महिला राखीव 
काळे द्रौपदी उध्दवराव | मु .. धा .काळे पो .कळगांव ता.पुर्णा जि . परभणी सहकारी संस्था महिला राखीव 

| भालेराव प्रयागबाई अम्रता || मु. महागांव पो .कळगांव ता.पुर्णा जि . परभणी सहकारी संस्था इतर मागासवर्गीय 
11 ) सलगर भगवान गंगाराम | मु.फुलकळस पो .ताडकळस ता .पुर्णा सहकारी संस्थाविजा/ भज / विमाप्र 
जोगदंड रामा उत्तमराव | म . इठलापुर पो . मजलापूर ता .पूर्णा 

ग्रामपंचायत सर्व साधरण 
13 ) | डुबे भागवत धोंडीबा मु ..बलसाबु पो.मिरखेल ता .पुर्णा जि . परभणी | ग्रामपंचायत सर्व साधरण 
14) | खंदारे अशा साहेब मु.बानेगांव पो .कळगांव ता .पुर्णा जि .परभणी ग्रामपंचायत अजा/ अज 
15 ) |हिंगे रुपाताई रामेश्वर मु . पो.मजलापुर ता .पुर्णा जि . परभणी ग्रामपंचायत आर्थीकदृष्टया दुर्बल घ 
16 ) | मुंदडा नंदकिशोर मोहनलाल मु . पो . ताडकळस ता .पुर्णा जि . परभणी व्यापारी / आडते 
17 ) | रुद्रवार नरहरी शंकरराव | मु . पो .ताडकळस ता .पुर्णा जि . परभणी व्यापारी / आडते 

| आंबोरे बापुराव तुकाराम मु . पो .ताडकळस ता .पुर्णा जि . परभणी हमाल / मापाडी 


( जी . जी . पुरी ) 
जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था परभणी 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल /मे २७-३ , २०१७ : वैशाख ७- १३ , शके १९३९ 


७८५ 


४० 


९७ 


० .०९५ 
१ . ३०१७ 


१० 


९७ 


११ 


९७ 
| एकुण संपादित क्षेत्र 


० .०७३२ 
४ .१८९२ 


अधिसूचना (कलम १९ ) 

क्र . २०१४/ आरबी/ डेस्क - ३/ भुस /सिआर -१२० 
जिल्हाधिकारी कार्यालय नांदेड 

दिनांक : ३०- ०९ - २०१६ 
भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना उचित नुकसान 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

क्र . २०१४/ भुसं /सिआर- १२ ज्याअर्थी, समुचित शासन 
असलेल्या नांदेड जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्याने भूमिसंपादन , पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश 
" उक्त अधिनियम " असा केला आहे .) यांच्या कलम ११ च्या पोट 
कलम (१ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून , 
अधिसुचना क्रमांक २९ दि .१७- १२ - २०१५ अन्वये प्रारंभीक अधिसूचना 
काढली आहे . आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , या 
सोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन 
केलेल्या जमिनीची , अनुसूची दोन मध्ये अधिक तपशिलवार विनिर्दिष्ट 
केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तीची 
आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 

आणि ज्याअर्थी, नांदेड (जिल्ह्याच्या ) जिल्हाधिकाऱ्याने 
कलम १५ च्या पोट कलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही 
असल्यास विचारात घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
उक्त जमीन संपादन करण्याची आवश्यकता आहे . याबाबत त्याची 
खात्री पटली आहे ; आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ 
च्या पोटकलम ( १) च्या तरतुदीन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे . असे याद्वारे घोषित करण्यात येत 


अनुसूची दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपा बाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव : वर्धा- यवतमाळ-नांदेड (व्हाया पुसद ) नवीन ब्रॉडगेज 
रेल्वे मार्गाकरीता भूसंपादन . 
प्रकल्प कामाचे वर्णनः मौ.चिंचगव्हाण , ता . हदगाव, जि .नांदेड येथील 
उक्त गटातील जमीन वर्धा- यवतमाळ - नांदेड ( व्हाया पुसद ) नवीन ब्रॉडगेज 
रेल्वे मार्ग करीता संपादन करणे. 
समाजाला होणारे लाभ : दळण वळण सुविधेत वाढ . 

अनुसूची तीन 

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
गावाचे नांव : चिंचगव्हाण तालुका-हदगाव. जिल्हा- नांदेड . 
अ.क्र . भूमापन क्रमांक किंवा गट नंबर | क्षेत्र (हेक्टर मध्ये) 

- लागू नाही - 


अनुसूची चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 

- लागु नाही - 
टिपः उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन 
अधिकारी, हदगाव पहिला मजला , ता .हदगाव जि . नांदेड या कार्यालयात 
निरीक्षण करता येईल . 


आहे . 


दिनांक : ३० - ०९ - २०१६ 
ठिकाण : नांदेड 


स्वाक्षरीत 
जिल्हाधिकारी नांदेड करिता 


४१ 


आणि ज्याअर्थी, अनुसुची तीन मध्ये अधिक तपशिलवार 
वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधीत कुटूंबियाच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या 
प्रयोजनासाठी " पुनर्वसावहत क्षेत्र " म्हणून निर्धारीत केले असल्याचे 
याद्वारे घोषीत केले जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा 
सारांश अनुसूचि चार मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड 
( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त 
अधिनियमान्वये जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उप विभागीय 
अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी हदगाव यास पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूचि एक 
संपादित करावयाच्या जमीनीचे वर्णन 
गावाचे नांव : चिंचगव्हाण तालुका- हदगाव . जिल्हा-नांदेड . 
अ .क्र . भूमापन क्रमांक किंवा गट नंबर क्षेत्र ( हेक्टर मध्ये ) 
९५ 

० . १५४८ 
९६ 

० . २६५२ 
० . ६२८३ 
० . ४९८२ 

० . ३४५१ 
९६ 

० .६१०३ 
० . २१७४ 


अधिसूचना ( कलम १९ ) 

क्र . २०१४ / आरबी/ डेस्क -३/ भुस/सिआर -९० 
जिल्हाधिकारी कार्यालय नांदेड 

दिनांक : ३० - ०९- २०१६ 
भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना उचित नुकसान 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

क्र . २०१४/ भुसं/सिआर- १० ज्याअर्थी, समुचित शासन 
असलेल्या नांदेड जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्याने भूमिसंपादन, पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचानिर्देश 
" उक्त अधिनियम " असा केला आहे.) यांच्या कलम ११ च्या पोट 
कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून , 
अधिसुचना क्रमांक २७ दि .१७-१२- २०१५ अन्वये प्रारंभीक अधिसूचना 
काढली आहे . आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , या 


९६ 


९६ 


९६ 


७८६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल / मे २७-३, २०१७ : वैशाख ७- १३ , शके १९३९ 


भाग १ - पुरवणी 


प्रकल्पाचे नांव : वर्धा- यवतमाळ-नांदेड ( व्हाया पुसद ) नवीन ब्रॉडगेज 
रेल्वे मार्गाकरीता भूसंपादन . 
प्रकल्प कामाचे वर्णन : मौ . करमोडी , ता .हदगाव , जि . नांदेड येथील 
उक्त गटातील जमीन वर्धा- यवतमाळ - नांदेड ( व्हाया पुसद ) नवीन 
ब्रॉडगेज रेल्वे मार्ग करीता संपादन करणे . 
समाजाला होणारे लाभः दळण वळण सुविधेत वाढ . 

अनुसूची तीन 

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
गावाचे नांव : मौ . करमोडी तालुका- हदगाव . जिल्हा-नांदेड . 
अ .क्र . भूमापन क्रमांक किंवा गट नंबर क्षेत्र ( हेक्टर मध्ये ) । 

- लागू नाही - 


अनुसूची चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 

- लागु नाही - 


टिप : उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन 
अधिकारी , हदगाव पहिला मजला, ता . हदगाव जि .नांदेड या कार्यालयात 
निरीक्षण करता येईल . 


सोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन 
केलेल्या जमिनीची , अनुसूची दोन मध्ये अधिक तपशिलवार विनिर्दिष्ट 
केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तीची 
आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 

आणि ज्याअर्थी, नांदेड (जिल्ह्याच्या ) जिल्हाधिकाऱ्याने 
कलम १५ च्या पोट कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही 
असल्यास विचारात घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
उक्त जमीन संपादन करण्याची आवश्यकता आहे . याबाबत त्याची 
खात्री पटली आहे ; आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ 
च्या पोटकलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे . असे याद्वारे घोषित करण्यात येत 
आहे . 

आणि ज्याअर्थी, अनुसुची तीन मध्ये अधिक तपशिलवार 
वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधीत कुटूंबियाच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या 
प्रयोजनासाठी “ पुनर्वसावहत क्षेत्र " म्हणून निर्धारीत केले असल्याचे 
याद्वारे घोषीत केले जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा 
सारांश अनुसूचि चार मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड 
( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त 
अधिनियमान्वये जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उप विभागीय 
अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी हदगाव यास पदनिर्देशित करीत आहे. 

अनुसूचि एक 
संपादित करावयाच्या जमीनीचे वर्णन 
गावाचे नांव: मौ . करमोडी तालुका-हदगाव . जिल्हा- नांदेड . 
अ.क्र . भूमापन क्रमांक किंवा गट नंबर | क्षेत्र ( हेक्टर मध्ये ) 

० . ४५ 
१३ १०० 

० .१७ 
१०२ 

० . २४ 
१०३ 

० .०१ 
१०४ 

० . १९ 
१७ 

० . १२ 
१८ १०६ 

० . १४ 
११३ 

० . १५ 
११४ 

० . १४ 
२१ ११५ 

० . १९ 
२२ ११६ 

० .१५ 
२३ ११८ 

० . ५७ 
२४ १२१ 

० . १७ 
२५ १०७ 

० .०१ 
११७ 
२७ १२० 

० .०३ 
एकुण संपादित क्षेत्र ।। २ . ७४ 

अनुसूची दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपा बाबत विवरण 


दिनांक : ३०-०९- २०१६ 
ठिकाण : नांदेड 


स्वाक्षरीत 
जिल्हाधिकारी नांदेड करिता 


१२ 


९४ 


१४ 


१५ 


१६ 


१०५ 


१९ 


२० 


४२ 
अधिसूचना ( कलम १९ ) 

क्र .२०१४/ आरबी/ डेस्क - ३/ भुस /सिआर- ८७ 
जिल्हाधिकारी कार्यालय नांदेड 

दिनांक : 
भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना उचित नुकसान 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

क्र .२०१४ / भुसं /सिआर-०७ ज्याअर्थी, समुचित शासन 
असलेल्या नांदेड जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्याने भूमिसंपादन , पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश 
" उक्त अधिनियम " असा केला आहे .) यांच्या कलम ११ च्या पोट 
कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून, 
अधिसुचना क्रमांक २४ दि . १७- १२- २०१५ अन्वये प्रारंभीक अधिसूचना 
काढली आहे . आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , या 
सोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन 
केलेल्या जमिनीची , अनुसूची दोन मध्ये अधिक तपशिलवार विनिर्दिष्ट 
केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तीची 
आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे. 

आणि ज्याअर्थी, नांदेड (जिल्ह्याच्या ) जिल्हाधिकाऱ्याने 
कलम १५ च्या पोट कलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही 
असल्यास विचारात घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 


२६ 


० .०१ 


| ५१ 


५४ 


३ पै 


५६ 


५८ 


२ पै 
२ पै 
२ पै 


६० 
६१ 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल / मे २७- ३ , २०१७ : वैशाख ७-१३ , शके १९३९ 

७८७ 
उक्त जमीन संपादन करण्याची आवश्यकता आहे . याबाबत त्याची 

१५० पै 

० . ७४ 
खात्री पटली आहे ; आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ 

५२ १५० पै 

० . ५१ 
च्या पोटकलम ( १) च्या तरतुदीन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे . असे याद्वारे घोषित करण्यात येत 

५३ १५० पै 

० .०९ 
आहे . 

१५१ पै 

० .८० 
आणि ज्याअर्थी, अनुसुची तीन मध्ये अधिक तपशिलवार ५५ 

० . ३७ 
वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधीत कुटूंबियाच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या 

० .१४ 
प्रयोजनासाठी “ पुनर्वसावहत क्षेत्र " म्हणून निर्धारीत केले असल्याचे 

५७ 

० .४६ 
याद्वारे घोषीत केले जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा 
सारांश अनुसूचि चार मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे ; 

० . २५ 
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड 

५९ 

० . ३६ 
( छ ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त 

० . ५८ 
अधिनियमान्वये जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उप विभागीय 

९९ पै 

० . १८ 
अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी हदगाव यास पदनिर्देशित करीत आहे. 

एकूण संपादित क्षेत्र 

१३ . ४० 
अनुसूचि एक 
संपादित करावयाच्या जमीनीचेवर्णन 
गावाचे नांव: मौ . बरडशेवाळा तालुका- हदगाव . जिल्हा- नांदेड . 

अनुसूची दोन 
अ.क्र . भूमापन क्रमांक किंवा गट नंबर क्षेत्र ( हेक्टर मध्ये ) 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपा बाबत विवरण 
२८ 

० . १० 

प्रकल्पाचे नांवः वर्धा- यवतमाळ- नांदेड ( व्हाया पुसद ) नवीन ब्रॉडगेज 

रेल्वे मार्गाकरीता भूसंपादन . 
८४ पै 

० . २७ 
८४ पै 

प्रकल्प कामाचे वर्णन : मौ .बरडशेवाळा, ता .हदगाव , जि .नांदेड येथील 
० . २१ 

उक्त गटातील जमीन वर्धा- यवतमाळ - नांदेड (व्हाया पुसद ) नवीन 
८५ पै ० . २५ 

ब्रॉडगेज रेल्वे मार्ग करीता संपादन करणे . 
८५ पै ० . २२ 

समाजाला होणारे लाभः दळण वळण सुविधेत वाढ . 
८५ पै ० .०३ 

अनुसूची तीन 
८६ पै ० . ३९ 

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
३५ ८७ पै ० .०४ 

गावाचे नांव : मौ .बरडशेवाळा तालुका-हदगाव . जिल्हा-नांदेड . 
३६ ८९ पै 

० .०६ 

अ .क्र . भूमापन क्रमांक किंवा गट नंबर क्षेत्र ( हेक्टर मध्ये ) | 
३७ ९२ पै 

० . २१ 

- लागू नाही - 
९२ पै 

० .७६ 


८३ पै 


२९ 


३० 


३१ 


३३ 


३४ 


३८ 


३९ 


९३ पै 


० . ४३ 


४० 


० . २३ 
० .१२ 


अनुसूची चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 

- लागु नाही - 


९३ पै 
९३ पै 
९५ पै 
८८ पै 


४१ 


४२ 


० .८५ 


४३ 


० . ४४ 


टिपः उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन 
अधिकारी , हदगाव पहिला मजला , ता .हदगाव जि .नांदेड या कार्यालयात 
निरीक्षण करता येईल . 


० .३४ 
० . १९ 


७८ पैकी 


० . १७ 


दिनांक : ३०- ०९ - २०१६ 
ठिकाण : नांदेड 


स्वाक्षरीत 
जिल्हाधिकारी नांदेड करिता 


४५ 


१ . १९ 


४६ 


० .०७ 


४७ 


० . ८३ 


१६० पै 
१६० पै 
१५४ पै 
१५२ पै 
१५२ पै 
१४९ पै 


४८ 


० . ०८ 
० . ७० 


४९ 


५० 


० . ७४ 


४३ 


७६ 


७८ 


७९ 


مارة|بيه 


८४ 


८६ 


८८ 


६३ पै 
६४ पै 
६५ पै 
६५ पै 


९१ 


७८८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल / मे २७-३ , २०१७ : वैशाख ७- १३ , शके १९३९ भाग १ - पुरवणी 

७४ ४९ पै 

० . ६० 
जिल्हाधिकारी यांजकडून 

७५ ५० पै 

० .८७ 
क्र .२०१४ / आरबी/ डेस्क - ३/ भुस /सिआर -८९ - अधिसूचना ( कलम १९ ) 

५१ पै 

_ _ ० . २८ 
भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना उचित नुकसान 

७७ ५४ पै 

० . ५० 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

५५ पै 

२ .०२ 
क्र . २०१४/ भुसं /सिआर -०५ ज्याअर्थी, समुचित शासन 
असलेल्या नांदेड जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्याने भूमिसंपादन , पुनर्वसन 

५६ पै 

० . ५१ 
व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा ८० 

५७ पै 

१ . १७ 
हक्क अधिनियम २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश 

५८ पै 

१ . ४९ 
" उक्त अधिनियम " असा केला आहे .) यांच्या कलम ११ च्या पोट 
कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून, 

५९ पै 

२ .८२ 
अधिसुचना क्रमांक २२ दि .२५- ०८ - २०१५ अन्वये प्रारंभीक अधिसूचना 

५९ पै 

० . ४५ 
काढली आहे. आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , या 

६० पै 

१ .०५ 
सोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन 
केलेल्या जमिनीची, अनुसूची दोन मध्ये अधिक तपशिलवार विनिर्दिष्ट 

६० पै 

० . ०८ 
केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तीची 

६० पै 

० . ७६ 
आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 

८७ ६० पै 

० .१२ 
आणि ज्याअर्थी, नांदेड (जिल्ह्याच्या ) जिल्हाधिकाऱ्याने 
कलम १५ च्या पोट कलम ( २) अन्वयेदिलेला अहवाल , कोणताही 

६१ पै 

१ .०४ 
असल्यास विचारात घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ८९ 

२ .८० 
उक्त जमीन संपादन करण्याची आवश्यकता आहे . याबाबत त्याची 

० . ६८ 
खात्री पटली आहे ; आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ 
च्या पोटकलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 

० . २३ 
उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे . असे याद्वारे घोषित करण्यात येत ९२ 

० .०७ 
आहे . 

६५ पै 

० . १० 
___ आणि ज्याअर्थी, अनुसुची तीन मध्ये अधिक तपशिलवार 
वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधीत कुटूंबियाच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या 

एकुण संपादित क्षेत्र | २५ .६४ 
प्रयोजनासाठी " पुनर्वसावहत क्षेत्र " म्हणून निर्धारीत केले असल्याचे 
याद्वारे घोषीत केले जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा 

___ अनुसूची दोन 
सारांश अनुसूचि चार मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे ; 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपा बाबत विवरण 
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड 

प्रकल्पाचे नांव : वर्धा- यवतमाळ - नांदेड ( व्हाया पुसद ) नवीन ब्रॉडगेज 
( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त 

रेल्वे मार्गाकरीता भूसंपादन . 
अधिनियमान्वये जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उप विभागीय 
अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी हदगाव यास पदनिर्देशित करीत आहे. प्रकल्प कामाचे वर्णन : मौ .बामणी, ता. हदगाव , जि . नांदेड येथील 
अनुसूचि एक 

उक्त गटातील जमीन वर्धा- यवतमाळ -नांदेड ( व्हाया पुसद ) नवीन 
संपादित करावयाच्या जमीनीचे वर्णन 

ब्रॉडगेज रेल्वे मार्ग करीता संपादन करणे . 
गावाचे नांव : मौ .बामणी तालुका- हदगाव . जिल्हा-नांदेड . समाजाला होणारे लाभ : दळण वळण सुविधेत वाढ . 
अ.क्र . भूमापन क्रमांक किंवा गट नंबर | क्षेत्र ( हेक्टर मध्ये ) 

अनुसूची तीन 
३६ पै ० . २६ 

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
६3 ३६ पै ० . ३१ 

गावाचे नांव : मौ .बामणी तालुका- हदगाव जिल्हा- नांदेड. 
३६ पै ० . २३ 

अ .क्र . भूमापन क्रमांक किंवा गट नंबर क्षेत्र ( हेक्टर मध्ये ) 
३९ पै ० .०२ 

- लागू नाही - 
३८ पै । १ .०५ 

अनुसूची चार 
३७ पै ० . ३५ 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
४३ पै १ .७५ 

- लागु नाही - 
४४ पै ० .८९ 

टिपः उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन 

अधिकारी , हदगाव पहिला मजला, ता . हदगाव जि . नांदेड या कार्यालयात निरीक्षण 
७० ४५ पै ० . ९० 

करता येईल . 
७१ 

१ . ६८ 
४७ पै ० .३३ दिनांक : ३० - ०९ - २०१६ 

स्वाक्षरीत 
ठिकाण : नांदेड 

जिल्हाधिकारी नांदेड करिता 
७३ ४८ पै 

० . २३ 


६४ 


६५ 


६६ 


६७ 


६८ 


६९ 


४६ पै 


७२ 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल / मे २७ -३, २०१७ : वैशाख ७-१३, शके १९३९ 


७८९ 


Va 


९ पै 


१० 


११ 


८ पै 
६ पै 
१९ पै 


१२ 


१३ 


१४ 


३८ पै 


१५ 


३७ पै 


३४ पै 


० . २२ 
० .२२ 
० . ७४ 
० . २९ 
० .०३ 
० . ६६ 
० . १३ 
० . २० 
० . ७६ 
० . २५ 
० . ३५ 
० . २४ 
० .५१ 
० . ५० 
० . ३४ 
० . ३८ 
० .०५ 
० . ३२ 
० . ११ 
० .०१ 
० . ६७ 
० .८४ 
० .०४ 
० . ६४ 
० . ९९ 
० . २६ 
११ . २६ 


३३ पै 


४९ पै 


IAOMG|CAD 


४४ 
अधिसूचना (कलम १९ ) 
क्र . २०१४/ आरबी/ डेस्क -३/ भुस/सिआर-९४ 
जिल्हाधिकारी कार्यालय नांदेड 

दिनांक : ०८- ०३-२०१७ 
भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना उचित नुकसान भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

क्र . २०१४/ भुसं /सिआर- ०९ ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या 
नांदेड जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्याने भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत 
करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम 
२०१३ (२०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिनियम " 
असा केला आहे .) यांच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( १) द्वारे प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून , अधिसुचना क्रमांक २६ 
दि .२५- ०८ - २०१५ अन्वये प्रारंभीक अधिसूचना काढली आहे. आणि त्याद्वारे 
असे अधिसूचित केले आहे की , या सोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये 
अधिक तपशिलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची दोन मध्ये 
अधिक तपशिलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा तीची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 

आणि ज्याअर्थी, नांदेड (जिल्ह्याच्या ) जिल्हाधिकाऱ्याने कलम 
१५ च्या पोट कलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास 
विचारात घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन 
संपादन करण्याची आवश्यकता आहे . याबाबत त्याची खात्री पटली 
आहे; आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम (१ ) 
च्या तरतुदीन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची 
आवश्यकता आहे . असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि ज्याअर्थी, अनुसुची तीन मध्ये अधिक तपशिलवार 
वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधीत कुटूंबियाच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या 
प्रयोजनासाठी " पुनर्वसावहत क्षेत्र" म्हणून निर्धारीत केले असल्याचे 
याद्वारे घोषीत केले जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा 
सारांश अनुसूचि चार मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड 
( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उप विभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी हदगाव यास पदनिर्देशित करीत आहे. 

अनुसूचि एक 
संपादित करावयाच्या जमीनीचे वर्णन 
गावाचे नांवः मौजे वरवट तालुका- हदगाव . जिल्हा- नांदेड . 
अ .क्र . भूमापन क्रमांक किवा गट नंबर क्षेत्र ( हेक्टर मध्ये ) 

० . २९ 
० .११ 
० . ११ 

० . १३ 
१५ पै 

० . ०८ 


३० पै 


५० पै 
५६ पै 


نه 


५७ पै 


به 
بره 


। 


एकुण संपादित क्षेत्र । 


अनुसूची दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपा बाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव : भूसंपादन प्रस्ताव - वर्धा- नांदेड नवी ब्रॉडगेज रेल्वे 
लाईन व्हाया यवतमाळ पुसद , मौ .वरवट ता .हदगाव जि .नांदेड . 
प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : उपरोक्त गट क्रमांकातील जमिनीचे भूसंपादन 
करून तिथे वर्धा-नांदेड नविन रेल्वे मार्ग करण्याबाबत . 
समाजाला होणारे लाभःआर्थिक , पायाभूत , सोईसुविधेत वाढ होणे . 

___ अनुसूची तीन 

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
गावाचे नांव : मौ . वरवट तालुका- हदगाव . जिल्हा-नांदेड . 
अ. क्र . भूमापन क्रमांक किंवा गट नंबर क्षेत्र ( हेक्टर मध्ये ) 
___ - लागू नाही - 

अनुसूची चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 

- लाग नाही - 
टिपः उक्त जमिनीच्या नकाशाचेनिरीक्षण उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन 
अधिकारी , हदगाव , ता . हदगाव जि . नांदेड यांच्या कार्यालयात करता येईल. 


- 


१३ पै 


| 


१४ पै 


| 


|u 


० .०९ 


१० पै 


9 


० . ७० 


दिनांक : ०८ - ०३ - २०१७ 
ठिकाण : नांदेड 


स्वाक्षरीत 
जिल्हाधिकारी नांदेड करिता 


७९० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल / मे २७- ३ , २०१७ : वैशाख ७- १३ , शके १९३९ 


भाग १ - पुरवणी 


४५ 


उप विभागीय अधिकारी, उमरगा यांनी त्यांचे पत्र दिनांक १६.०६ . २०१६ 


अन्वये अहवाल सादर केला आहे . सदर अहवालाचे अवलोकन केले 


असता , नगरपंचायत लोहारा ( बु .) साठीच्या निवडणुकीमध्ये श्रीमती अंबिका 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 
वाचाः १ . मा . राज्य निवडणूक , आयोग यांचे आदेश क्र . एमईसी 

१९९५/ १०१/कार्या-३/ दि .०७.०२.१९९५ 
२. मा . राज्य निवडणूक आयोग यांचे आदेश दिनांक 


सुरेश सुतार यांनी निवडणुकीत केलेल्या खर्चाचा हिशोब मा . राज्य निवडणूक 


आयोग यांचे आदेशानुसार मुदतीत व रितसर सादर केला नसल्याचे नमूद 
केले आहे . 


०५.०६ .२०१० . 
३ . जिल्हाधिकारी , उस्मानाबाद यांचे आदेश क्र . २०१६ / नपप्र / 


करण्यात आले होते . त्यानुषंगाने सदर प्रकरणात वेळोवेळी सुनावण्या 


घेण्यात आल्या आहेत . परंतु गैरअर्जदार श्रीमती अंबिका सुरेश सुतार यांना 


कार्या-१/ कावी -१८१ दि . १८ .०६.२०१६ . 
४ .जिल्हाधिकारी , उस्मानाबाद यांची नोटीस क्र . २०१६/ नपप्र / 
कार्या-१/ कावी- १८१ दि . २०.०७.२०१६ 


वारंवार नोटीस बजावुनही खुलासा सादर केलेला नाही . तसेच उप विभागीय 
अधिकारी , उमरगा यांनी त्यांचे अहवालात गैरअर्जदार यांचा खर्च प्राप्त 


असल्याचे नमूद केले आहे . परंतु जिल्हा प्रशासन अधिकारी यांनी सदर 


जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद यांचे न्यायालयात 


अहवालाचे व खर्चाच्या मुळ अभिलेख्याचे अवलोकन केले असता , सदर 
उमेदवारच्या संदर्भात शपथपत्र अभिसाक्षांकित केलेले नाही, असे नमुद 


गैरअर्जदार:- श्रीमती अंबिका सुरेश सुतार 


केल्याचेदिसुन येते . 


: - आदेश -: 


क्रमांक - २०१६/ नपाप्र/ कार्या-१ / कावी -५०८ .- मा . आयुक्त , राज्य निवडणूक 


ज्या अर्थी मा . राज्य निवडणूक आयोगाने निर्धारीत केलेल्या वेळेमध्ये 
आणि आवश्यक केलेल्या रितीने, निवडणूक खर्चाचाहिशोब श्रीमती अंबिका 
सुरेश सुतार यांनी सादर करण्यात कसूर केली आहे आणि अशाप्रकारे 
कसूरीच्या पृष्टयार्थ त्यांच्याकडे कोणतेही योग्य कारण व समर्थन नाही 


आयोग , महाराष्ट्र यांचे आदेश दिनांक ०७.०२. १९९५ नुसार नगरपरिषदांच्या 


निवडणुकीमध्ये निवडणूक लढविणा - या उमेदवारांनी निवडणुकीत केलेल्या 


अशी माझी धारण झाली आहे . 


खर्चाचा हिशोब निवडणुकीचा निकाल जाहिर झाल्यापासुन तीस दिवसाच्या 
आत जिल्हाधिकारी अथवा जिल्हाधिकारी यांनी प्राधीकृत केलेल्या 


उपजिल्हाधिकारी संवर्गातील अधिकारी यांचेकडे सादर करणे बंधनकारक 


आहे . 


ज्या अर्थी नगरपरिषद सार्वत्रिक निवडणूक नगरपंचायत लोहारा ( बु. ) 
२०१६ मधील निवडणूक लढविणा - या उमेदवारांनी निवडणुकीत केलेल्या 
खर्चाचा हिशोब विहित प्रपत्रात शपथपत्रासह प्राधिकृत अधिकारी यांचेकडे 
सादर करण्याविषयी जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे आदेश क्र . २०१६/ नपप्र / 


त्या अर्थी महाराष्ट्र राज्य नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक 
नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम १६ ( १ ड ) मधील तरतुदीनुसार आणि 
मा . आयुक्त , राज्य निवडणुक आयोग , महाराष्ट्र यांनी दिनांक ०५ .०६.२०१० 
च्या आदेशान्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार मी . अविनाश पाठक , 
जिल्हाधिकारी, उस्मानाबाद या आदेशाव्दारे लोहारा ( बु .) नगरपंचायत 
सार्वत्रिक निवडणूक २०१६ मध्ये निवडणूक लढविणा- या श्रीमती अंबिका 
सुरेश सुतार यांना या आदेशाच्या दिनांकापासून तीन वर्षाच्या कालावधीीकरीता 
पालिका सदस्य होण्यासाठी निवडणूक लढविण्यास अनर्ह घोषीत करीत 


कार्या-१/ कावी १८१ दि . १८ .०६ .२०१६ अन्वये सुचित केले होते . 


आहे. 


प्रस्तुत प्रकरणात नगरपरिषद सार्वत्रिक निवडणुक लोहारा (बु.) करीता 
खर्चाचा हिशोब घेण्याकरिता उप विभागीय अधिकारी , उमरगा यांना प्राधिकृत 


ठिकाण : - उस्मानाबाद 


करण्यात आले होते . ज्या अर्थी नगरपरिषद सार्वत्रिक निवडणुकीचा निकाल 


दिनांक :- / ०४/ २०१७ 


दिनांक १८.०४ .२०१६ रोजी जाहिर झाला असून , निवडणूक लढविणा- या 
उमेदवारांनी निवडणुकीत केलेल्या खर्चाचा हिशोब दिनांक १७.०५. २०१६ 
पर्यंत प्राधिकृत अधिकारी यांचेकडे सादर करणे बंधनकारक होते . 


( अविनाश पाठक ) 
जिल्हाधिकारी , उस्मानाबाद . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल/मे २७-३ , २०१७ : वैशाख ७-१३ , शके १९३९ 


७९१ 


दिनांक १७.०५. २०१६ पर्यंत प्राधिककृत अधिकारी यांचेकडे सादर करणे 
बंधनकारक होते . 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


वाचाः १. मा . राज्य निवडणूक , आयोग यांचे आदेश क्र . एमईसी 


उप विभागीय अधिकारी, उमरगा यांनी त्यांचे पत्र दिनांक १६.०६. २०१६ 


अन्वये अहवाल सादर केला आहे . सदर अहवालाचे अवलोकन केले 


१९९५/ १०१/ कार्या-३/ दि .०७. ०२ .१९९५ 


२. मा . राज्य निवडणूक आयोग यांचे आदेश दिनांक 


असता , नगरपंचायत लोहारा ( बु .) साठीच्या निवडणुकीमध्ये श्रीमती 
फरिदाबादकर रेखा दयानंद यांनी निवडणुकीत केलेला खर्चाचा हिशोब मा . 
राज्य निवडणूक आयोग यांचे आदेशानुसार मुदतीत व रितसर सादर केला 
नसल्याचे नमूद केले आहे. 


०५.०६ . २०१० . 


३ . जिल्हाधिकारी , उस्मानाबाद यांचे आदेश क्र . २०१६ / नपप्र / 


कार्या- १ / कावी - १८१ दि . १८ .०६ . २०१६ . 


सदर निवडणुकीत केलेल्या खर्चाचा हिशोब प्राधिकृत अधिका -याकडे मुदतीत 


सादर न केल्यामुळे महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक 


४.जिल्हाधिकारी , उस्मानाबाद यांची नोटीस क्र . २०१६/ नपप्र / 


नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम १६ ( १ड ) अन्वये तीन वर्षे नगरपरिषद 


कार्या- १/ कावी -१८१ दि . २० .०७. २०१६ 


सदस्यासाठी निवडणूक लढविण्यास अपात्र घोषीत का करण्यात येऊ 
नये ? या बाबत दिनांक २०.०७.२०१६ रोजी नोटीस बजावुन समक्ष खुलासा 


. 


. 


. 


. . 


सादर करण्याविषयी श्रीमती फरिदाबादकर रेखा दयानंद यांना सुचित 


जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद यांचे न्यायालयात 


करण्यात आले होते . त्यानुषंगाने सदर प्रकरणात वेळोवेळी - 


गैरअर्जदार: - श्रीमती फरिदाबादकर रेखा दयानंद 


सुनावण्या घेण्यात आल्या आहेत . परंतु गैरअर्जदार श्रीमती फरिदाबादकर 


:- आदेश -: 


रेखा दयानंद यांना वारंवार नोटीस बजावुनही खुलासा सादर केलेला नाही . 


क्रमांक - २०१६/ नपाप्र / कार्या-१ / कावी- ५०८ . - मा . आयुक्त , राज्य 
निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचे आदेश दिनांक ०७.०२. १९९५ नुसार 
नगरपरिषदांच्या निवडणुकीमध्ये निवडणूक लढविणा- या उमेदवारांनी 
निवडणुकीत केलेल्या खर्चाचा हिशोब निवडणुकीचा निकाल जाहिर 
झाल्यापासुन तीस दिवसाच्या आत जिल्हाधिकारी अथवा जिल्हाधिकारी 
यांनी प्राधीकृत केलेल्या उपजिल्हाधिकारी संवर्गातील अधिकारी यांचेकडे 
सादर करणे बंधनकारक आहे . 


ज्या अर्थी राज्य निवडणूक आयोगाने निर्धारीत केलेल्या वेळेमध्ये 
आणि आवश्यक केलेल्या रितीने , निवडणूक खर्चाचा हिशोब श्रीमती 
फरिदाबादकर रेखा दयानंद यांनी सादर करण्यात कसूर केली आहे आणि 
अशाप्रकारे कसूरीच्या पृष्टयार्थ त्यांच्याकडे कोणतेही योग्य कारण व समर्थन 
नाही , अशी माझी धारण झाली आहे . 


ज्या अर्थी नगरपरिषद सार्वत्रिक निवडणूक नगरपंचायत लोहारा 


( बु .) २०१६ मधील निवडणूक लढविणा- या उमेदवारांनी निवडणुकीत केलेल्या 
खर्चाचा हिशोब विहित प्रपत्रात शपथपत्रासह प्राधिकृत अधिकारी यांचेकडे 


त्या अर्थी महाराष्ट्र राज्य नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक 
नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम १६ ( १ ड ) मधील तरतुदीनुसार आणि 
मा . आयुक्त , राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांनी दिनांक ०५. ०६.२०१० 
च्या आदेशान्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार मी . अविनाश पाठक , 
जिल्हाधिकारी , उस्मानाबाद या आदेशाव्दारे लोहारा ( बु .) नगरपंचायत 
सार्वत्रिक निवडणूक २०१६ मध्ये निवडणूक लढविणा- या श्रीमती फरिदाबादकर 
रेखा दयानंद यांना या आदेशाच्या दिनांकापासून तीन वर्षाच्या कालावधीकरीता 
पालिका सदस्य होण्यासाठी निवडणूक लढविण्यास अनर्ह घोषीत करीत 


सादर करण्याविषयी जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे आदेश क्र . २०१६/ नपप्र / 


कार्या- १/ कावी १८१ दि . १८ .०६ . २०१६ अन्वये सुचित केले होते . 


आहे . 


ठिकाण : - उस्मानाबाद 


प्रस्तुत प्रकरणात नगरपरिषद सार्वत्रिक निवडणुक लोहारा ( बु. ) 
करीता खर्चाचा हिशोब घेण्याकरिता उप विभागीय अधिकारी, उमरगा 
यांना प्राधिकृत करण्यात आले होते . ज्या अर्थी नगरपरिषद सार्वत्रिक 


दिनांक :- / ०४/ २०१७ 


निवडणीचा निकाल दिनांक १८ .०४. २०१६ रोजी जाहिर झाला असून , 


( अविनाश पाठक ) 
जिल्हाधिकारी, उस्मानाबाद . 


निवडणूक लढविणा- या उमेदवारांनी निवडणुकीत केलेला खर्चाचा हिशोब 


७९२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल / मे २७- ३ , २०१७ : वैशाख ७- १३ , शके १९३९ 


भाग १ - पुरवणी 


४७ 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 
वाचाः १. मा . राज्य निवडणूक , आयोग यांचे आदेश क्र . एमईसी 

१९९५/१०१/कार्या-३/ दि .०७.०२.१९९५ 
२. मा . राज्य निवडणूक आयोग यांचे आदेश दिनांक 

०५.०६ .२०१० . 
३. जिल्हाधिकारी , उस्मानाबाद यांचे आदेश क्र . २०१६/ नपप्र / 

कार्या-१/ कावी-१८१ दि . १८ .०६. २०१६ . 
४.जिल्हाधिकारी , उस्मानाबाद यांची नोटीस क्र . २०१६/ नपप्र / 
कार्या- १/ कावी -१८१ दि . २० .०७. २०१६ 


गोपाळ सुरेश यांनी निवडणुकीत केलेला खर्चाचा हिशोब मा . राज्य निवडणूक 
आयोग यांचे आदेशानुसार मुदतीत व रितसर सादर केला नसल्याचे नमूद 
केले आहे . 
सदर निवडणुकीत केलेल्या खर्चाचा हिशोब प्राधिकृत अधिका -याकडे मुदतीत 
सादर न केल्यामुळे महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक 
नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम १६ ( १ड ) अन्वये तीन वर्षे नगरपरिषद 
सदस्यासाठी निवडणूक लढविण्यास अपात्र घोषीत का करण्यात येऊ 
नये ? या बाबत दिनांक २०. ०७. २०१६ रोजी नोटीस बजावुन समक्ष खुलासा 
सादर करण्याविषयी श्री सुतार गोपाळ सुरेश यांना सुचित करण्यात आले 
होते . 
त्यानुषंगाने सदर प्रकरणात वेळोवेळी सुनावण्या घेण्यात आल्या आहेत . 
परंतु गैरअर्जदार श्री सुतार गोपाळ सुरेश यांना वारंवार नोटीस बजावुनही 
खुलासा सादर केलेला नाही . तसेच उप विभागीय अधिकारी, उमरगा यांनी 
त्यांचे अहवालात गैरअर्जदार यांचा खर्च प्राप्त असल्याचे नमूद केले आहे. 
परंतु जिल्हा प्रशासन अधिकारी यांनी सदर अहवालाचे व खर्चाच्या मुळ 
अभिलेख्याचे अवलोकन केले असता, सदर उमेदवारच्या संदर्भात शपथपत्र 
अभिसाक्षांकित केलेले नाही, असे नमुद केल्याचेदिसुन येते. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद यांचेन्यायालयात 

गैरअर्जदार:- श्री सुतार गोपाळ सुरेश 


:- आदेश -: 
क्रमांक -२०१६/ नपाप्र /कार्या- १/ कावी- ५०८ . - मा . आयुक्त , राज्य निवडणूक 
आयोग , महाराष्ट्र यांचे आदेश दिनांक ०७.०२. १९९५ नुसार नगरपरिषदांच्या 
निवडणुकीमध्ये निवडणूक लढविणा-या उमेदवारांनी निवडणुकीत केलेल्या 
खर्चाचा हिशोब निवडणुकीचा निकाल जाहिर झाल्यापासुन तीस दिवसाच्या 
आत जिल्हाधिकारी अथवा जिल्हाधिकारी यांनी प्राधीकृत केलेल्या 
उपजिल्हाधिकारी संवर्गातील अधिकारी यांचेकडे सादर करणे बंधनकारक 
आहे. 


ज्या अर्थी राज्य निवडणूक आयोगाने निर्धारीत केलेल्या वेळेमध्ये 
आणि आवश्यक केलेल्या रितीने, निवडणूक खर्चाचा हिशोब श्री सुतार 
गोपाळ सुरेश यांनी सादर करण्यात कसूर केली आहे आणि अशाप्रकारे 
कसूरीच्या पृष्टयार्थ त्यांच्याकडे कोणतेही योग्य कारण व समर्थन नाही 
अशी माझी धारण झाली आहे . 


ज्या अर्थी नगरपरिषद सार्वत्रिक निवडणूक नगरपंचायत लोहारा ( बु .) 
२०१६ मधील निवडणूक लढविणा- या उमेदवारांनी निवडणुकीत केलेल्या 
खर्चाचा हिशोब विहित प्रपत्रात शपथपत्रासह प्राधिकृत अधिकारी यांचेकडे 
सादर करण्याविषयी जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे आदेश क्र . २०१६ / नपप्र / 
कार्या-१/ कावी १८१ दि . १८ .०६ .२०१६ अन्वये सुचित केले होते . 


त्या अर्थी महाराष्ट्र राज्य नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक 
नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम १६ (१ ड) मधील तरतुदीनुसार आणि 
मा . आयुक्त , राज्य निवडणुक आयोग , महाराष्ट्र यांनी दिनांक ०५.०६. २०१० 
च्या आदेशान्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार मी . अविनाश पाठक, 
जिल्हाधिकारी, उस्मानाबाद या आदेशाव्दारे लोहारा ( बु .) नगरपंचायत 
सार्वत्रिक निवडणूक २०१६ मध्ये निवडणूक लढविणा- या श्री सुतार गोपाळ 
सुरेश यांना या आदेशाच्या दिनांकापासून तीन वर्षाच्या कालावधीाकरीता 
पालिका सदस्य होण्यासाठी निवडणूक लढविण्यास अनर्ह घोषीत करीत 


प्रस्तुत प्रकरणात नगरपरिषद सार्वत्रिक निवडणुक लोहारा ( बु.) करीता 
खर्चाचा हिशोब घेण्याकरिता उप विभागीय अधिकारी , उमरगा यांना प्राधिकृत 
करण्यात आले होते . ज्या अर्थी नगरपरिषद सार्वत्रिक निवडणीचा निकाल 
दिनांक १८ .०४. २०१६ रोजी जाहिर झाला असून , निवडणूक लढविणा- या 
उमेदवारांनी निवडणुकीत केलेला खर्चाचा हिशोब दिनांक १७.०५.२०१६ 
पर्यंत प्राधिककृत अधिकारी यांचेकडे सादर करणे बंधनकारक होते . 


आहे . 


ठिकाण :- उस्मानाबाद 
दिनांक :- /०४/ २०१७ 


( अविनाश पाठक ) 
जिल्हाधिकारी , उस्मानाबाद . 


उप विभागीय अधिकारी, उमरगा यांनी त्यांचे पत्र दिनांक १६.०६.२०१६ 
अन्वये अहवाल सादर केला आहे . सदर अहवालाचे अवलोकन केले 
असता, नगरपंचायत लोहारा ( बु .) साठीच्या निवडणुकीमध्ये श्री सुतार 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल/ मे २७-३ , २०१७ : वैशाख ७-१३ , शके १९३९ 


७९३ 


४८ 


असता , नगरपंचायत लोहारा ( बु .) साठीच्या निवडणुकीमध्ये श्रीमती ललिता 
किरण माळवदकर यांनी निवडणुकीत केलेला खर्चाचा हिशोब मा . राज्य 
निवडणूक आयोग यांचे आदेशानुसार मुदतीत व रितसर सादर केला 
नसल्याचे नमूद केले आहे . 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 
वाचाः १ . मा . राज्य निवडणूक , आयोग यांचे आदेश क्र . एमईसी 

१९९५ / १०१ /कार्या- ३/ दि .०७.०२. १९९५ 
२ . मा . राज्य निवडणूक आयोग यांचे आदेश दिनांक 

०५.०६ .२०१० . 
३. जिल्हाधिकारी, उस्मानाबाद यांचे आदेश क्र . २०१६/ नपप्र / 

कार्या-१/ कावी -१८१ दि . १८ .०६.२०१६ . 
४.जिल्हाधिकारी, उस्मानाबाद यांची नोटीस क्र . २०१६/ नपप्र / 
कार्या- १/ कावी- १८१ दि . २० .०७. २०१६ 


सदर निवडणुकीत केलेल्या खर्चाचा हिशोब प्राधिकृत अधिका- याकडे मुदतीत 
सादर न केल्यामुळे महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक 
नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम १६ ( १ड ) अन्वये तीन वर्षे नगरपरिषद 
सदस्यासाठी निवडणूक लढविण्यास अपात्र घोषीत का करण्यात येऊ 
नये ? या बाबत दिनांक २० . ०७.२०१६ रोजी नोटीस बजावुन समक्ष खुलासा 
सादर करण्याविषयी श्रीमती ललिता किरण माळवदकर यांना सुचित करण्यात 
आले होते . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद यांचेन्यायालयात 
गैरअर्जदार:- श्रीमती ललिता किरण माळवदकर 


त्यानुषंगाने सदर प्रकरणात वेळोवेळी सुनावण्या घेण्यात आल्या आहेत . 


परंतु गैरअर्जदार श्रीमती ललिता किरण माळवदकर यांना वारंवार नोटीस 


: - आदेश -: 


बजावुनही खुलासा सादर केलेला नाही . 


क्रमांक - २०१६/ नपाप्र/ कार्या-१/ कावी -५०८ . - मा . आयुक्त , राज्य निवडणूक 
आयोग , महाराष्ट्र यांचे आदेश दिनांक ०७.०२. १९९५ नुसार नगरपरिषदांच्या 
निवडणुकीमध्ये निवडणूक लढविणा- या उमेदवारांनी निवडणुकीत केलेल्या 
खर्चाचा हिशोब निवडणुकीचा निकाल जाहिर झाल्यापासुन तीस दिवसाच्या 
आत जिल्हाधिकारी अथवा जिल्हाधिकारी यांनी प्राधीकृत केलेल्या 
उपजिल्हाधिकारी संवर्गातील अधिकारी यांचेकडे सादर करणे बंधनकारक 


ज्या अर्थी राज्य निवडणूक आयोगाने निर्धारीत केलेल्या वेळेमध्ये 
आणि आवश्यक केलेल्या रितीने, निवडणूक खर्चाचा हिशोब श्रीमती ललिता 
किरण माळवदकर यांनी सादर करण्यात कसूर केली आहे आणि अशाप्रकारे 
कसूरीच्या पृष्टयार्थ त्यांच्याकडे कोणतेही योग्य कारण व समर्थन नाही 
अशी माझी धारण झाली आहे . 


आहे . 


ज्या अर्थी नगरपरिषद सार्वत्रिक निवडणूक नगरपंचायत लोहारा ( बु.) 
२०१६ मधील निवडणूक लढविणा- या उमेदवारांनी निवडणुकीत केलेल्या 
खर्चाचा हिशोब विहित प्रपत्रात शपथपत्रासह प्राधिकृत अधिकारी यांचेकडे 
सादर करण्याविषयी जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे आदेश क्र . २०१६/ नपप्र / 
कार्या-१ / कावी १८१ दि . १८ .०६.२०१६ अन्वये सुचित केले होते . 


त्या अर्थी महाराष्ट्र राज्य नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक 
नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम १६ ( १ ड ) मधील तरतुदीनुसार आणि 
मा . आयुक्त , राज्य निवडणुक आयोग , महाराष्ट्र यांनी दिनांक ०५.०६.२०१० 
च्या आदेशान्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार मी . अविनाश पाठक , 
जिल्हाधिकारी, उस्मानाबाद या आदेशाव्दारे लोहारा ( बु .) नगरपंचायत 
सार्वत्रिक निवडणूक २०१६ मध्ये निवडणूक लढविणा- या श्रीमती ललिता 
किरण माळवदकर यांना या आदेशाच्या दिनांकापासून तीन वर्षाच्या 
कालावधीकरीता पालिका सदस्य होण्यासाठी निवडणूक लढविण्यास अनर्ह 


प्रस्तुत प्रकरणात नगरपरिषद सार्वत्रिक निवडणुक लोहारा ( बु.) करीता 
खर्चाचाहिशोब घेण्याकरिता उप विभागीय अधिकारी , उमरगा यांना प्राधिकृत 
करण्यात आले होते . ज्या अर्थी नगरपरिषद सार्वत्रिक निवडणीचा निकाल 


घोषीत करीत आहे . 


ठिकाण :- उस्मानाबाद 


दिनांक १८.०४ .२०१६ रोजी जाहिर झाला असून , निवडणूक लढविणा- या 
उमेदवारांनी निवडणुकीत केलेला खर्चाचा हिशोब दिनांक १७.०५.२०१६ 
पर्यंत प्राधिककृत अधिकारी यांचेकडे सादर करणे बंधनकारक होते . 


दिनांक :- / ०४/ २०१७ 


( अविनाश पाठक ) 
जिल्हाधिकारी , उस्मानाबाद . 


उप विभागीय अधिकारी, उमरगा यांनी त्यांचे पत्र दिनांक १६.०६. २०१६ 
अन्वये अहवाल सादर केला आहे . सदर अहवालाचे अवलोकन केले 


७९४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल / मे २७- ३ , २०१७ : वैशाख ७- १३ , शके १९३९ 


भाग १ - पुरवणी 


४९ 


सुरेश सुतार यांनी निवडणुकीत केलेला खर्चाचा हिशोब मा . राज्य निवडणूक 
आयोग यांचे आदेशानुसार मुदतीत व रितसर सादर केला नसल्याचे नमूद 
केले आहे . 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 
वाचाः १. मा . राज्य निवडणूक , आयोग यांचे आदेश क्र . एमईसी 

१९९५/१०१/कार्या-३/ दि .०७.०२.१९९५ 
२. मा . राज्य निवडणूक आयोग यांचे आदेश दिनांक 

०५.०६ .२०१० . 
३. जिल्हाधिकारी , उस्मानाबाद यांचे आदेश क्र . २०१६/ नपप्र / 

कार्या- १ / कावी- १८१ दि . १८ .०६ . २०१६ . 
४.जिल्हाधिकारी , उस्मानाबाद यांची नोटीस क्र . २०१६/ नपप्र / 
कार्या- १/ कावी-१८१ दि .२० .०७.२०१६ 


सदर निवडणुकीत केलेल्या खर्चाचा हिशोब प्राधिकृत अधिका- याकडे मुदतीत 
सादर न केल्यामुळे महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक 
नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम १६ ( १ड ) अन्वये तीन वर्षे नगरपरिषद 
सदस्यासाठी निवडणूक लढविण्यास अपात्र घोषीत का करण्यात येऊ 
नये ? या बाबत दिनांक २०. ०७. २०१६ रोजी नोटीस बजावुन समक्ष खुलासा 
सादर करण्याविषयी श्री गोपाळ सुरेश सुतार यांना सुचित करण्यात आले 


होते . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद यांचेन्यायालयात 
____— गैरअर्जदार: श्री गोपाळ सुरेश सुतार 


त्यानुषंगाने सदर प्रकरणात वेळोवेळी सुनावण्या घेण्यात आल्या आहेत . 
परंतु गैरअर्जदार श्री गोपाळ सुरेश सुतार यांना वारंवार नोटीस बजावुनही 
खुलासा सादर केलेला नाही. तसेच उप विभागीय अधिकारी, उमरगा यांनी 
त्यांचे अहवालात गैरअर्जदार यांचा खर्च प्राप्त असल्याचे नमूद केले आहे . 
परंतु जिल्हा प्रशासन अधिकारी यांनी सदर अहवालाचे व खर्चाच्या मुळ 
अभिलेख्याचे अवलोकन केले असता , सदर उमेदवारच्या संदर्भात शपथपत्र 
अभिसाक्षांकित केलेले नाही, असे नमुद केल्याचेदिसुन येते . 


:- आदेश -: 
क्रमांक - २०१६ / नपाप्र /कार्या-१/ कावी- ५०८ . - मा . आयुक्त , राज्य निवडणूक 
आयोग , महाराष्ट्र यांचे आदेश दिनांक ०७.०२. १९९५ नुसार नगरपरिषदांच्या 
निवडणुकीमध्ये निवडणूक लढविणा- या उमेदवारांनी निवडणुकीत केलेल्या 
खर्चाचा हिशोब निवडणुकीचा निकाल जाहिर झाल्यापासुन तीस दिवसाच्या 
आत जिल्हाधिकारी अथवा जिल्हाधिकारी यांनी प्राधीकृत केलेल्या 
उपजिल्हाधिकारी संवर्गातील अधिकारी यांचेकडे सादर करणे बंधनकारक 


ज्या अर्थी राज्य निवडणूक आयोगाने निर्धारीत केलेल्या वेळेमध्ये 
आणि आवश्यक केलेल्या रितीने , निवडणूक खर्चाचा हिशोब श्री गोपाळ 
सुरेश सुतार यांनी सादर करण्यात कसूर केली आहे आणि अशाप्रकारे 
कसूरीच्या पृष्टयार्थ त्यांच्याकडे कोणतेही योग्य कारण व समर्थन नाही 
अशी माझी धारण झाली आहे . 


आहे . 


ज्या अर्थी नगरपरिषद सार्वत्रिक निवडणूक नगरपंचायत लोहारा ( बु. ) 
२०१६ मधील निवडणूक लढविणा- या उमेदवारांनी निवडणुकीत केलेल्या 
खर्चाचा हिशोब विहित प्रपत्रात शपथपत्रासह प्राधिकृत अधिकारी यांचेकडे 
सादर करण्याविषयी जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे आदेश क्र . २०१६/ नपप्र / 
कार्या-१/ कावी १८१ दि . १८.०६. २०१६ अन्वये सुचित केले होते . 


प्रस्तुत प्रकरणात नगरपरिषद सार्वत्रिक निवडणुक लोहारा (बु.) करीता 
खर्चाचा हिशोब घेण्याकरिता उप विभागीय अधिकारी, उमरगा यांना प्राधिकृत 
करण्यात आले होते . ज्या अर्थी नगरपरिषद सार्वत्रिक निवडणीचा निकाल 
दिनांक १८ . ०४ . २०१६ रोजी जाहिर झाला असून , निवडणूक लढविणा - या 
उमेदवारांनी निवडणुकीत केलेला खर्चाचा हिशोब दिनांक १७.०५. २०१६ 
पर्यंत प्राधिककृत अधिकारी यांचेकडे सादर करणे बंधनकारक होते . 


त्या अर्थी महाराष्ट्र राज्य नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक 
नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम १६ ( १ ड) मधील तरतुदीनुसार आणि 
मा . आयुक्त , राज्य निवडणुक आयोग , महाराष्ट्र यांनी दिनांक ०५ .०६. २०१० 
च्या आदेशान्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार मी . अविनाश पाठक , 
जिल्हाधिकारी , उस्मानाबाद या आदेशाव्दारे लोहारा ( बु .) नगरपंचायत 
सार्वत्रिक निवडणूक २०१६ मध्ये निवडणूक लढविणा - या श्री गोपाळ सुरेश 
सुतार यांना या आदेशाच्या दिनांकापासून तीन वर्षाच्या कालावधीकरीता 
पालिका सदस्य होण्यासाठी निवडणूक लढविण्यास अनर्ह घोषीत करीत 
आहे . 


ठिकाण :- उस्मानाबाद 
दिनांक :- / ०४/ २०१७ 


उप विभागीय अधिकारी , उमरगा यांनी त्यांचे पत्र दिनांक १६.०६. २०१६ 
अन्वये अहवाल सादर केला आहे . सदर अहवालाचे अवलोकन केले 
असता, नगरपंचायत लोहारा ( बु .) साठीच्या निवडणुकीमध्ये श्री गोपाळ 


( अविनाश पाठक ) 
जिल्हाधिकारी, उस्मानाबाद . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल/ मे २७-३ , २०१७ : वैशाख ७-१३ , शके १९३९ 


७९५ 


५० 


अन्वये अहवाल सादर केला आहे . सदर अहवालाचे अवलोकन केले 
असता, नगरपंचायत लोहारा ( बु.) साठीच्या निवडणुकीमध्ये श्रीमती स्वामी 
संगिता गुरु यांनी निवडणुकीत केलेला खर्चाचा हिशोब मा . राज्य निवडणूक 
आयोग यांचे आदेशानुसार मुदतीत व रितसर सादर केला नसल्याचे नमूद 
केले आहे . 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 
वाचाः १ . मा . राज्य निवडणूक , आयोग यांचे आदेश क्र . एमईसी 

१९९५ / १०१ /कार्या- ३/ दि .०७.०२. १९९५ 
२ . मा . राज्य निवडणूक आयोग यांचे आदेश दिनांक 

०५.०६ .२०१० . 
३. जिल्हाधिकारी, उस्मानाबाद यांचे आदेश क्र . २०१६/ नपप्र / 

कार्या-१/ कावी -१८१ दि . १८ .०६.२०१६ . 
४.जिल्हाधिकारी, उस्मानाबाद यांची नोटीस क्र . २०१६/ नपप्र / 
कार्या- १/ कावी- १८१ दि . २० .०७. २०१६ 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


सदर निवडणुकीत केलेल्या खर्चाचा हिशोब प्राधिकृत अधिका-याकडे मुदतीत 
सादर न केल्यामुळे महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक 
नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम १६ ( १ड ) अन्वये तीन वर्षे नगरपरिषद 
सदस्यासाठी निवडणूक लढविण्यास अपात्र घोषीत का करण्यात येऊ 
नये ? या बाबत दिनांक २० .०७. २०१६ रोजी नोटीस बजावुन समक्ष खुलासा 
सादर करण्याविषयी श्रीमती स्वामी संगिता गुरु यांना सुचित करण्यात 
आले होते . 

त्यानुषंगाने सदर प्रकरणात वेळोवेळी सुनावण्या घेण्यात आल्या 
आहेत . परंतु गैरअर्जदार श्रीमती स्वामी संगिता गुरु यांना वारंवार नोटीस 
बजावुनही खुलासा सादर केलेला नाही . 


जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद यांचे न्यायालयात 
गैरअर्जदार:- श्रीमती स्वामी संगिता गुरु 


: - आदेश -: 


क्रमांक - २०१६/ नपाप्र/कार्या-१/ कावी- ५०८ . - मा . आयुक्त , राज्य निवडणूक 
आयोग, महाराष्ट्र यांचे आदेश दिनांक ०७.०२ .१९९५ नुसार नगरपरिषदांच्या 
निवडणुकीमध्ये निवडणूक लढविणा - या उमेदवारांनी निवडणुकीत केलेल्या 
खर्चाचा हिशोब निवडणुकीचा निकाल जाहिर झाल्यापासुन तीस दिवसाच्या 
आत जिल्हाधिकारी अथवा जिल्हाधिकारी यांनी प्राधीकृत केलेल्या 
उपजिल्हाधिकारी संवर्गातील अधिकारी यांचेकडे सादर करणे बंधनकारक 
आहे . 


ज्या अर्थी राज्य निवडणूक आयोगाने निर्धारीत केलेल्या वेळेमध्ये 
आणि आवश्यक केलेल्या रितीने , निवडणूक खर्चाचा हिशोब श्रीमती स्वामी 
संगिता गुरु यांनी सादर करण्यात कसूर केली आहे आणि अशाप्रकारे 
कसूरीच्या पृष्टयार्थ त्यांच्याकडे कोणतेही योग्य कारण व समर्थन नाही 
अशी माझी धारण झाली आहे . 


ज्या अर्थी नगरपरिषद सार्वत्रिक निवडणूक नगरपंचायत लोहारा ( बु. ) 
२०१६ मधील निवडणूक लढविणा - या उमेदवारांनी निवडणुकीत केलेल्या 
खर्चाचा हिशोब विहित प्रपत्रात शपथपत्रासह प्राधिकृत अधिकारी यांचेकडे 
सादर करण्याविषयी जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे आदेश क्र . २०१६/ नपप्र / 


त्या अर्थी महाराष्ट्र राज्य नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक 
नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम १६ ( १ ड ) मधील तरतुदीनुसार आणि 
मा . आयुक्त , राज्य निवडणुक आयोग , महाराष्ट्र यांनी दिनांक ०५.०६ .२०१० 
च्या आदेशान्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार मी . अविनाश पाठक , 
जिल्हाधिकारी , उस्मानाबाद या आदेशाव्दारे लोहारा ( बु.) नगरपंचायत 
सार्वत्रिक निवडणूक २०१६ मध्ये निवडणूक लढविणा - या श्रीमती स्वामी 
संगिता गुरु यांना या आदेशाच्या दिनांकापासून तीन वर्षाच्या कालावधीकरीता 
पालिका सदस्य होण्यासाठी निवडणूक लढविण्यास अनर्ह घोषीत करीत 


कार्या- १/ कावी १८१ दि . १८ .०६ . २०१६ अन्वये सुचित केले होते . 


आहे . 


प्रस्तुत प्रकरणात नगरपरिषद सार्वत्रिक निवडणुक लोहारा (बु .) करीता 
खर्चाचा हिशोब घेण्याकरिता उप विभागीय अधिकारी , उमरगा यांना प्राधिकृत 
करण्यात आले होते . ज्या अर्थी नगरपरिषद सार्वत्रिक निवडणीचा निकाल 
दिनांक १८.०४ .२०१६ रोजी जाहिर झाला असून , निवडणूक लढविणा- या 
उमेदवारांनी निवडणुकीत केलेला खर्चाचा हिशोब दिनांक १७.०५ .२०१६ 
पर्यंत प्राधिककृत अधिकारी यांचेकडे सादर करणे बंधनकारक होते . 


ठिकाण : - उस्मानाबाद 


दिनांक :- / ०४/ २०१७ 


( अविनाश पाठक ) 
जिल्हाधिकारी , उस्मानाबाद . 


उप विभागीय अधिकारी , उमरगा यांनी त्यांचे पत्र दिनांक १६.०६.२०१६ 


७९६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल / मे २७-३ , २०१७ : वैशाख ७- १३ , शके १९३९ 


भाग १ - पुरवणी 


___ ५१ 


उप विभागीय अधिकारी , उमरगा यांनी त्यांचे पत्र दिनांक १६ .०६. २०१६ 
अन्वये अहवाल सादर केला आहे . सदर अहवालाचे अवलोकन केले 
असता , नगरपंचायत लोहारा ( बु.) साठीच्या निवडणुकीमध्ये श्री बंडगर 
राजेंद्र शंकर यांनी निवडणुकीत केलेला खर्चाचा हिशोब मा . राज्य निवडणूक 
आयोग यांचे आदेशानुसार मुदतीत व रितसर सादर केला नसल्याचे नमूद 
केले आहे . 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 
वाचाः १. मा . राज्य निवडणूक , आयोग यांचे आदेश क्र . एमईसी 

१९९५/ १०१/ कार्या-३ /दि .०७.०२. १९९५ 
२ . मा . राज्य निवडणूक आयोग यांचे आदेश दिनांक 

०५.०६. २०१० . 
३. जिल्हाधिकारी, उस्मानाबाद यांचे आदेश क्र . २०१६/ नपप्र / 

कार्या- १/ कावी -१८१ दि . १८ .०६. २०१६ . 
४.जिल्हाधिकारी, उस्मानाबाद यांची नोटीस क्र . २०१६/ नपप्र/ 
कार्या-१ / कावी -१८१ दि .२० .०७.२०१६ 


सदर निवडणुकीत केलेल्या खर्चाचा हिशोब प्राधिकृत अधिका-याकडे मुदतीत 
सादर न केल्यामुळे महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक 
नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम १६ ( १ड ) अन्वये तीन वर्षे नगरपरिषद 
सदस्यासाठी निवडणूक लढविण्यास अपात्र घोषीत का करण्यात येऊ 
नये ? या बाबत दिनांक २० .०७. २०१६ रोजी नोटीस बजावुन समक्ष खुलासा 
सादर करण्याविषयी श्री बंडगर राजेंद्र शंकर यांना सुचित करण्यात आले 
होते . 

त्यानुषंगाने सदर प्रकरणात वेळोवेळी सुनावण्या घेण्यात आल्या 
आहेत . गैरअर्जदार यांनी त्यांचे म्हणणे सादर केले होते . परंतु गैरअर्जदार 
यांचेम्हणणे असमाधानकारक स्वरुपाचे आहे. 


जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद यांचे न्यायालयात 


गैरअर्जदार:- श्री बंडगर राजेंद्र शंकर 


: - आदेश -: 
क्रमांक - २०१६ / नपाप्र/ कार्या-१/ कावी -५०८ . - मा . आयुक्त , राज्य निवडणूक 
आयोग , महाराष्ट्र यांचे आदेश दिनांक ०७.०२. १९९५ नुसार नगरपरिषदांच्या 
निवडणुकीमध्ये निवडणूक लढविणा- या उमेदवारांनी निवडणुकीत केलेल्या 
खर्चाचाहिशोब निवडणुकीचा निकाल जाहिर झाल्यापासुन तीस दिवसाच्या 
आत जिल्हाधिकारी अथवा जिल्हाधिकारी यांनी प्राधीकृत केलेल्या 
उपजिल्हाधिकारी संवर्गातील अधिकारी यांचेकडे सादर करणे बंधनकारक 


ज्या अर्थी राज्य निवडणूक आयोगाने निर्धारीत केलेल्या वेळेमध्ये 
आणि आवश्यक केलेल्या रितीने , निवडणूक खर्चाचा हिशोब श्री बंडगर 
राजेंद्र शंकर यांनी सादर करण्यात कसूर केली आहे आणि अशाप्रकारे 
कसूरीच्या पृष्टयार्थ त्यांच्याकडे कोणतेही योग्य कारण व समर्थन नाही 
अशी माझी धारण झाली आहे . 


आहे. 


ज्या अर्थी नगरपरिषद सार्वत्रिक निवडणूक नगरपंचायत लोहारा ( बु.) 
२०१६ मधील निवडणूक लढविणा - या उमेदवारांनी निवडणुकीत केलेल्या 
खर्चाचा हिशोब विहित प्रपत्रात शपथपत्रासह प्राधिकृत अधिकारी यांचेकडे 
सादर करण्याविषयी जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे आदेश क्र . २०१६/ नपप्र / 
कार्या-१/ कावी १८१ दि . १८ .०६ .२०१६ अन्वये सुचित केले होते . 


त्या अर्थी महाराष्ट्र राज्य नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक 
नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम १६ (१ ड) मधील तरतुदीनुसार आणि 
मा . आयुक्त , राज्य निवडणुक आयोग , महाराष्ट्र यांनी दिनांक ०५.०६.२०१० 
च्या आदेशान्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार मी . अविनाश पाठक, 
जिल्हाधिकारी , उस्मानाबाद या आदेशाव्दारे लोहारा ( बु.) नगरपंचायत 
सार्वत्रिक निवडणूक २०१६ मध्ये निवडणूक लढविणा- या श्री बंडगर राजेंद्र 
शंकर यांना या आदेशाच्या दिनांकापासून तीन वर्षाच्या कालावधीकरीता 
पालिका सदस्य होण्यासाठी निवडणूक लढविण्यास अनर्ह घोषीत करीत 
आहे . 


प्रस्तुत प्रकरणात नगरपरिषद सार्वत्रिक निवडणुक लोहारा ( बु .) करीता 
खर्चाचा हिशोब घेण्याकरिता उप विभागीय अधिकारी, उमरगा यांना प्राधिकृत 
करण्यात आले होते . ज्या अर्थी नगरपरिषद सार्वत्रिक निवडणीचा निकाल 
दिनांक १८ .०४ .२०१६ रोजी जाहिर झाला असून , निवडणूक लढविणा- या 
उमेदवारांनी निवडणुकीत केलेला खर्चाचा हिशोब दिनांक १७.०५.२०१६ 
पर्यंत प्राधिककृत अधिकारी यांचेकडे सादर करणे बंधनकारक होते . 


ठिकाण :- उस्मानाबाद 


दिनांक :- /०४/ २०१७ 


( अविनाश पाठक ) 
जिल्हाधिकारी, उस्मानाबाद . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल / मे २७-३ , २०१७ : वैशाख ७-१३, शके १९३९ 


७९७ 


असता , नगरपंचायत लोहारा ( बु.) साठीच्या निवडणुकीमध्ये श्री बंडगर 
अंकुश श्रिमंत यांनी निवडणुकीत केलेला खर्चाचा हिशोब मा . राज्य निवडणूक 
आयोग यांचे आदेशानुसार मुदतीत व रितसर सादर केला नसल्याचे नमूद 
केले आहे . 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 
वाचाः १. मा . राज्य निवडणूक , आयोग यांचे आदेश क्र . एमईसी 

१९९५ /१०१/ कार्या-३/ दि .०७ .०२. १९९५ 
२. मा . राज्य निवडणूक आयोग यांचे आदेश दिनांक 

०५.०६ . २०१० . 
३. जिल्हाधिकारी , उस्मानाबाद यांचे आदेश क्र . २०१६/ नपप्र / 

कार्या-१ / कावी- १८१ दि . १८ .०६ . २०१६ . 
४.जिल्हाधिकारी , उस्मानाबाद यांची नोटीस क्र . २०१६/नपप्र / 
कार्या-१/ कावी- १८१ दि . २०.०७. २०१६ 


सदर निवडणुकीत केलेल्या खर्चाचा हिशोब प्राधिकृत अधिका-याकडे मुदतीत 
सादर न केल्यामुळे महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक 
नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम १६ ( १ड ) अन्वये तीन वर्षे नगरपरिषद 
सदस्यासाठी निवडणूक लढविण्यास अपात्र घोषीत का करण्यात येऊ 
नये ? या बाबत दिनांक २०.०७.२०१६ रोजी नोटीस बजावुन समक्ष खुलासा 
सादर करण्याविषयी श्री बंडगर अंकुश श्रिमंत यांना सुचित करण्यात आले 


होते . 


जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद यांचेन्यायालयात 


गैरअर्जदार :- श्री बंडगर अंकुश श्रिमंत 


त्यानुषंगाने सदर प्रकरणात वेळोवेळी सुनावण्या घेण्यात आल्या 
आहेत . परंतु गैरअर्जदार श्री बंडगर अंकुश श्रिमंत यांना वारंवार नोटीस 
बजावुनही खुलासा सादर केलेला नाही . 


:- आदेश -: 


क्रमांक - २०१६/ नपाप्र /कार्या-१ / कावी -५०८ .- मा . आयुक्त, राज्य निवडणूक 
आयोग , महाराष्ट्र यांचे आदेश दिनांक ०७.०२. १९९५ नुसार नगरपरिषदांच्या 
निवडणुकीमध्ये निवडणूक लढविणा- या उमेदवारांनी निवडणुकीत केलेल्या 
खर्चाचा हिशोब निवडणुकीचा निकाल जाहिर झाल्यापासुन तीस दिवसाच्या 
आत जिल्हाधिकारी अथवा जिल्हाधिकारी यांनी प्राधीकृत केलेल्या 
उपजिल्हाधिकारी संवर्गातील अधिकारी यांचेकडे सादर करणे बंधनकारक 


ज्या अर्थी राज्य निवडणूक आयोगाने निर्धारीत केलेल्या वेळेमध्ये 
आणि आवश्यक केलेल्या रितीने , निवडणूक खर्चाचा हिशोब श्री बंडगर 
अंकुश श्रिमंत यांनी सादर करण्यात कसूर केली आहे आणि अशाप्रकारे 
कसूरीच्या पृष्टयार्थ त्यांच्याकडे कोणतेही योग्य कारण व समर्थन नाही 
अशी माझी धारण झाली आहे . 


आहे . 


ज्या अर्थी नगरपरिषद सार्वत्रिक निवडणूक नगरपंचायत लोहारा ( बु .) 
२०१६ मधील निवडणूक लढविणा- या उमेदवारांनी निवडणुकीत केलेल्या 
खर्चाचा हिशोब विहित प्रपत्रात शपथपत्रासह प्राधिकृत अधिकारी यांचेकडे 
सादर करण्याविषयी जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे आदेश क्र . २०१६ / नपप्र / 
कार्या-१/ कावी १८१ दि . १८ .०६ .२०१६ अन्वये सुचित केले होते . 


त्या अर्थी महाराष्ट्र राज्य नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक 
नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम १६ ( १ ड ) मधील तरतुदीनुसार आणि 
मा . आयुक्त , राज्य निवडणुक आयोग , महाराष्ट्र यांनी दिनांक ०५.०६. २०१० 
च्या आदेशान्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार मी . अविनाश पाठक , 
जिल्हाधिकारी , उस्मानाबाद या आदेशाव्दारे लोहारा ( बु .) नगरपंचायत 
सार्वत्रिक निवडणूक २०१६ मध्ये निवडणूक लढविणा- या श्री बंडगर अंकुश 
श्रिमंत यांना या आदेशाच्या दिनांकापासून तीन वर्षाच्या कालावधीकरीता 
पालिका सदस्य होण्यासाठी निवडणूक लढविण्यास अनर्ह घोषीत करीत 
आहे. 


प्रस्तुत प्रकरणात नगरपरिषद सार्वत्रिक निवडणुक लोहारा ( बु.) करीता 
खर्चाचा हिशोब घेण्याकरिता उप विभागीय अधिकारी , उमरगा यांना प्राधिकृत 
करण्यात आले होते . ज्या अर्थी नगरपरिषद सार्वत्रिक निवडणीचा निकाल 
दिनांक १८ .०४ .२०१६ रोजी जाहिर झाला असून , निवडणूक लढविणा- या 
उमेदवारांनी निवडणुकीत केलेला खर्चाचा हिशोब दिनांक १७.०५ .२०१६ 
पर्यंत प्राधिककृत अधिकारी यांचेकडे सादर करणे बंधनकारक होते . 


ठिकाण :- उस्मानाबाद 


दिनांक : - / ०४/ २०१७ 


( अविनाश पाठक ) 
जिल्हाधिकारी , उस्मानाबाद . 


उप विभागीय अधिकारी, उमरगा यांनी त्यांचे पत्र दिनांक १६ .०६.२०१६ 
अन्वये अहवाल सादर केला आहे . सदर अहवालाचे अवलोकन केले 


७९८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल / मे २७- ३ , २०१७ : वैशाख ७- १३ , शके १९३९ 


भाग १ - पुरवणी 


५३ 


अन्वये अहवाल सादर केला आहे . सदर अहवालाचे अवलोकन केले 


असता, नगरपंचायत लोहारा ( बु .) साठीच्या निवडणुकीमध्ये श्री फरिदाबादकर 
दयानंद रघुनाथ यांनी निवडणुकीत केलेला खर्चाचा हिशोब मा . राज्य 
निवडणूक आयोग यांचे आदेशानुसार मुदतीत व रितसर सादर केला 
नसल्याचे नमूद केले आहे . 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 
वाचाः १ . मा . राज्य निवडणूक , आयोग यांचे आदेश क्र . एमईसी 

१९९५/ १०१/ कार्या-३ /दि .०७.०२. १९९५ 
२ . मा . राज्य निवडणूक आयोग यांचे आदेश दिनांक 

०५.०६.२०१० . 
३ . जिल्हाधिकारी, उस्मानाबाद यांचे आदेश क्र . २०१६/ नपप्र / 

कार्या- १/ कावी-१८१ दि . १८ .०६. २०१६ . 
४ .जिल्हाधिकारी , उस्मानाबाद यांची नोटीस क्र . २०१६/ नपप्र / 
कार्या- १/ कावी- १८१ दि . २० .०७. २०१६ 


सदर निवडणुकीत केलेल्या खर्चाचा हिशोब प्राधिकृत अधिका-याकडे मुदतीत 
सादर न केल्यामुळे महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक 
नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम १६ ( १ड ) अन्वये तीन वर्षे नगरपरिषद 
सदस्यासाठी निवडणूक लढविण्यास अपात्र घोषीत का करण्यात येऊ 
नये ? या बाबत दिनांक २० .०७. २०१६ रोजी नोटीस बजावुन समक्ष खुलासा 
सादर करण्याविषयी श्री फरिदाबादकर दयानंद रघुनाथ यांना सुचित करण्यात 
आले होते . 

त्यानुषंगाने सदर प्रकरणात वेळोवेळी सुनावण्या घेण्यात आल्या आहेत . 
परंतु गैरअर्जदार श्री फरिदाबादकर दयानंद रघुनाथ यांना वारंवार नोटीस 
बजावुनही खुलासा सादर केलेला नाही . 


जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद यांचेन्यायालयात 
गैरअर्जदारः - श्री फरिदाबादकर दयानंद रघुनाथ 


: - आदेश -: 


क्रमांक -२०१६/ नपाप्र /कार्या- १/ कावी- ५०८ . - मा . आयुक्त, राज्य निवडणूक 
आयोग , महाराष्ट्र यांचे आदेश दिनांक ०७.०२ .१९९५ नुसार नगरपरिषदांच्या 
निवडणुकीमध्ये निवडणूक लढविणा - या उमेदवारांनी निवडणुकीत केलेल्या 
खर्चाचा हिशोब निवडणुकीचा निकाल जाहिर झाल्यापासुन तीस दिवसाच्या 
आत जिल्हाधिकारी अथवा जिल्हाधिकारी यांनी प्राधीकृत केलेल्या 
उपजिल्हाधिकारी संवर्गातील अधिकारी यांचेकडे सादर करणे बंधनकारक 


ज्या अर्थी राज्य निवडणूक आयोगाने निर्धारीत केलेल्या वेळेमध्ये 
आणि आवश्यक केलेल्या रितीने, निवडणूक खूर्चाचा हिशोब श्री फरिदाबादकर 
दयानंद रघुनाथ यांनी सादर करण्यात कसूर केली आहे आणि अशाप्रकारे 
कसूरीच्या पृष्टयार्थ त्यांच्याकडे कोणतेही योग्य कारण व समर्थन नाही 
अशी माझी धारण झाली आहे . 


आहे . 


ज्या अर्थी नगरपरिषद सार्वत्रिक निवडणूक नगरपंचायत लोहारा ( बु .) 
२०१६ मधील निवडणूक लढविणा- या उमेदवारांनी निवडणुकीत केलेल्या 
खर्चाचा हिशोब विहित प्रपत्रात शपथपत्रासह प्राधिकृत अधिकारी यांचेकडे 
सादर करण्याविषयी जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे आदेश क्र . २०१६/ नपप्र / 
कार्या- १/ कावी १८१ दि . १८ .०६. २०१६ अन्वये सुचित केले होते . 


त्या अर्थी महाराष्ट्र राज्य नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक 
नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम १६ ( १ ड ) मधील तरतुदीनुसार आणि 
मा . आयुक्त , राज्य निवडणुक आयोग , महाराष्ट्र यांनी दिनांक ०५.०६ .२०१० 
च्या आदेशान्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार मी . अविनाश पाठक , 
जिल्हाधिकारी , उस्मानाबाद या आदेशाव्दारे लोहारा ( बु.) नगरपंचायत 
सार्वत्रिक निवडणूक २०१६ मध्ये निवडणूक लढविणा- या श्री फरिदाबादकर 
दयानंद रघुनाथ यांना या आदेशाच्या दिनांकापासून तीन वर्षाच्या 
कालावधीाकरीता पालिका सदस्य होण्यासाठी निवडणूक लढविण्यास अनर्ह 


घोषीत करीत आहे. 


प्रस्तुत प्रकरणात नगरपरिषद सार्वत्रिक निवडणुक लोहारा ( बु .) करीता 
खर्चाचाहिशोब घेण्याकरिता उप विभागीय अधिकारी, उमरगा यांना प्राधिकृत 
करण्यात आले होते . ज्या अर्थी नगरपरिषद सार्वत्रिक निवडणीचा निकाल 
दिनांक १८ .०४ . २०१६ रोजी जाहिर झाला असून , निवडणूक लढविणा- या 
उमेदवारांनी निवडणुकीत केलेला खर्चाचा हिशोब दिनांक १७.०५.२०१६ 
पर्यंत प्राधिककृत अधिकारी यांचेकडे सादर करणे बंधनकारक होते . 


ठिकाण :- उस्मानाबाद 


दिनांक :- / ०४/ २०१७ 


( अविनाश पाठक ) 
जिल्हाधिकारी , उस्मानाबाद . 


उप विभागीय अधिकारी , उमरगा यांनी त्यांचे पत्र दिनांक १६.०६.२०१६ 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल / मे २७-३ , २०१७ : वैशाख ७-१३ , शके १९३९ 


७९९ 


५४ 


असता , नगरपंचायत लोहारा (बु.) साठीच्या निवडणुकीमध्ये श्री नारायणकर 
अंकुश श्रीहरी यांनी निवडणुकीत केलेला खर्चाचा हिशोब मा . राज्य 
निवडणूक आयोग यांचे आदेशानुसार मुदतीत व रितसर सादर केला 
नसल्याचे नमूद केले आहे. 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 
वाचाः १. मा . राज्य निवडणूक , आयोग यांचे आदेश क्र . एमईसी 

१९९५/१०१/कार्या-३/ दि .०७.०२.१९९५ 
२. मा . राज्य निवडणूक आयोग यांचे आदेश दिनांक 

०५.०६ .२०१० . 
३. जिल्हाधिकारी , उस्मानाबाद यांचे आदेश क्र . २०१६/ नपप्र / 

कार्या- १ / कावी- १८१ दि . १८ .०६ . २०१६ . 
४.जिल्हाधिकारी , उस्मानाबाद यांची नोटीस क्र . २०१६/ नपप्र / 
कार्या- १/ कावी-१८१ दि .२० .०७.२०१६ 


सदर निवडणुकीत केलेल्या खर्चाचा हिशोब प्राधिकृत अधिका -याकडे मुदतीत 
सादर न केल्यामुळे महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक 
नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम १६ ( १ड ) अन्वये तीन वर्षे नगरपरिषद 
सदस्यासाठी निवडणूक लढविण्यास अपात्र घोषीत का करण्यात येऊ 
नये ? या बाबत दिनांक २०.०७.२०१६ रोजी नोटीस बजावुन समक्ष खुलासा 
सादर करण्याविषयी श्री नारायणकर अंकुश श्रीहरी यांना सुचित करण्यात 
आले होते . 

त्यानुषंगाने सदर प्रकरणात वेळोवेळी सुनावण्या घेण्यात आल्या 
आहेत . तसेच जिल्हा प्रशासन अधिकारी यांनी सदर मुळ अभिलेखे तपासले 
असता गैरअर्जदार यांनी शपथपत्र सादर केलेले नाही असे , निदर्शणास 
आले आहे . गैरअर्जदार यांनी त्यांचे म्हणणे सादर केले होते . परंतु गैरअर्जदार 
यांचे म्हणणे असमाधानकारक स्वरुपाचे आहे . सदर प्रकरणात वेळोवेळी 
सुनावणी घेण्यात आल्या आहेत . 


जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद यांचेन्यायालयात 


गैरअर्जदार:- श्री नारायणकर अंकुश श्रीहरी 


:- आदेश -: 
क्रमांक -२०१६/ नपाप्र /कार्या- १/ कावी- ५०८ . - मा . आयुक्त, राज्य निवडणूक 
आयोग , महाराष्ट्र यांचे आदेश दिनांक ०७.०२. १९९५ नुसार नगरपरिषदांच्या 
निवडणुकीमध्ये निवडणूक लढविणा- या उमेदवारांनी निवडणुकीत केलेल्या 
खर्चाचा हिशोब निवडणुकीचा निकाल जाहिर झाल्यापासुन तीस दिवसाच्या 
आत जिल्हाधिकारी अथवा जिल्हाधिकारी यांनी प्राधीकृत केलेल्या 
उपजिल्हाधिकारी संवर्गातील अधिकारी यांचेकडे सादर करणेबंधनकारक 
आहे . 


ज्या अर्थी राज्य निवडणूक आयोगाने निर्धारीत केलेल्या वेळेमध्ये 
आणि आवश्यक केलेल्या रितीने , निवडणूक खर्चाचा हिशोब श्री नारायणकर 
अंकुश श्रीहरी यांनी सादर करण्यात कसूर केली आहे आणि अशाप्रकारे 
कसूरीच्या पृष्टयार्थ त्यांच्याकडे कोणतेही योग्य कारण व समर्थन नाही 
अशी माझी धारण झाली आहे . 


ज्या अर्थी नगरपरिषद सार्वत्रिक निवडणूक नगरपंचायत लोहारा (बु .) 
२०१६ मधील निवडणूक लढविणा- या उमेदवारांनी निवडणुकीत केलेल्या 
खर्चाचा हिशोब विहित प्रपत्रात शपथपत्रासह प्राधिकृत अधिकारी यांचेकडे 
सादर करण्याविषयी जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे आदेश क्र . २०१६/ नपप्र / 
कार्या-१/ कावी १८१ दि . १८.०६ .२०१६ अन्वये सुचित केले होते . 


त्या अर्थी महाराष्ट्र राज्य नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक 
नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम १६ ( १ ड ) मधील तरतुदीनुसार आणि 
_ मा . आयुक्त , राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांनी दिनांक ०५.०६. २०१० 

च्या आदेशान्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार मी . अविनाश पाठक , 
जिल्हाधिकारी , उस्मानाबाद या आदेशाव्दारे लोहारा ( बु .) नगरपंचायत 
सार्वत्रिक निवडणूक २०१६ मध्ये निवडणूक लढविणा - या श्री नारायणकर 
अंकुश श्रीहरी यांना या आदेशाच्या दिनांकापासून तीन वर्षाच्या कालावधीकरीता 
पालिका सदस्य होण्यासाठी निवडणूक लढविण्यास अनर्ह घोषीत करीत 
आहे. 


प्रस्तुत प्रकरणात नगरपरिषद सार्वत्रिक निवडणुक लोहारा ( बु .) करीता 
खर्चाचा हिशोब घेण्याकरिता उप विभागीय अधिकारी , उमरगा यांना प्राधिकृत 
करण्यात आले होते . ज्या अर्थी नगरपरिषद सार्वत्रिक निवडणीचा निकाल 
दिनांक १८ .०४ .२०१६ रोजी जाहिर झाला असून , निवडणूक लढविणा- या 
उमेदवारांनी निवडणुकीत केलेला खर्चाचा हिशोब दिनांक १७. ०५. २०१६ 
पर्यंत प्राधिककृत अधिकारी यांचेकडे सादर करणेबंधनकारक होते . 


ठिकाण :- उस्मानाबाद 
दिनांक :- / ०४/ २०१७ 


उप विभागीय अधिकारी , उमरगा यांनी त्यांचेपत्र दिनांक १६.०६ . २०१६ 
अन्वये अहवाल सादर केला आहे . सदर अहवालाचे अवलोकन केले 


( अविनाश पाठक ) 
जिल्हाधिकारी , उस्मानाबाद . 


८०० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल / मे २७- ३ , २०१७ : वैशाख ७- १३ , शके १९३९ 


भाग १ - पुरवणी 


५५ 


असता, नगरपंचायत लोहारा ( बु .) साठीच्या निवडणुकीमध्ये श्रीमती शेवाळे 
शैला दयानंद यांनी निवडणुकीत केलेला खर्चाचा हिशोब मा . राज्य निवडणूक 
आयोग यांचे आदेशानुसार मुदतीत व रितसर सादर केला नसल्याचे नमूद 
केले आहे . 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 
वाचाः १. मा . राज्य निवडणूक , आयोग यांचे आदेश क्र . एमईसी 

१९९५ /१०१/ कार्या-३/ दि .०७ .०२. १९९५ 
२. मा . राज्य निवडणूक आयोग यांचे आदेश दिनांक 

०५.०६ . २०१० . 
३. जिल्हाधिकारी , उस्मानाबाद यांचे आदेश क्र . २०१६/ नपप्र / 

कार्या-१ / कावी- १८१ दि . १८ .०६ . २०१६ . 
४.जिल्हाधिकारी , उस्मानाबाद यांची नोटीस क्र . २०१६/नपप्र / 
कार्या-१/ कावी- १८१ दि . २०.०७. २०१६ 


सदर निवडणुकीत केलेल्या खर्चाचा हिशोब प्राधिकृत अधिका -याकडे मुदतीत 
सादर न केल्यामुळे महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक 
नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम १६ ( १ड ) अन्वये तीन वर्षे नगरपरिषद 
सदस्यासाठी निवडणूक लढविण्यास अपात्र घोषीत का करण्यात येऊ 
नये ? या बाबत दिनांक २० .०७. २०१६ रोजी नोटीस बजावुन समक्ष खुलासा 
सादर करण्याविषयी श्रीमती शेवाळे शैला दयानंद यांना सुचित करण्यात 
आले होते . 

त्यानुषंगाने सदर प्रकरणात वेळोवेळी सुनावण्या घेण्यात आल्या 
आहेत . परंतु गैरअर्जदार श्रीमती शेवाळे शैला दयानंद यांना वारंवार नोटीस 
बजावुनही खुलासा सादर केलेला नाही . 


जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद यांचेन्यायालयात 


गैरअर्जदार:- श्रीमती शेवाळे शैला दयानंद 


:- आदेश -: 
मा . आयुक्त , राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचे आदेश दिनांक 
०७ .०२. १९९५ नुसार नगरपरिषदांच्या निवडणुकीमध्ये निवडणूक लढविणा 
या उमेदवारांनी निवडणुकीत केलेल्या खर्चाचा हिशोब निवडणुकीचा निकाल 
जाहिर झाल्यापासुन तीस दिवसाच्या आत जिल्हाधिकारी अथवा जिल्हाधिकारी 
यांनी प्राधीकृत केलेल्या उपजिल्हाधिकारी संवर्गातील अधिकारी यांचेकडे 
सादर करणे बंधनकारक आहे . 


ज्या अर्थी राज्य निवडणूक आयोगाने निर्धारीत केलेल्या वेळेमध्ये 
आणि आवश्यक केलेल्या रितीने , निवडणूक खर्चाचा हिशोब श्रीमती शेवाळे 
शैला दयानंद यांनी सादर करण्यात कसूर केली आहे आणि अशाप्रकारे 
कसूरीच्या पृष्टयार्थ त्यांच्याकडे कोणतेही योग्य कारण व समर्थन नाही 
अशी माझी धारण झाली आहे . 


ज्या अर्थी नगरपरिषद सार्वत्रिक निवडणूक नगरपंचायत लोहारा ( बु .) 
२०१६ मधील निवडणूक लढविणा- या उमेदवारांनी निवडणुकीत केलेल्या 
खर्चाचा हिशोब विहित प्रपत्रात शपथपत्रासह प्राधिकृत अधिकारी यांचेकडे 
सादर करण्याविषयी जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे आदेश क्र . २०१६/ नपप्र / 
कार्या-१/ कावी १८१ दि . १८ .०६.२०१६ अन्वये सुचित केले होते . 


त्या अर्थी महाराष्ट्र राज्य नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक 
नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम १६ ( १ ड ) मधील तरतुदीनुसार आणि 
मा . आयुक्त , राज्य निवडणुक आयोग , महाराष्ट्र यांनी दिनांक ०५ .०६ .२०१० 
च्या आदेशान्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार मी . अविनाश पाठक , 
जिल्हाधिकारी , उस्मानाबाद या आदेशाव्दारे लोहारा ( बु .) नगरपंचायत 
सार्वत्रिक निवडणूक २०१६ मध्ये निवडणूक लढविणा- या श्रीमती शेवाळे 
शैला दयानंद यांना या आदेशाच्या दिनांकापासून तीन वर्षाच्या कालावधीाकरीता 
पालिका सदस्य होण्यासाठी निवडणूक लढविण्यास अनर्ह घोषीत करीत 
आहे . 


प्रस्तुत प्रकरणात नगरपरिषद सार्वत्रिक निवडणुक लोहारा ( बु.) करीता 
खर्चाचा हिशोब घेण्याकरिता उप विभागीय अधिकारी , उमरगा यांना प्राधिकृत 
करण्यात आले होते . ज्या अर्थी नगरपरिषद सार्वत्रिक निवडणीचा निकाल 
दिनांक १८ .०४. २०१६ रोजी जाहिर झाला असून , निवडणूक लढविणा- या 
उमेदवारांनी निवडणुकीत केलेला खर्चाचा हिशोब दिनांक १७.०५. २०१६ 
पर्यंत प्राधिककृत अधिकारी यांचेकडे सादर करणेबंधनकारक होते . 


ठिकाण :- उस्मानाबाद 


दिनांक :- / ०४ / २०१७ 


( अविनाश पाठक ) 
जिल्हाधिकारी , उस्मानाबाद . 


उप विभागीय अधिकारी , उमरगा यांनी त्यांचे पत्र दिनांक १६.०६. २०१६ 
अन्वये अहवाल सादर केला आहे . सदर अहवालाचे अवलोकन केले 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल/ मे २७-३ , २०१७ : वैशाख ७-१३ , शके १९३९ 


८०१ 


५६ 


तमणप्पा यांनी निवडणुकीत केलेला खर्चाचा हिशोब मा . राज्य निवडणूक 
आयोग यांचे आदेशानुसार मुदतीत व रितसर सादर केला नसल्याचे नमूद 
केले आहे . 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 
वाचाः १ . मा . राज्य निवडणूक , आयोग यांचे आदेश क्र . एमईसी 

१९ 
९५/१०१/कार्या-३/दि .०७.०२ .१९९५ 

२. मा . राज्य निवडणूक आयोग यांचे आदेश दिनांक 

०५ .०६. २०१० . 
३ . जिल्हाधिकारी, उस्मानाबाद यांचे आदेश क्र . २०१६ / नपप्र/ 

कार्या-१ / कावी- १८१ दि . १८ .०६ .२०१६ . 
४.जिल्हाधिकारी , उस्मानाबाद यांची नोटीस क्र . २०१६/ नपप्र / 
कार्या-१/ कावी- १८१ दि . २०.०७.२०१६ 


सदर निवडणुकीत केलेल्या खर्चाचा हिशोब प्राधिकृत अधिका- याकडे मुदतीत 
सादर न केल्यामुळे महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक 
नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम १६ ( १ड ) अन्वये तीन वर्षे नगरपरिषद 
सदस्यासाठी निवडणूक लढविण्यास अपात्र घोषीत का करण्यात येऊ 
नये ? या बाबत दिनांक २०. ०७. २०१६ रोजी नोटीस बजावुन समक्ष खुलासा 
सादर करण्याविषयी श्री जट्टे मल्लीनाथ तमणप्पा यांना सुचित करण्यात 
आले होते . 

त्यानुषंगाने सदर प्रकरणात वेळोवेळी सुनावण्या घेण्यात आल्या 
आहेत. परंतु गैरअर्जदार श्री जट्टे मल्लीनाथ तमणप्पा यांना वारंवार नोटीस 
बजावुनही खुलासा सादर केलेला नाही . तसेच उप विभागीय अधिकारी , 
उमरगा यांनी त्यांचे अहवालात गैरअर्जदार यांचा खर्च प्राप्त असल्याचे 
नमूद केले आहे. परंतु जिल्हा प्रशासन अधिकारी यांनी सदर अहवालाचे व 
खर्चाच्या मुळ अभिलेख्याचे अवलोकन केले असता, सदर उमेदवारच्या 
संदर्भात शपथपत्र अभिसाक्षांकित केलेले नाही , असे नमुद केल्याचेदिसुन 
येते . 


...... ... ...................... ..... .......... 


जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद यांचे न्यायालयात 
गैरअर्जदार:- श्री जट्टे मल्लीनाथ तमणप्पा 


:- आदेश - 
क्रमांक - २०१६/ नपाप्र /कार्या- १/ कावी- ५०८ .- मा . आयुक्त , राज्य निवडणूक 
आयोग , महाराष्ट्र यांचे आदेश दिनांक ०७. ०२. १९९५ नुसार नगरपरिषदांच्या 
निवडणुकीमध्ये निवडणूक लढविणा - या उमेदवारांनी निवडणुकीत केलेल्या 
खर्चाचा हिशोब निवडणुकीचा निकाल जाहिर झाल्यापासुन तीस दिवसाच्या 
आत जिल्हाधिकारी अथवा जिल्हाधिकारी यांनी प्राधीकृत केलेल्या 
उपजिल्हाधिकारी संवर्गातील अधिकारी यांचेकडे सादर करणे बंधनकारक 
आहे . 


ज्या अर्थी राज्य निवडणूक आयोगाने निर्धारीत केलेल्या वेळेमध्ये 
आणि आवश्यक केलेल्या रितीने, निवडणूक खर्चाचा हिशोब श्री जट्टे 
मल्लीनाथ तमणप्पा यांनी सादर करण्यात कसूर केली आहे आणि अशाप्रकारे 
कसूरीच्या पृष्टयार्थ त्यांच्याकडे कोणतेही योग्य कारण व समर्थन नाही 
अशी माझी धारण झाली आहे . 


ज्या अर्थी नगरपरिषद सार्वत्रिक निवडणूक नगरपंचायत लोहारा ( बु. ) 
२०१६ मधील निवडणूक लढविणा- या उमेदवारांनी निवडणुकीत केलेल्या 
खर्चाचा हिशोब विहित प्रपत्रात शपथपत्रासह प्राधिकृत अधिकारी यांचेकडे 
सादर करण्याविषयी जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे आदेश क्र . २०१६/ नपप्र / 
कार्या-१ / कावी १८१ दि . १८ .०६. २०१६ अन्वये सुचित केले होते . 


प्रस्तुत प्रकरणात नगरपरिषद सार्वत्रिक निवडणुक लोहारा ( बु.) करीता 
खर्चाचा हिशोब घेण्याकरिता उप विभागीय अधिकारी , उमरगा यांना प्राधिकृत 
करण्यात आले होते . ज्या अर्थी नगरपरिषद सार्वत्रिक निवडणीचा निकाल 
दिनांक १८.०४ . २०१६ रोजी जाहिर झाला असून , निवडणूक लढविणा- या 
उमेदवारांनी निवडणुकीत केलेला खर्चाचा हिशोब दिनांक १७.०५. २०१६ 
पर्यंत प्राधिककृत अधिकारी यांचेकडे सादर करणेबंधनकारक होते . 


त्या अर्थी महाराष्ट्र राज्य नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक 
नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम १६ ( १ ड ) मधील तरतुदीनुसार आणि 
मा . आयुक्त , राज्य निवडणुक आयोग , महाराष्ट्र यांनी दिनांक ०५ .०६.२०१० 
च्या आदेशान्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार मी . अविनाश पाठक , 
जिल्हाधिकारी , उस्मानाबाद या आदेशाव्दारे लोहारा ( बु.) नगरपंचायत 
सार्वत्रिक निवडणूक २०१६ मध्ये निवडणूक लढविणा- या श्री जट्टे मल्लीनाथ 
तमणप्पा यांना या आदेशाच्या दिनांकापासून तीन वर्षाच्या कालावधीकरीता 
पालिका सदस्य होण्यासाठी निवडणूक लढविण्यास अनर्ह घोषीत करीत 
आहे . 
ठिकाण :- उस्मानाबाद 
दिनांक :- / ०४/ २०१७ 

( अविनाश पाठक ) 
जिल्हाधिकारी, उस्मानाबाद . 


उप विभागीय अधिकारी , उमरगा यांनी त्यांचे पत्र दिनांक १६.०६ . २०१६ 
अन्वये अहवाल सादर केला आहे. सदर अहवालाचे अवलोकन केले 
असता, नगरपंचायत लोहारा ( बु.) साठीच्या निवडणुकीमध्ये श्री जट्टे मल्लीनाथ 


८०२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल / मे २७- ३ , २०१७ : वैशाख ७- १३ , शके १९३९ 


भाग १ - पुरवणी 


५७ 


यासिन यांनी निवडणुकीत केलेला खर्चाचा हिशोब मा . राज्य निवडणूक 
आयोग यांचे आदेशानुसार मुदतीत व रितसर सादर केला नसल्याचे नमूद 
केले आहे . 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 
वाचाः १. मा . राज्य निवडणूक , आयोग यांचे आदेश क्र . एमईसी 

१९९५ /१०१/ कार्या-३/ दि .०७ .०२. १९९५ 
२. मा . राज्य निवडणूक आयोग यांचे आदेश दिनांक 

०५.०६ . २०१० . 
३. जिल्हाधिकारी , उस्मानाबाद यांचे आदेश क्र . २०१६/ नपप्र / 

कार्या-१ / कावी- १८१ दि . १८ .०६ . २०१६ . 
४.जिल्हाधिकारी , उस्मानाबाद यांची नोटीस क्र . २०१६/नपप्र / 
कार्या-१/ कावी- १८१ दि . २०.०७. २०१६ 


सदर निवडणुकीत केलेल्या खर्चाचा हिशोब प्राधिकृत अधिका- याकडे मुदतीत 
सादर न केल्यामुळे महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक 
नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम १६ ( १ड ) अन्वये तीन वर्षे नगरपरिषद 
सदस्यासाठी निवडणूक लढविण्यास अपात्र घोषीत का करण्यात येऊ 
नये ? या बाबत दिनांक २० .०७.२०१६ रोजी नोटीस बजावुन समक्ष खुलासा 
सादर करण्याविषयी सुंबेकर अमिन यासिन यांना सुचित करण्यात आले 


होते . 


जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद यांचेन्यायालयात 


गैरअर्जदार:- सुंबेकर अमिन यासिन 


त्यानुषंगाने सदर प्रकरणात वेळोवेळी सुनावण्या घेण्यात आल्या आहेत . 
परंतु गैरअर्जदार सुंबेकर अमिन यासिन यांना वारंवार नोटीस बजावुनही 
खुलासा सादर केलेला नाही. तसेच उप विभागीय अधिकारी, उमरगा यांनी 
त्यांचे अहवालात गैरअर्जदार यांचा खर्च प्राप्त असल्याचे नमूद केले आहे . 
परंतु जिल्हा प्रशासन अधिकारी यांनी सदर अहवालाचे व खर्चाच्या मुळ 
अभिलेख्याचे अवलोकन केले असता , सदर उमेदवारच्या संदर्भात शपथपत्र 
अभिसाक्षांकित केलेले नाही, असे नमुद केल्याचेदिसुन येते . 


:- आदेश -: 
क्रमांक -२०१६ / नपाप्र/कार्या-१/ कावी -५०८ . - मा . आयुक्त, राज्य निवडणूक 
आयोग , महाराष्ट्र यांचे आदेश दिनांक ०७.०२. १९९५ नुसार नगरपरिषदांच्या 
निवडणुकीमध्ये निवडणूक लढविणा - या उमेदवारांनी निवडणुकीत केलेल्या 
खर्चाचा हिशोब निवडणुकीचा निकाल जाहिर झाल्यापासुन तीस दिवसाच्या 
आत जिल्हाधिकारी अथवा जिल्हाधिकारी यांनी प्राधीकृत केलेल्या 
उपजिल्हाधिकारी संवर्गातील अधिकारी यांचेकडे सादर करणे बंधनकारक 
आहे . 


ज्या अर्थी राज्य निवडणूक आयोगाने निर्धारीत केलेल्या वेळेमध्ये 
आणि आवश्यक केलेल्या रितीने , निवडणूक खर्चाचा हिशोब सुंबेकर अमिन 
यासिन यांनी सादर करण्यात कसूर केली आहे आणि अशाप्रकारे कसूरीच्या 
पृष्टयार्थ त्यांच्याकडे कोणतेही योग्य कारण व समर्थन नाही अशी माझी 
धारण झाली आहे . 


ज्या अर्थी नगरपरिषद सार्वत्रिक निवडणूक नगरपंचायत लोहारा ( बु .) 
२०१६ मधील निवडणूक लढविणा - या उमेदवारांनी निवडणुकीत केलेल्या 
खर्चाचा हिशोब विहित प्रपत्रात शपथपत्रासह प्राधिकृत अधिकारी यांचेकडे 
सादर करण्याविषयी जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे आदेश क्र . २०१६/ नपप्र / 
कार्या-१ / कावी १८१ दि . १८ .०६.२०१६ अन्वये सुचित केले होते . 


त्या अर्थी महाराष्ट्र राज्य नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक 
नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम १६ ( १ ड ) मधील तरतुदीनुसार आणि 
मा . आयुक्त , राज्य निवडणुक आयोग , महाराष्ट्र यांनी दिनांक ०५ .०६. २०१० 
च्या आदेशान्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार मी . अविनाश पाठक , 
जिल्हाधिकारी , उस्मानाबाद या आदेशाव्दारे लोहारा ( बु .) नगरपंचायत 
सार्वत्रिक निवडणूक २०१६ मध्ये निवडणूक लढविणा- या सुंबेकर अमिन 
यासिन यांना या आदेशाच्या दिनांकापासून तीन वर्षाच्या कालावधीकरीता 
पालिका सदस्य होण्यासाठी निवडणूक लढविण्यास अनर्ह घोषीत करीत 
आहे . 


प्रस्तुत प्रकरणात नगरपरिषद सार्वत्रिक निवडणुक लोहारा ( बु .) करीता 
खर्चाचा हिशोब घेण्याकरिता उप विभागीय अधिकारी , उमरगा यांना प्राधिकृत 
करण्यात आले होते . ज्या अर्थी नगरपरिषद सार्वत्रिक निवडणीचा निकाल 
दिनांक १८ .०४ .२०१६ रोजी जाहिर झाला असून , निवडणूक लढविणा- या 
उमेदवारांनी निवडणुकीत केलेला खर्चाचा हिशोब दिनांक १७.०५.२०१६ 
पर्यंत प्राधिककृत अधिकारी यांचेकडे सादर करणे बंधनकारक होते . 


ठिकाण :- उस्मानाबाद 
दिनांक :- / ०४/ २०१७ 


उप विभागीय अधिकारी , उमरगा यांनी त्यांचे पत्र दिनांक १६ .०६. २०१६ 
अन्वये अहवाल सादर केला आहे . सदर अहवालाचे अवलोकन केले 
असता, नगरपंचायत लोहारा ( बु .) साठीच्या निवडणुकीमध्ये सुंबेकर अमिन 


( अविनाश पाठक ) 
जिल्हाधिकारी, उस्मानाबाद . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल/ मे २७-३ , २०१७ : वैशाख ७-१३ , शके १९३९ 


८०३ 


५८ 


आयोग यांचे आदेशानुसार मुदतीत व रितसर सादर केला नसल्याचे नमूद 
केले आहे . 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 
वाचाः १ . मा . राज्य निवडणूक , आयोग यांचे आदेश क्र . एमईसी 

१९९५/ १०१/ कार्या-३/ दि .०७ .०२. १९९५ 
२ . मा . राज्य निवडणूक आयोग यांचे आदेश दिनांक 

०५.०६ .२०१० . 
३ . जिल्हाधिकारी, उस्मानाबाद यांचे आदेश क्र . २०१६/ नपप्र / 

कार्या-१ / कावी-१८१ दि . १८ .०६.२०१६ . 
४ .जिल्हाधिकारी, उस्मानाबाद यांची नोटीस क्र . २०१६/ नपप्र / 
कार्या- १/ कावी -१८१ दि . २० .०७. २०१६ 


सदर निवडणुकीत केलेल्या खर्चाचा हिशोब प्राधिकृत अधिका 
याकडे मुदतीत सादर न केल्यामुळे महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगर पंचायती 
व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम १६ ( १ड ) अन्वये तीन वर्षे 
नगरपरिषद सदस्यासाठी निवडणूक लढविण्यास अपात्र घोषीत का करण्यात 
येऊ नये ? या बाबत दिनांक २० .०७. २०१६ रोजी नोटीस बजावुन समक्ष 
खुलासा सादर करण्याविषयी श्री वाघमारे भागवत राम यांना सुचित करण्यात 
आले होते . 


जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद यांचेन्यायालयात 


गैरअर्जदार:- श्री वाघमारे भागवत राम 


त्यानुषंगाने सदर प्रकरणात वेळोवेळी सुनावण्या घेण्यात आल्या 
आहेत . परंतु गैरअर्जदार श्री वाघमारे भागवत राम यांना वारंवार नोटीस 
बजावुनही खुलासा सादर केलेला नाही. तसेच उप विभागीय अधिकारी, 
उमरगा यांनी त्यांचे अहवालात गैरअर्जदार यांचा खर्च प्राप्त असल्याचे 
नमूद केले आहे. परंतु जिल्हा प्रशासन अधिकारी यांनी सदर अहवालाचे व 
खर्चाच्या मुळ अभिलेख्याचे अवलोकन केले असता , सदर उमेदवारच्या 
संदर्भात शपथपत्र अभिसाक्षांकित केलेले नाही , असे नमुद केल्याचेदिसुन 
येते . 


: - आदेश -: 


क्रमांक -२०१६/ नपाप्र/कार्या-१ / कावी- ५०८ . - मा . आयुक्त , राज्य निवडणूक 
आयोग , महाराष्ट्र यांचे आदेश दिनांक ०७.०२. १९९५ नुसार नगरपरिषदांच्या 
निवडणुकीमध्ये निवडणूक लढविणा - या उमेदवारांनी निवडणुकीत केलेल्या 
खर्चाचा हिशोब निवडणुकीचा निकाल जाहिर झाल्यापासुन तीस दिवसाच्या 
आत जिल्हाधिकारी अथवा जिल्हाधिकारी यांनी प्राधीकृत केलेल्या 
उपजिल्हाधिकारी संवर्गातील अधिकारी यांचेकडे सादर करणे बंधनकारक 
आहे . 


ज्या अर्थी राज्य निवडणूक आयोगाने निर्धारीत केलेल्या वेळेमध्ये 
आणि आवश्यक केलेल्या रितीने , निवडणूक खर्चाचा हिशोब श्री वाघमारे 
भागवत राम यांनी सादर करण्यात कसूर केली आहे आणि अशाप्रकारे 
कसूरीच्या पृष्टयार्थ त्यांच्याकडे कोणतेही योग्य कारण व समर्थन नाही 
अशी माझी धारण झाली आहे . 


ज्या अर्थी नगरपरिषद सार्वत्रिक निवडणूक नगरपंचायत लोहारा ( बु .) 
२०१६ मधील निवडणूक लढविणा- या उमेदवारांनी निवडणुकीत केलेल्या 
खर्चाचा हिशोब विहित प्रपत्रात शपथपत्रासह प्राधिकृत अधिकारी यांचेकडे 
सादर करण्याविषयी जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे आदेश क्र . २०१६/ नपप्र / 
कार्या- १/ कावी १८१ दि . १८ .०६ . २०१६ अन्वये सुचित केले होते . 


त्या अर्थी महाराष्ट्र राज्य नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक 
नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम १६ ( १ ड ) मधील तरतुदीनुसार आणि 
मा . आयुक्त , राज्य निवडणुक आयोग , महाराष्ट्र यांनी दिनांक ०५.०६.२०१० 
च्या आदेशान्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार मी . अविनाश पाठक , 
जिल्हाधिकारी , उस्मानाबाद या आदेशाव्दारे लोहारा ( बु.) नगरपंचायत 
सार्वत्रिक निवडणूक २०१६ मध्ये निवडणूक लढविणा- या श्री वाघमारे भागवत 
राम यांना या आदेशाच्या दिनांकापासून तीन वर्षाच्या कालावधीकरीता 
पालिका सदस्य होण्यासाठी निवडणूक लढविण्यास अनर्ह घोषीत करीत 
आहे . 


प्रस्तुत प्रकरणात नगरपरिषद सार्वत्रिक निवडणुक लोहारा ( बु.) करीता 
खर्चाचा हिशोब घेण्याकरिता उप विभागीय अधिकारी , उमरगा यांना प्राधिकृत 
करण्यात आले होते . ज्या अर्थी नगरपरिषद सार्वत्रिक निवडणीचा निकाल 
दिनांक १८ .०४.२०१६ रोजी जाहिर झाला असून , निवडणूक लढविणा- या 
उमेदवारांनी निवडणुकीत केलेला खर्चाचा हिशोब दिनांक १७.०५.२०१६ 
पर्यंत प्राधिककृत अधिकारी यांचेकडे सादर करणे बंधनकारक होते . 


ठिकाण :- उस्मानाबाद 


दिनांक :- /०४/ २०१७ 


उप विभागीय अधिकारी, उमरगा यांनी त्यांचे पत्र दिनांक १६.०६. २०१६ 
अन्वये अहवाल सादर केला आहे . सदर अहवालाचे अवलोकन केले 
असता, नगरपंचायत लोहारा ( बु .) साठीच्या निवडणुकीमध्ये श्री वाघमारे 
भागवत राम यांनी निवडणुकीत केलेला खर्चाचा हिशोब मा . राज्य निवडणूक 


( अविनाश पाठक ) 
जिल्हाधिकारी , उस्मानाबाद . 


८०४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल / मे २७- ३ , २०१७ : वैशाख ७- १३ , शके १९३९ 


भाग १ - पुरवणी 


५९ 


सुवर्णाविजय यांनी निवडणुकीत केलेला खर्चाचा हिशोब मा . राज्य निवडणूक 
आयोग यांचे आदेशानुसार मुदतीत व रितसर सादर केला नसल्याचे नमूद 
केले आहे . 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 
वाचाः १. मा . राज्य निवडणूक , आयोग यांचे आदेश क्र . एमईसी 

१९९५ /१०१/ कार्या-३/ दि .०७ .०२. १९९५ 
२. मा . राज्य निवडणूक आयोग यांचे आदेश दिनांक 

०५.०६ . २०१० . 
३. जिल्हाधिकारी , उस्मानाबाद यांचे आदेश क्र . २०१६/ नपप्र / 

कार्या-१ / कावी- १८१ दि . १८ .०६ . २०१६ . 
४.जिल्हाधिकारी , उस्मानाबाद यांची नोटीस क्र . २०१६/नपप्र / 
कार्या-१/ कावी- १८१ दि . २०.०७. २०१६ 


सदर निवडणुकीत केलेल्या खर्चाचा हिशोब प्राधिकृत अधिका- याकडे मुदतीत 
सादर न केल्यामुळे महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक 
नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम १६ ( १ड ) अन्वये तीन वर्षे नगरपरिषद 
सदस्यासाठी निवडणूक लढविण्यास अपात्र घोषीत का करण्यात येऊ 
नये ? या बाबत दिनांक २०. ०७. २०१६ रोजी नोटीस बजावुन समक्ष खुलासा 
सादर करण्याविषयी श्रीमती फावडे सुवर्णाविजय यांना सुचित करण्यात 
आले होते . 

त्यानुषंगाने सदर प्रकरणात वेळोवेळी सुनावण्या घेण्यात आल्या 
आहेत . तसेच जिल्हा प्रशासन अधिकारी यांनी सदर मुळ अभिलेखे तपासले 
असता गैरअर्जदार यांनी शपथपत्र अभिसाक्षांकित केलेले नाही असे , निदर्शणास 
आले आहे . गैरअर्जदार यांनी त्यांचे म्हणणे सादर केले होते . परंतु गैरअर्जदार 
यांचे म्हणणे असमाधानकारक स्वरुपाचे आहे. सदर प्रकरणात वेळोवेळी 


जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद यांचेन्यायालयात 


गैरअर्जदार:- श्रीमती फावडे सुवर्णाविजय 


माधान 


सुनावणी घेण्यात आल्या आहेत . 


:- आदेश -: 
क्रमांक - २०१६/नपाप्र/कार्या-१ /कावी-५०८ . - मा . आयुक्त , राज्य निवडणूक 
आयोग , महाराष्ट्र यांचे आदेश दिनांक ०७.०२. १९९५ नुसार नगरपरिषदांच्या 
निवडणुकीमध्ये निवडणूक लढविणा - या उमेदवारांनी निवडणुकीत केलेल्या 
खर्चाचा हिशोब निवडणुकीचा निकाल जाहिर झाल्यापासुन तीस दिवसाच्या 
आत जिल्हाधिकारी अथवा जिल्हाधिकारी यांनी प्राधीकृत केलेल्या 
उपजिल्हाधिकारी संवर्गातील अधिकारी यांचेकडे सादर करणे बंधनकारक 
आहे . 


ज्या अर्थी राज्य निवडणूक आयोगाने निर्धारीत केलेल्या वेळेमध्ये 
आणि आवश्यक केलेल्या रितीने , निवडणूक खर्चाचा हिशोब श्रीमती फावडे 
सुवर्णा विजय यांनी सादर करण्यात कसूर केली आहे आणि अशाप्रकारे 
कसूरीच्या पृष्टयार्थ त्यांच्याकडे कोणतेही योग्य कारण व समर्थन नाही 
अशी माझी धारण झाली आहे . 


ज्या अर्थी नगरपरिषद सार्वत्रिक निवडणूक नगरपंचायत लोहारा ( बु .) 
२०१६ मधील निवडणूक लढविणा- या उमेदवारांनी निवडणुकीत केलेल्या 
खर्चाचा हिशोब विहित प्रपत्रात शपथपत्रासह प्राधिकृत अधिकारी यांचेकडे 
सादर करण्याविषयी जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे आदेश क्र . २०१६/ नपप्र / 
कार्या-१ / कावी १८१ दि . १८ .०६.२०१६ अन्वये सुचित केले होते . 


त्या अर्थी महाराष्ट्र राज्य नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक 
नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम १६ (१ ड) मधील तरतुदीनुसार आणि 
मा . आयुक्त , राज्य निवडणुक आयोग , महाराष्ट्र यांनी दिनांक ०५.०६.२०१० 
च्या आदेशान्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार मी . अविनाश पाठक, 
जिल्हाधिकारी, उस्मानाबाद या आदेशाव्दारे लोहारा ( बु .) नगरपंचायत 
सार्वत्रिक निवडणूक २०१६ मध्ये निवडणूक लढविणा - या श्रीमती फावडे 
सुवर्णाविजय यांना या आदेशाच्या दिनांकापासून तीन वर्षाच्या कालावधीकरीता 
पालिका सदस्य होण्यासाठी निवडणूक लढविण्यास अनर्ह घोषीत करीत 
आहे . 


प्रस्तुत प्रकरणात नगरपरिषद सार्वत्रिक निवडणुक लोहारा ( बु .) करीता 
खर्चाचा हिशोब घेण्याकरिता उप विभागीय अधिकारी , उमरगा यांना प्राधिकृत 
करण्यात आले होते . ज्या अर्थी नगरपरिषद सार्वत्रिक निवडणीचा निकाल 
दिनांक १८ .०४ .२०१६ रोजी जाहिर झाला असून , निवडणूक लढविणा- या 
उमेदवारांनी निवडणुकीत केलेला खर्चाचा हिशोब दिनांक १७.०५.२०१६ 
पर्यंत प्राधिककृत अधिकारी यांचेकडे सादर करणे बंधनकारक होते . 


ठिकाण :- उस्मानाबाद 
दिनांक :- / ०४/ २०१७ 


( अविनाश पाठक ) 
जिल्हाधिकारी , उस्मानाबाद . 


उप विभागीय अधिकारी , उमरगा यांनी त्यांचे पत्र दिनांक १६ .०६. २०१६ 
अन्वये अहवाल सादर केला आहे . सदर अहवालाचे अवलोकन केले 
असता, नगरपंचायत लोहारा ( बु.) साठीच्या निवडणुकीमध्ये श्रीमती फावडे 


८०५ 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल/मे २७-३, २०१७ : वैशाख ७- १३, शके १९३९ 

पुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून खालील दर्शविलेल्या दिनांकाना प्रसिध्द झाल्या आहेत . 


शुक्रवार दिनांक २१ एप्रिल २०१७ : वैशाख १, शके १९३९ 


विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक , यांजकडून 

आदेश व अधिसूचना 


नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ चे कलम 
९ ( २) मधील तरतूदीस अनुसरून २०११ च्या जनगणनेची लोकसंख्या 
विचारात घेऊन ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांचा 
मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्या लोकसंख्येसह ) औरंगाबाद जिल्हयातील फुलंब्री 
नगर पंचायत क्षेत्रासाठी एकूण निवडून येणाऱ्या सदस्यांची संख्या सुधारितपणे 
सोबतच्या तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे निश्चीत करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी 

अधिनियम, १९६५ 


जा .क्र . २०१७/ नपप्र/ निवडणूक / कावी -५ .- दिनांक २९ / ३/ २०१७ रोजी 
नगर विकास विभागाकडून प्रसिध्द करण्यात आलेली अधिसुचना व त्यानुसार 
जाहीर करण्यात आलेले फुलंबी नगरपंचायतीच्या हद्दीत समाविष्ट क्षेत्र व 
सुधारित चतुःसीमा . मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र राज्य यांचे पत्र 
क्रमांक रानिआ /नप - २०१४/ प्र.क्र . १५/ का - ०६ दिनांक २२.५. २०१५ व महाराष्ट्र 


त्याप्रमाणे महिलासाठी राखून ठेवलेल्या जागांची संख्या ( अनुसूचित 
जाती , अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्यासाठी 
राखून ठेवलेल्या सदस्यसंख्येसह ) आणि अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती 
तसेच नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गासाठी आरक्षीत सदस्य संख्या सुधारितपणे 
खालील तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे निश्चीत करण्यात येत आहे . 


तक्ता 


नगर 


राखून ठेवलेली सदस्य संख्या 


रकाना ३ पैकी स्त्रीयांसाठी राखून ठेवलेल्या जागांची विभागणी 


पंचायतचे 
नांव 


निवडून 
द्यावयची 
सदस्य संख्या | स्त्रीया 

साठी 


सर्व 


अनुसूचित | अनुसूचित | नागरिकांचा | अनुसूचित 
जातीसाठी | जमातीसाठी | मागासवर्ग जातीसाठी 


अनुसूचित | नागरिकांचा 
जमातीसाठी | मागासवर्ग 


साधारण 


१० 


| फुलंब्री | 


१७ 


| ०९ | 


१ 


| 


१ 


| 


५ 


| 


-* 


- -* 


३ 


। ६* 


टिप : * फुलंब्री नगरपंचायतीतील अनुसूचित जातीसाठी एकच पद व 
अनुसूचित जमातीसाठी एकच पद देय असल्याने ते त्या त्या जाती / 
जमातीच्या महिलेकरीता राखीव होईल किंवा कसे ? हे सोडतीव्दारे ठरविण्यात 
येईल . जर वर नमूद एक किंवा दोन्ही पदे सोडतीव्दारे अनु. जाती/ 


अनु . जमातीच्या महिलांसाठी राखीव झाली तर सर्वसाधारण प्रवर्गातील 
महिलांसाठी ६ ऐवजी ५ किंवा ४ पदे राखीव होतील . अशा प्रकारे १७ पैकी 
९ पदे महिलांसाठी आरक्षित राहतील . 


औरंगाबाद 
दिनांक २० / ०४/ २०१७ 


( डॉ. पुरुषोत्तम भापकर ) 
विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक 

नगरपरिषद प्रशासन , औरंगाबाद 


८०६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल / मे २७-३ , २०१७ : वैशाख ७-१३ , शके १९३९ 


भाग १ - पुरवणी 


BY THE DIVISIONAL COMMISSIONER & 

REGIONAL DIRECTOR , MUNICIPAL 
ADMINISTRATION AURANGABAD 


ORDER & NOTIFICATION 


MAHARASHTRA MUNICIPAL COUNCILS , 
NAGAR PANCHAYATS & INDUSTRIAL 

TOWNSHIPS ACT 1965 
No .2017 / MUN/ Election/ WS5 .- Withreference to the 
Notification published in Maharashtra Government 
Gazette, Extra ordinary Central Sub . Division Part 1A 
Dated 29th March 2017 and accordingly included area 
with the Revised boundaries of the Fulambri Nagar 
Panchayat, the Order No. Sec/mc- 2014 /cr - 15 /ws- 06 
Dated 22 . 05 .2015 of State Election Commission , 


Maharashtra & Section 9(2 ) of the Maharashtra 
MunicipalCouncils, Nagar Panchayats & Industrial 
Townships Act 1965 and considering population figures 
of Census of India 2011 ( Including population of 
Scheduled Castes , Scheduled Tribes & Other 
Backward Class of Citizens), the number of elected 
Councillors in respect of FulambriNagar Panchayat 
area in Aurangabad District is being revised and fixed 
asmentioned in the following table. 

Similarly, the number of seats to be reserved 
for women (including the seats belonging to Scheduled 
Castes, Scheduled Tribes and Backward Class of 
Citizens) and number of seats to be reserved for 
Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward 
Class of Citizens are also being revised and fixed as 
mentioned in the following table. 


TABLE 


ग्द्व , डड्ढद्ध दृढ च्ढठ्ठद्यम उड्डमड्ढद्धड्डड्ड ढदृद्ध 


| वद्य दृढ डदृश्वश्र्द ( ३) ददृ. दृढ अड्डठ्ठद्यद्म उड्डमड्डद्धड्डड ढदृद्धज्दृश्ढद 


ठुड्ढ दृढ रदृ. दृढ 
द्यण्ड्ड गठ्ठढ़ठ्ठद्ध कड्ढड़यड्ढड्ड 
ठ्ठदड़ ण्ठन्द्य | क्दृद्वदड़त्थ्थ्दृद्धद्म 


ज दृ ड्ड द | 


च्ड़ ण्ड्ढड्डद्वड्ढड्ड | च्ड़ ण्ड्ढड्डद्वथ्ढड 

ग्र्यण्ड्डद्ध 
क्ठ्ठद्मद्यड्ढा द्धत्डड्ढा 

एड़त्कृद्धड्ड 
क्छ द्मद्म दृढ 
क्त्द्यत्वदद्म 


चड़ ण्ड्ड द्वड्डडु 

क्लृमद्यड्ढा 


क्रडदड्डद्धठ्ठ 


च्ड़ ण्ड्ढड्डद्वड्ढड । 

ग्र्यण्ड्डद्ध 
द्धत्डड्ढा 

एछडठ्ठद्धड्ड । 
क्छ मझ दृढ 
क्त्य लढदद्म 


१० 


। 


छ 


क़द्वठ्ठडद्धत 


१७ 


१ 


। 


१ 


| 


६ 


। 


ग्दृद्यड:- | तङ्घद्धढ ग्र्दथ दृदड्ड च्ड्डठ्ठद्य त्म द्धढमढद्धड्डड्ड ढदृद्ध चक. 
ग्रदड्ड च्डठ्ठद्य त्म द्धड्डमड्डद्धड्डड्ड ढदृद्ध च् . ज़ण्ड्डद्यण्ड्डद्ध द्यण्ड्डमड्ड मडठ्ठद्यम 
हृद्धड्ड द्धड्ढमढद्धड्डड ढदृद्ध ध्दृश्छद दृद्ध ददृद्य ध्र डड डड्डडडड्डड डन् 
डद्धकृष्ट दृद द्यण्ड्ड डठ्ठय़त्म दृढ द्यड्ड च्यठ्ठद्यड्ड क्रड्डडद्यत्दृद क्दृश्यात्दृद 
दृढ ग्लुण्ठद्धठ्ठमण्द्यद्धछ म दृद्धड्डड्ढr ड्डठ्ठद्यड्ढड्ड १९ ख्वथ २००९ . क्ष्ढ दृदड्ड 


दृद्ध डदृद्यण् द्यण्ड्डमड्डठ्ठद्यम कृद्धढद्धढमढद्धवड ढदृद्ध द्रमृद्धद्यत्व द्ध द्यडढ़दृद्धन 
ध्दृश्ठ्ठद द्यण्ड्डद दद्वश्र्डड्डद्ध दृढ द्यड्ड द्मड्डठ्ठद्यद्म ढदृद्ध ध्दृड्डद त्द 
ढढदढद्धठ्ठ डठ्ठद्यड्ढढ़दृद्ध ध्र डड्ड ५ दृद्ध ४ त्दद्मद्यड्डठ्ठड्ड दृढ ६ 
ठुड़ड़दृद्धडत्दढ़थ् च्वद्म , द्यण्ड्ड दद्वडङ्घद्ध दृढ अड्डठ्ठद्या द्धढमढद्धध्वड्ड ढदृद्ध 
दृश्डद ध्र डड्ड ९ दृद्वद्य दृढ द्यदृद्यठ्ठ १७ अड्डठ्ठद्या . 


( द्ध . घ्वद्धद्वद्मण्दृद्यद्य एण्डद्रकृद्ध ) 
धमत्दृद क्दृश्यत्मात्दृदड्डद्ध : उडढ़त्दृदठ्ठ 
क़्द्धड्ढडद्यदृद्ध ग्रढ ग्वदत्त्द्र ऋडत्दत्मद्यद्धद्यत्दृद , 

ऋद्धद्धकृदढ़डड्ड 


ऋद्धद्धवृदढ़डड्ड 

द्यड्ड : २० - ४ - २०१७ 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल/ मे २७-३ , २०१७ : वैशाख ७-१३ , शके १९३९ 


८०७ 


शनिवार दिनांक २२ एप्रिल २०१७ : वैशाख २ , शके १९३९ 


६१ 
लातूर शहर महानगरपालिका, यांजकडून 

निकाल प्रकटन 
क्रमांक लाशमनपा/ सार्वत्रिकनिवडणूक । । २०१७. महाराष्ट्र 
महानगरपालिका अधिनियम , १९४९ चे ( अनुसुची " ड") निवडणूक 
नियम क्रमांक ३९ (२ ) अन्वये 

मा . आयुक्त राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचेकडील पत्र क्र . 
रानिआ/ मनपा - २०१७/ प्र. क .२७/ का .५ दिनांक २२ / ०३/ २०१७ अन्वये बुधवार , 


दिनांक १९ /०४/ २०१७ रोजी घेण्यात आलेल्या सार्वत्रिक निवडणूकीत 
लातूर शहर महानगरपालिकेच्या प्रभाग क्रमांक १ ते १८ ( १ ते १६ 
जागा क्रमांक अ ,ब , क , ड व १७ ते १८ जागा क्र . अ,ब , क ) मधून 
निवडूण आलेल्या सदस्यांचे नाव , त्यांचे राहण्याचे ठिकाण व पक्षाचे 
नांव महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम , १९४९ ची ( अनुसुची ड , 
प्रकरण १, निवडणूक नियम क्रमांक ३९ ( २) अन्वये ) खालील प्रमाणे 
करण्यात येत आहे . 


परिशिष्ट 


पत्ता 


अ . क्र जागा क्र . आरक्षण 

निर्वाचित उमेदवाराचे नाव 
१ | १अ । 

| अनुसूचित जातीसाठी | मिना गोरोबा लोखंडे 
( महिला ) 


सिद्धेश्वर चौक , लातूर 


पक्ष 
भारतीय 
राष्ट्रीय काँग्रेस 


२ | 


१ब 


. 


काळे देविदास रामलिंग 


काळे गल्ली लातूर 


भारतीय जनता पार्टी 


नागरिकांचा मागास 
प्रवर्गासाठी 


३ | 


भारतीय जनता पार्टी 


१क सर्वसाधारण जागेसाठी | शेख समिना खय्युम 

मुजावर गल्ली दरगाह 
( महिला ) 

रोड , लातूर 
१ड | सर्वसाधारण जागेसाठी | अॅड . शैलेश प्रकाश गोजमगुंडे | अमलेश्वर गल्ली अमलेश्वर 

मंदीर जवळ तेली गल्ली , लातूर 


४ | 


भारतीय 
जनता पार्टी 


२अ । 


भारतीय 
राष्ट्रीय काँग्रेस 


२ब 


अनुसूचित जातीसाठी | भडीकर उषाबाई भाऊसाहेब राजगृह निवास , कृपासदन 
( महिला) 

इंग्लिश स्कुल जवळ , लातूर 
नागरिकांचा मागास | बंड्डापल्ले सचिन श्रीरंग विट्ठल सोसायटी , नांदेड रोड , 
प्रवर्गासाठी 

लातूर 
सर्वसाधारण जागेसाठी | हारुबाई किशन बोवींदवाड १ / बरकत नगर , लातूर 
( महिला) 


भारतीय 
राष्ट्रीय काँग्रेस 


रक 


भारतीय 
राष्ट्रीय काँग्रेस 


| 


रड 


सर्वसाधारण जागेसाठी | इम्रान जब्बार सय्यद 


जुनी रेल्वे लाईन राज प्लाऊड 
जवळ शिवाजी नगर , लातूर 


भारतीय 
राष्ट्रीय काँग्रेस 


८०८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल / मे २७- ३ , २०१७ : वैशाख ७-१३ , शके १९३९ 


भाग १ - पुरवणी 


अ .क्र . | जागा क्र . 


आरक्षण 


निर्वाचित उमेदवाराचे नाव 


पत्ता 


पक्ष 


३अ 


मस्के वर्षा दत्तात्रय 


भारतीय 
राष्ट्रीय काँग्रेस 


अनुसूचित जातीसाठी 
( महिला ) 
नागरिकांचा मागास 
प्रवर्गासाठी ( महिला ) 
सर्वसाधारण जागेसाठी 


संत गोरोबा सोसायटी नांदेड रोड , 

लातूर पिन . ४१३५१३ 
जुना बाभळगाव रोड , आनंद 

नगर, लातूर , पिन ४१३५१२ 


३ब 


मदने सोजर पांडूरंग 


भारतीय 
राष्ट्रीय काँग्रेस 


३क 


। 


साबदे विजयकुमार 

हणमंतराव 


साबदे निवास विश्व सुपर मार्केट 
___ समोर , लातूर पिन ४१३५१२ 


भारतीय 
राष्ट्रीय काँग्रेस 


सर्वसाधारण जागेसाठी 


बिराजदार मंगेश मोहनराव | मेघराज नगर , नांदेड रोड , 

लातूर पिन ४१३५१२ 


भारतीय 
जनता पार्टी 


४अ 


| अनुसूचित जातीसाठी । 


कांबळे कैलास व्यंकटराव | नागसेन नगर लातूर - ४१३५१२ 


भारतीय 
राष्ट्रीय काँग्रेस 


४ब 


बागवान गोरीबी असीफ 


नागरिकांचा मागास 
प्रवर्गासाठी ( महिला) 


न्यु - काझी मोहल्ला , लातूर 

४१३५१२ 


भारतीय 
राष्ट्रीय काँग्रेस 


४क 


शेख रफतबी शकील 


सर्वसाधारण जागेसाठी 
( महिला ) 


ईस्लामपुरा , गल्ली न - ४ 

लातूर - ४१३५१२ 


भारतीय 
राष्ट्रीय काँग्रेस 


४ड 


सर्वसाधारण जागेसाठी | पठाण अहेमदखान अमिरखान | लेबर कॉलनी , लातूर ४१३५१२ 


भारतीय 
राष्ट्रीय काँग्रेस 


५अ 


अनुसूचित जातीसाठी । 


काथवटे गौरव जयंत 


राघवेंद्र बिल्डींग , हत्ते नगर , लातूर 


भारतीय 
राष्ट्रीय काँग्रेस 


५ब 


।। 17 


| 


भारतीय 
राष्ट्रीय काँग्रेस 


५क 


भारतीय 
राष्ट्रीय काँग्रेस 


भारतीय 
राष्ट्रीय काँग्रेस 


| ६अ । 


भारतीय जनता पार्टी 


नागरिकांचा मागास बागवान फरजाना हमीदपाशा | श्रीकृष्ण नगर , गौसपुरा , लातूर 
प्रवर्गासाठी ( महिला ) 
सर्वसाधारण जागेसाठी | पंचाक्षरी पुजा सुभाष मिरा निवास, मंठाळे नगर , 
( महिला ) 

लातूर 
सर्वसाधारण जागेसाठी गोजमगुंडे विक्रांत विक्रम अस्मीता हाऊस, मंठाळे नगर 

लातूर 
नागरिकांचा मागास दुडीले तुळशीराम प्रल्हाद | ८० अ कव्वा रोड इंडीयन 
प्रवर्गासाठी 

बँकेसमोर मार्केट , लातूर 
नागरिकांचा मागास आवसकर ज्योती दिपक साळे गल्ली , नुतन शाळेसमोर , | 
प्रवर्गासाठी ( महिला ) 

लातूर 
सर्वसाधारण जागेसाठी कौळखेरे भाग्यश्री महेश जुनी कापड गल्ली लातूर 
( महिला ) 
सर्वसाधारण जागेसाठी पवार सुरेश निवृत्ती 

विर हणमंतवाडी, मार्केट यार्ड 

___ जवळ , लातूर 
अनुसूचित जातीसाठी दिप्ती सुनित खंडागळे आंबेडकर चौक ,बौद्ध नगर , 
( महिला ) 

लातूर 


६ब 


भारतीय जनता पार्टी 


६क 


भारतीय जनता पार्टी 


भारतीय जनता पार्टी 


२५ । 


७अ 


भारतीय राष्ट्रीय 
काँग्रेस 


७ब 


मोमीन युनुस महम्मदयुसुफ 


मुक्रम चौक बौद्ध नगर , लातूर 


नागरिकांचा मागास 
प्रवर्गासाठी 


भारतीय राष्ट्रीय 
काँग्रेस 


७क 


सर्वसाधारण जागेसाठी | तांबोळी रुबीना सुलेमान 
( महिला ) 


शहावली रोड डॉ .एम .इकबाल 

प्रा . स्कुल जवळ लातूर 


भारतीय राष्ट्रीय 
काँग्रेस 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल / मे २७- ३ , २०१७ : वैशाख ७- १३ , शके १९३९ 


८०९ 


अ . क्र . | जागा क्र . 


आरक्षण 


निर्वाचित उमेदवाराचे नाव 


पत्ता 


पक्ष 


२८ | 


७ड 


सर्वसाधारण जागेसाठी 


मस्के सचिन अशोक 


लिंबोनी बोद्ध विहारच्या 

पाठीमागे, बौद्ध नगर , लातूर 


भारतीय राष्ट्रीय 

काँग्रेस 


| ८अ 


भारतीय जनता पार्टी 


भारतीय जनता पार्टी 


भारतीय जनाता पार्टी 


भारतीय जनता पार्टी 


नागरिकांचा मागास व्यंकट मारोतीराव वाघमारे वाघमारे भुवन , भोई गल्ली , 
प्रवर्गासाठी 

लातूर 
सर्वसाधारण जागेसाठी सूर्यवंशी जान्हवी मनोज देशपांडे गल्ली, तानाजी चौक 
( महिला ) 

लातूर 
सर्वसाधारण जागेसाठी गीता सतीष गौड 

श्रीनगर श्रीकृष्ण मंदीराजवळ 
( महिला ) 

लातूर 
सर्वसाधारण जागेसाठी | शैलेश बंडु स्वामी 

सेंट्रल हनुमान, आझाद चौक , 

लातूर 
नागरिकांचा मागास । सपना पांडुरंग किसवे 

शारदा निवास केशव नगर 
प्रवर्गासाठी ( महिला ) 

लातूर 
सर्वसाधारण जागेसाठी | बासले रेहानाहारून चाऊस | खोरी गल्ली , कमला नेहरु 
( महिला ) 

शाळेजवळ लातूर 
सर्वसाधारण जागेसाठी | गोविंदपुरकर अशोक पुर्णानंद मंगल कार्यालयासमोर , 
वसंतराव 

त्रिमुर्ती नगर लातूर 
सर्वसाधारण जागेसाठी | मणियार राजासाब बाशुमिया | आझाद चौक , मंदीर गल्ली 

लातूर 


९अ 


भारतीय राष्ट्रीय 

काँग्रेस 


९ब 


भारतीय राष्ट्रीय 

काँग्रेस 
भारतीय राष्ट्रीय 

काँग्रेस 


| ९क 


नॅशनॅलिस्ट काँग्रेस 

पार्टी 


१०अ 


विक्रम नगर, लातूर 


अनुसूचित जातीसाठी | कांचन रत्नदिप अजनीकर 
( महिला ) 


भारतीय राष्ट्रीय 

काँग्रेस 


१०ब 


दिपक गंगाधर सुळ 


नागरिकांचा मागास 
प्रवर्गासाठी 


रेणुका नगर, लातूर 


भारतीय राष्ट्रीय 

काँग्रेस 


३९ । 


१०क 


स्वामी समर्थ नगर , लातूर 


सर्वसाधारण जागेसाठी | भगत कालिदा शरदराव 
( महिला ) 


भारतीय राष्ट्रीय 

काँग्रेस 


४० | 


१०ड 


सर्वसाधारण जागेसाठी | पडिले ओमप्रकाश शामराव | सावेवाडी , लातूर 


भारतीय राष्ट्रीय 

काँग्रेस 


४१ 


११अ 


| अनुसूचित जातीसाठी | गवळी शिवकुमार अंबादास 


भारतीय जनता पार्टी 


श्रीनगर शिवशक्ती स्टील 
इंडस्ट्रीज अ- २/ ९ 
एमआयडीसी रोड श्रीनगर 


४२ । 


११ब 


। 


बरुरे उर्मिला सुभाषराव 


नागरिकांचा मागस 
प्रवर्गासाठी ( महिला ) 


भारतीय राष्ट्रीय 

काँग्रेस 


लातूर 


४३ 


भारतीय जनता पार्टी 


४४ । 


भारतीय जनता पार्टी 


४५ | 


भारतीय जनता पार्टी 


११क सर्वसाधारण जागेसाठी यादव रागिणी सतीश शारदानगर लातूर 

( महिला ) 
११ड | सर्वसाधारण जागेसाठी | जाधव विशाल हानुमंत | श्रीनगर बार्शी रोड , लातूर 
१२अ । अनुसूचित जातीसाठी | आंबुलगेकर प्रविण पांडुरंग पुष्पलता कपीलनगर 

खांडगावरोड लातूर 
१२ब नागरिकांचा मागास | गिते दिपाताईविठ्ठलराव अमोल निवास विकासनगर 
प्रवर्गासाठी ( महिला ) 

बार्शीरोड पाण्याचे टाकीजवळ 
१२क 

सर्वसाधारण जागेसाठी | गोमचाळे शेशिकला सुरेश | नरसिंहनगर लातूर 
( महिला ) 


भारतीय जनता पार्टी 


भारतीय जनता पार्टी 


८५० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल / मे २७-३, २०१७ : वैशाख ७-१३ , शके १९३९ 


भाग १ - पुरवणी 


अ . क्र . | जागा क्र . 


आरक्षण 


निर्वाचित उमेदवाराचे नाव 


पत्ता 


पक्ष 


४८ | 


१२ड 


सर्वसाधारण जागेसाठी 


साळुके देवानंद नारायण 


भारतीय जनता पार्टी 


पारिजात कॉलनी १३४ 
प्रकाशनगर लातूर 


| १३अ 


प्रकाशनगर लातूर 


अनुसूचित जातीसाठी | कामेगावकर योजना नागसेन 
( महिला) 


भारतीय राष्ट्रीय 
काँग्रेस 


५० 


१३ब 


मणियार अयुब तालेब 


नागरिकांचा मागास 
प्रवर्गासाठी 


मुस्तफा कॉलनी बाबानगर 
खाडगावरोड , लातूर 


भारतीय राष्ट्रीय 
काँग्रेस 


| 


१३क 


सर्वसाधारण जागेसाठी | सोमवंशी कमल त्रिंबक 
( महिला ) 
सर्वसाधारण जागेसाठी | देशमुख बाळासाहेब 

रावसाहेब 


गुरुकृपा निवास सरस्वती 
विद्यालयसमोर लातूर 
संभाजीनगर खाडगावरोड लातूर | 


भारतीय राष्ट्रीय 
काँग्रेस 


५२ | १३ड 


भारतीय राष्ट्रीय 
काँग्रेस 


५३ 


| १४अ 


अनुसूचित जातीसाठी | नितीश दासराव वाघमारे 


भारतीय जनता पार्टी 


अमृतवेल , सुर्योदय कॉलनी , 
प्रकाश नगर लातूर 
लक्ष्मी कॉलनी, जुना औसा रोड | 
लातूर 


१४ब 


वायचळकर कोमल प्रकाश 


भारतीय जनता पार्टी 


नागरिकांचा मागास 
प्रवर्गासाठी ( महिला ) 


१४क 


भारतीय जनता पार्टी 


सर्वसाधारण जागेसाठी 
( महिला ) 


स्वाती सुदाम जवळगे 

( घोरपडे) 


लक्ष्मी कॉलनी, जुना औसा रोड 
लातूर 
त्रिवेणी निवास लक्ष्मी कॉलनी 
जुना औसा रोड लातूर 


५६ । 


१४ड 


। 


सर्वसाधारण जागेसाठी 


जाधव रविशंकर दत्तोबा 


भारतीय राष्ट्रीय 
काँग्रेस 


| १५अ 


सितारामनगर लातूर 


भारतीय जनता पार्टी 


नागरिकांचा मागास 
प्रवर्गासाठी 


अॅड. दिपक उमाकांत 

मठपती 


५८ | 


१५ब 


वर्षा शिरीष कुलकर्णी 


भारतीय जनता पार्टी 


सर्वसाधारण जागेसाठी 
( महिला) 


५९ | 


१५क 


भारतीय जनता पार्टी 


सर्वसाधारण जागेसाठी | श्वेता विक्रम लोंढे 
( महिला ) 
सर्वसाधारण जागेसाठी । संजय भद्रप्पा रंदाळे 


४- ८ - १४९०केदार कृपा निवास 
आर्यसमाज मंदिर , नारायण नगर 

लातूर 
२८ सिद्धेश्वर हाउसिंग सोसायटी 
जुना औसा रोड लातूर 
जुना औसा रोड दत्त मंदीराचे 
पाठीमागेलातूर 
कॉईल नगर , लातूर 
भाग्यरंग निवास, मोतीनगर 

लातूर 


६० | 


१५ड 


भारतीय जनता पार्टी 


अनुसूचित जातीसाठी | जाकते हनुमान नामदेवराव 


६१ | १६अ । 
६२ | १६ब 


भारतीय जनता पार्टी 
भारतीय जनता पार्टी 


६३ | १६क 


नागरिकांचा मागास गाडेकर शकुंतला गोरोबा 
प्रवर्गासाठी ( महिला) 
सर्वसाधारण जागेसाठी ___ मालु शितल शिवप्रसाद 
( महिला ) 
सर्वसाधारण जागेसाठी कोकाटे अजय मधुकरराव 


नारायण नगर लातूर 


भारतीय जनता पार्टी 


६४ 


| 


१६ड 


भारतीय जनता पार्टी 


६५ | 


१७अ 


सुनिल किशन मालवाड 


भारतीय जनता पार्टी 


नागरिकांचा मागास 
प्रवर्गासाठी 


छत्रपती भवन कोकाटे नगर , 

लातूर 
ड्रायव्हर कॉलनी, जुना औसा 
औसा रोड , लातूर 
४२ परिवार सोसायटी विराट 

हनुमान औसा रोड लातूर 


| 


१७ब 


शोभा महादेव पाटील 


भारतीय जनता पार्टी 


सर्वसाधारण जागेसाठी | 
( महिला ) 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल / मे २७-३ , २०१७ : वैशाख ७- १३ , शके १९३९ 


८११ 


अ .क्र .| जागा क्र . 


आरक्षण 


| निर्वाचित उमेदवाराचे नाव 


पत्ता 


पक्ष 


६७ | १७क 


। सर्वसाधारण जागेसाठी | बिराजदार चंद्रकांत गुरुनाथ | 


भारतीय जनता पार्टी 


शिवप्रीत , एल . आय. सी . कॉलनी , 

विद्यानगर लातूर ता . लातूर 
गंगा निवास, जुना कवा नाका, 
विर हनुमंतवाडी लातूर 


६८ | 


१८अ 


भारतीय जनता पार्टी 


अनुसूचित जमातीसाठी | राजगीरे सरिता गणेश 
( महिला ) 


६९ | 


१८ब 


| शेळके भाग्यश्री बालाजी 


रींग रोड , पटेल नगर लातूर 


भारतीय जनता पार्टी 


नागरिकांचा मागास 
प्रवर्गासाठी ( महिला) 


७० | 


१८क 


सर्वसाधारण जागेसाठी | पाटील अजीत शिवाजीराव 


भारतीय जनता पार्टी 


कैलास निवास मजगे नगर 
लातूर 


ठिकाण :- लातूर 


दिनांक : - २२/ ०४/ २०१७ 


रमेश पवार , 
आयुक्त तथा निवडणूक अधिकारी , 
लातूर शहर महानगरपालिका , लातूर 


सोमवार दिनांक २४ एप्रिल २०१७ : वैशाख ४ , शके १९३९ 


६२ 


आयुक्त परभणी शहर महानगरपालिका यांज कडुन 
परभणी शहर महानगरपालिका , सार्वत्रिक निवडणूक - २०१७ 


प्र . क्र . २७ का .०५ दिनांक २२/ ०३ / २०१७ अन्वये परभणी शहर 
महानगरपालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणूक २०१७ करिता कार्यक्रम निश्चित 
करण्यात आल्यानुसार सर्व १६ प्रभागासाठी खालील प्रमाणे निवडणूक 
निर्णय अधिकारी असून त्यांचे कार्यक्षेत्राचे विवरण व त्यांचेकडील प्रभाग 
खालील प्रमाणे आहेत . 


राज्य निवडणूक आयोगाचे आदेश जा . क्र . रानिआ / मनपा२०१७ / 


प्रभाग ( वार्ड ) क्रमांक 


एकुण प्रभाग 


निवडणूक निर्णय 
अधिकार -यांचे नांव व पदनाम 


श्री राजेंद्र खंदारे , उपजिल्हाधिकारी ( सा .प्र .) 


०१ , ०२ , ०७ 


०३ , ०४ , ०५ , ०६ 


श्री एस. डी . महिंद्रकर 
उपजिल्हाधिकारी ( पुनर्वसन) , परभणी 


३ 


०८ , ०९ , १४ 


श्री सुदर्शन गायकवाड उपजिल्हाधिकारी 
( रो. ह . यो .) 


१० , ११ , १३ 


श्री महेश वडदकर 
उपजिल्हाधिकारी ( नि . अधिकारी), परभणी 


५ . 


श्री पी . एस . बोरगांवकर 
उपविभागीय अधिकारी , सेलू 


१२ , १५ , १६ 


८१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल / मे २७-३, २०१७ : वैशाख ७-१३ , शके १९३९ 


भाग १ - पुरवणी 


वरील सर्व प्रभागातुन सार्वत्रिक निवडणूकीसाठी प्रभाग (वार्ड ) 
निहाय एकाहुन अधिक उमेदवार निवडणूक लढविणा- या उमेदवारांच्या 
जागी असल्यामुळे अशा वैधरित्या नामनिर्देशीत निवडणूक लढविणा - या 
उमेदवारांच्या निवडणूकीसाठी दि . १९ / ०४ / २०१७ रोजी प्रभाग ( वार्ड ) 
निहाय मतदान घेण्यात आले . मा . राज्य निवडणूक आयोग महाराष्ट्र मुंबई 


यांचे पत्र क्र . रानिआ /मनपा- २०१७/प्र.क्र ./ का . ०५ दि . २० मार्च२०१७ 
मधील परिच्छेद १७ निर्देशाप्रमाणे अधिकाराचा वापर करुन मी राहुल 
रेखावार आयुक्त परभणी शहर महानगरपालिका सदर निवडणूक जे 
उमेदवार निवडणून आलेत अशा उमेदवारांच्या नावे प्रभागनिहाय परिशिष्ट 
अ प्रमाणे प्रसिध्द करीत आहे . 


जागा क्रमांक 


प्रभाग 
क्रमांक 


निवडुण आलेल्या उमेदवाराचे नाव 


राखीव जागेचा तपशिल 


१ - अ 


१ - ब 


१ - क 


सीमा प्रसाद ( बबलु ) नागरे 
देशमुख गणेश सुरेशराव 
खिलारे मोकिंद बळीराम 
गोमचाळे राधिका शिवाजी 
शे . फयेद शे. हमीद 
अली खान मोईन खान 
चाँद सुभाना जाकेर अहमद खान 
अमिरका बेगम अ . समद 


नागरिकाचा मागासवर्ग प्रवर्ग ( महिला ) 
सर्वसाधारण 
सर्वसाधारण 
सर्वसाधारण ( महिला ) 
नागरिकाचा मागासवर्ग प्रवर्ग 


१ - ड 
२ - अ 
२ - ब 


सर्वसाधारण 


२ - क 
२ - ड 


सर्वसाधारण ( महिला ) 
सर्वसाधारण ( महिला ) 


3 


३ - अ 
३ - ब 
३ - क 
३ - ड 


सोनकांबळे अनिता रविंद्र 
शेख फरहत सुलताना शेख अब्दुल मुजाहेद 
खान महेमुद अब्दुल मजीद 
रोडे अमरदीप रामचंद्र 


अनुसुचित जाती ( महिला ) 
नागरिकाचा मागासवर्ग प्रवर्ग ( महिला ) 
सर्वसाधारण 


सर्वसाधारण 


४ 


४ - अ 


४ - ब 
४ - क 


अतुल गोपीनाथ सरोदे 
ठाकूर प्रशास चंद्रशेखर 
माधुरी विशाल बुधवंत 
देशमुख वनमालाकिशनराव 


अनुसुचित जाती 
अनुसुचित जमाती 
नागरिकाचा मागासवर्ग प्रवर्ग ( महिला ) 
सर्वसाधारण ( महिला ) 


४ - ड 


५ - अ 


५ - ब 


शिंदे चंद्रकांत रुस्तुमराव 
देशमुख सचिन मंचकराव 
झांबड उषा कांतीलाल 
वरपुडकर मिना सुरेशराव 


नागरिकाचा मागासवर्ग प्रवर्ग 
सर्वसाधारण 
सर्वसाधारण ( महिला ) 


५ - क 


५ - ड 


सर्वसाधारण ( महिला) 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल/ मे २७ -३ , २०१७ : वैशाख ७- १३ , शके १९३९ 


८१३ 


६ - अ 


| 


६ - ब 


अ| 


हिवाळे नम्रता संदिप 
नाजेमा बेगम शेख अब्दुल रहीम 
हुसैनी सय्यद इम्रान हुसैनी सय्यद खुदादाद 
आबेदाबी स . अहमद 


अनुसुचित जाती (महिला ) 
नागरिकाचा मागासवर्ग प्रवग 
सर्वसाधारण 
सर्वसाधारण ( महिला ) 


६ - क 


६ - ड 


७ - अ 


७ - ब 


जाहेदा बेगम इब्राहीम 
देशमुख सुनिल जनार्धनराव 
गुलमीरखां कलंदरखां 
कदम वैशाली विनोद 


नागरिकाचा मागासवर्ग प्रवर्ग ( महिला ) 
सर्वसाधारण 
सर्वसाधारण 


७ - क 


अ 


७ - ड 


स 


सर्वसाधारण ( महिला) 


| 


८ - अ 


| 


८ - ब 


| 


अब्दुल कलीम अब्दुल समद 
सय्यद समी सय्यद साहेबजान 
सबिहा बेगम हसन बाजहाव 
खान मुनसिफ नय्यर विखार 


नागरिकाचा मागासवर्ग प्रवर्ग 
सर्वसाधारण 
सर्वसाधारण ( महिला ) 
सर्वसाधारण ( महिला) 


८ - क 


| 


८ - ड 


| 


९ - अ 


| 


९ - ब 


| 


अंबिलवादे सचिन सुधाकर 
वाघमारे भगवान नारायणराव 
देवकर देशमुख संतोषी सुनिल 
जाधव विद्या नारायण 


नागरिकाचा मागासवर्ग प्रवर्ग 
सर्वसाधारण 
सर्वसाधारण ( महिला ) 
सर्वसाधारण ( महिला ) 


९ - क 


९ - ड 


१० - अ 
१० - ब 


|| 


खिल्लारे वर्षा संजय 
बुलबुले बालासाहेब शंकरराव 
जामकर विजय रावसाहेब 
दुधगावकर संगीता राजेश 


अनुसुचित जाती ( महिला ) 
नागरिकाचा मागासवर्ग प्रवर्ग 
सर्वसाधारण 
सर्वसाधारण ( महिला ) 


१० - क 


१० - ड 


८१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल / मे २७-३ , २०१७ : वैशाख ७- १३ , शके १९३९ 


भाग १ - पुरवणी 


११ - अ 


११ - ब 


११ - क 


११ - ड 


१२ - अ 


१२ - ब 


१२ - क 
१२ - ड 
१३ - अ 


१३ - ब 


१३ - क 


मो नईम मो यासीन 

नागरिकाचा मागासवर्ग प्रवर्ग 
खमीसा जान मोहम्मद हुसेन 

सर्वसाधारण 
शेख आलीया अंजुम मोहम्मद गौस 

सर्वसाधारण ( महिला ) 
पठाण नाजनीन शकील मोहीउद्दीन 

सर्वसाधारण ( महिला ) 
सोनपसारे नागेश लक्ष्मण 

अनुसुचित जाती 
तांबोळी जाहेदा परवीन अ . हमीद 

नागरिकाचा मागासवर्ग प्रवर्ग ( महिला ) 
गुजर राम बापुराव 

सर्वसाधारण 
काकडे कमलाबाई नागनाथ 

सर्वसाधारण ( महिला ) 
पाथ्रीकर अमोल तात्यासाहेब 

अनुसुचित जाती 
शेख अकबरी साबेरमुल्ला 

नागरिकाचा मागासवर्ग प्रवर्ग ( महिला ) 
लंगोटे विकास प्रभाकर 

सर्वसाधारण 
महमदी बेगम अहेमदखा 

सर्वसाधारण ( महिला) 
सय्यद महेबुब अली ( पाशा ) सय्यद अहेमद अली । नागरिकाचा मागासवर्ग प्रवर्ग 
अखिल तरनुम परवीन अखिल परवीन 

नागरिकाचा मागासवर्ग प्रवर्ग ( महिला ) 
मोहम्मद जलालोद्दीन इमामोद्दीन 

सर्वसाधारण 
शेख समीना बेगम अहेमद 

सर्वसाधारण ( महिला ) 
मुदगलकर मंगल अनिल 

अनुसुचित जाती ( महिला ) 
डहाळे अशोक गजाननराव 

नागरिकाचा मागासवर्ग प्रवर्ग 
सांगळेरंजना प्रल्हादराव 

नागरिकाचा मागासवर्ग प्रवर्ग ( महिला) 
दरक नंदकिशोर गंगाप्रसाद 

सर्वसाधारण 
पाटील विद्या प्रफुल्ल 

सर्वसाधारण ( महिला ) 


१३ - ड 


१४ - अ 


१४ - ब 


१४ - क 


१४ - ड 


१५ - अ 


१५ - ब 


१५ - क 
१५ - ड 
१५ - इ 


१६ - अ 


१६ - ब 
१६ - क 


मानखेडकर सुशिल दादाराव 
सय्यद समरीन बेगम फारुक 
ठाकुर विजयसिंग गुलाबसिंग 
खोबे जयश्री विलासराव 


अनुसुचित जाती 
नागरिकाचा मागासवर्ग प्रवर्ग ( महिला ) 
सर्वसाधारण 
सर्वसाधारण ( महिला ) 


१६ - ड 


ठिकाण : परभणी 
दिनांक : २४ /०४/ २०१७ 


( राहुल रेखावार, भाप्र.से.) 

आयुक्त , 
परभणी शहर महानगरपालिका, परभणी 


प्रकाशक , मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , श्री . संतोष मारूती ढवळे , शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद येथून प्रकाशित केले . 


